वर्ष १२ , अंक ६ ] 


- 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , 


RNI No. MAHBIL / 2012 / 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


२०-२६ , शके १ ९ ४४ 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Road , 
Mantralaya , Mumbai - 400 032 

Dated 13th January 2023 
Notification 

— 

No. SPP - 2022 / UOR 106 / D - XIV . — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the 
Section 24 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ) , the Government of 
Maharashtra , hereby appoints Adv . Mahesh Zanwar , as " Special Public Prosecutor " for conducting the 
case / s before the Hon'ble Chief Metropolitan Magistrate , Shivajinagar , Pune which is / are arising out 
of Arrest No. 04 / 2022-23 , dated 29th April 2022 in matter of M / s . Jirawala Metals having GSTIN 
27AEAPG2774FIZQ ( Proprietor Shri . Pravin Bhabutmal Gundecha ) . 


The fees of Adv . Mahesh Zanwar , Special Public Prosecutor shall be paid by Finance Department 
as per the fee schedule agreed by Finance Department and approved by this department . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


एच -३७७ , भाग एक ( पु . वि . पु . ) – ६ 


[ पृष्ठे १०६ 


His appointment is strictly subject to the conditions of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Conditions of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 

The Government reserves the right to revoke / modify / annul the Order without assigning 
any reasons . 


सहसंचालक , नगर रचना यांजकडून 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

VAISHALI P. BORUDE , 

Section Officer , 

Law and Judiciary Department . 


सूचना 

क्रमांक प्रा . यो . सोलापूर / मौजे अक्कलकोट / तालुका अक्कलकोट / ग . नं . ९ ५५ / १ व इतर / कलम २० ( ३ ) / सहसंपुवि / ११३ / २०२३ .-- ज्याअर्थी , मंजूर 
असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन वापराच्या 

( १ ) 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९- १५ , २०२३ / माघ २०२६ , 
फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . ४ ९ / १५ / नवि -१३ , 
दिनांक ६ मे २०१५ व शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निदेश दिलेले आहेत 
; 

आणि ज्याअर्थी , मंजूर सोलापूर प्रादेशिक योजनेत मौजे अक्कलकोट , तालुका अक्कलकोट , जिल्हा सोलापूर येथील गट नंबर ९ ५५ / १ , ९ ५५ / 
२ , ९ ५५ / ३ क्षेत्र १०.९ ० हेक्टर जमीन ( यापुढे ज्यास " उक्त क्षेत्र " असे संबोधले आहे ) शेती विभागात समाविष्ट आहे 
; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कमल २० पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदीनुसार " उक्त क्षेत्र " शेती विभागातून वगळून , खालील अटींच्या अधीन 
राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करणे आवश्यक असल्याचे उक्त शासन निर्णयांन्वये गठित " प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे . 
अटी . -- 


२ 


( १ ) शासनाने शासन निर्णय दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मधील सर्व अटी तसेच , वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य , शुल्क 
हे जमीनधारक / विकसक यांचेवर बंधनकारक राहतील . 


( २ ) जिल्हाधिकारी , सोलापूर , वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा , सोलापूर , मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग , पुणे , मुख्य अभियंता , जलसंपदा प्रादेशिक विभाग , पुणे , सहायक संचालक , नगर रचना , सोलापूर शाखा अनुक्रमे दिनांक १३ डिसेंबर २०२१ , 
दिनांक १२ मे २०२२ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०२२ , दिनांक १६ जून २०२२ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या पत्रातील अटी जमीनधारक / विकसक 
यांचेवर बंधनकारक राहतील . 


( ३ ) कलम २० ( ४ ) ची सूचना निर्गमित करणेस मान्यता मिळालेचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून एक वर्षाचे आत अधिमूल्याची रक्कम न भरलेस सदर 
क्षेत्र फेरबदलाचा प्रस्ताव नामंजूर करणेबाबतची कलम २० ( ४ ) ची कार्यवाही करणेत येईल . 


त्याअर्थी , शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट - कलम ( ३ ) अन्वये प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने 
नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांचे मुदतीत 
लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत 
; 


हरकती / सूचना सहाय्यक संचालक , नगर रचना , सोलापूर शाखा , सोलापूर , सोलापूर पत्ता - हुतात्मा स्मृती मंदिराच्या मागे , आय.सी.आय.सी.आय. 
बँकेच्या वर , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चौक , जुना पार्क चौक , सोलापूर - ४१३००१ यांच्याकडे पाठविण्यात याव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल 
दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर 
सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , सोलापूर शाखा , सोलापूर यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे . 


सदर सूचना www.maharashtra.gov.in व www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवरदेखील उपलब्ध आहे . 

रा . म . पवार , 
सहसंचालक , नगर रचना , 
पुणे विभाग , पुणे . 


पुणे , ३० जानेवारी २०२३ . 


BY JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notice 

No. R. P. Solapur / Mouje Akkalkot / Tal . Akkalkot / G . Nos . 955/1 and others / Section 20 ( 3 ) / JDTP / 
113 / 2023. - whereas , the Government vide Resolution No. TPS- 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th May 
2015 and dated 4th January 2016 has issued directives under Section 154 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred as " the said Act " ) regarding the procedure to be 
followed under Section 20 of the said Act for making changes in the use of land in the areas of 
sanctioned Regional Plans under the said Act ; 


and whereas , land admeasuring about 10.90 hectare bearing G. Nos . 955/1 , 955/2 and 955/3 
of Mouje Akkalkot , taluka Akkalkot , district Solapur ( hereinafter referred to as " the said Area " ) is 
included in Agriculture Zone in the sanctioned Regional Plan of Solapur ; 


and whereas the " Proposal Scrutiny Committee " established under the above mentioned 
Government Resolution , is of the opinion that the said area should be deleted from Agriculture Zone 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

and included in Residential Zone in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 
of the said Act , subject to the following conditions. 

Conditions 


( i ) Conditions laid down in the said Government Resolutions dated 6th May 2015 , 4th January 
2016 and payment of requisite premium and charges shall be binding on the land owner / developer . 


( ii ) Conditions prescribed by the Collector Solapur , Senior Geologist Groundwater Surveys and 
Development Agency , Solapur , Chief Engineer , Public Works Department , Reginal Division Pune , 
Chief Engineer , Irrigation Department , Reginal Division Pune , Assistant Director Town Planning , Solapur 
Branch respectively in the letters dated 13th December 2021 , 12th May 2022 , 2nd February 2022 , 
16th June 2022 , 31st August 2021 shall be binding on the landowner / developer . 


( iii ) If the amount of premium is not paid within a period of one year from the date of the letter 
communicating that permission is granted for issuing notification under Section 20 ( 4 ) of the said . 
Act , the modification will be refused to accord sanction under Section 20 ( 4 ) of the said Act . 


Now , therefore , under the power delegated by the State Government in this regard , suggestions / 
objections with reasons are invited from Public in accordance with of sub - section ( 3 ) of Section 20 
of the said Act , in respect of proposed modification within 30 days from the date of publication of 
this Notice in the Maharashtra Government Gazette ; 


The suggestions and objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , 
Solapur Branch , Solapur , Address behind Hutatma Smruti Mandir , Above ICICI Bank , Dr. Babasaheb 
Ambedkar Chowk , Old Park Chowk , Solapur - 413001. The plan showing the proposed modification 
is kept open for inspection to the public during office hours in the said office . Assistant Director of 
Town Planning , Solapur Branch , Solapur who is duly authorized to hear the suggestions / objections 
received within the stipulated period and to submit the report thereon . 

This Notice is also available on website at www.maharashtra.gov.in and www.dtp . maharashtra . 
gov.in 


Pune , 30th January 2023 . 


R. M. PAWAR , 

Joint Director of Town Planning , 
Pune Division , Pune . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

वाचले : ( १ ) मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२२ / प्र . क्र . ८ / का -८ , दिनांक 

० ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 

( ३ ) शस्त्र अधिनियम १ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३ ) ( ए ) व ( बी ) 


आदेश 

क्रमांक पगह / कावि - ९ २६ / २०२२ . -- ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी माहे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत 
मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती , नव्याने तसेच समर्पित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणुकांमधून वगळलेल्या पुणे जिल्ह्यातील २२१ 
ग्रामपंचायतींच्या ( सदस्यपदासह थेट सरपंचपदाच्या ) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर 
केला असून याबाबतची आचारसंहिता दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०२२ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात अमलात 
आलेली आहे . पुणे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूक शांततामय व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये 
शस्त्र अथवा हत्यारे / दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये , मानवी जीवित हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका 
पोहोचू नये , सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये यासाठी , तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा / हत्यारांचा / दारूगोळ्याचा गैरवापर होण्याची 
दाट शक्यता असल्याने परवान्यावरील शस्त्रे / अग्निशस्त्रे जवळ बाळगण्यास , धारण करण्यास तसेच वाहून नेणेस प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे , अशी 
माझी खात्री झाली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम , 
१ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३ ) ( ए ) व ( बी ) मधील प्राप्त अधिकारान्वये कोणत्याही व्यक्तीस पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील सार्वत्रिक निवडणूक असलेल्या 
ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ते निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत म्हणजेच दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ अखेरपर्यंत 
स्वत : जवळ परवानाप्राप्त अग्निशस्त्रे / हत्यारे / दारूगोळा बाळगणेस व बरोबर नेणेस मनाई करीत आहे . या आदेशातून बंदोबस्तासाठी असणारे 
अधिकारी / कर्मचारी तसेच बँका व सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेसाठी नेमणेत आलेल्या सुरक्षा कर्मचारी यांना वगळणेत येत आहे . बँका अथवा 
सार्वजनिक संस्था यांनी निवडणूक कालावधीमध्ये त्यांचेकडील हत्यारांचा गैरवापर होणार नाही , याची जबाबदारी संबंधित बँकेची / संस्थेची / 
अधिकाऱ्याची राहील . 


०८ 


सदरचा आदेश दिनांक 
२३ डिसेंबर २०२२ चे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील . या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता 
कलम १८८ मधील तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी देणेत आला . 


पुणे , २ ९ नोव्हेंबर २०२२ 


डॉ . राजेश देशमुख 
जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


वाचले : ( १ ) मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२० / प्र . क्र . ४ / का -८ , दिनांक 

१२ ऑगस्ट २०२२ . 

( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 


आदेश 

क्रमांक पगह / कावि -१३० / २०२२. --- ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी माहे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत 
मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती , नव्याने तसेच समर्पित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणुकांमधून वगळलेल्या पुणे जिल्ह्यातील २२१ 
ग्रामपंचायतींच्या ( सदस्यपदासह थेट सरपंचपदाच्या ) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर 
केला असून याबाबतची आचारसंहिता दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०२२ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात अमलात 
आलेली आहे . सदर निवडणुकीचे मतदान दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ रोजी व मतमोजणी दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी होत असून सदर 
निवडणुकीचे मतदान व मतमोजणी शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने पुणे जिल्ह्यातील सार्वत्रिक मतदान असलेल्या 
ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ रोजी मतदानाचे दिवशी व दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी मतमोजणीचे दिवशी मतदान केंद्राचे 
परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामध्ये सार्वजनिक सुरक्षिततेला व मालमत्तेला धोका पोहोचू नये , सार्वजनिक शांतता बिघडू नये , यासाठी 
तसेच मतदान व मतमोजणी केंद्राचे परिघपासून १०० मीटर सभोवातलच्या परिसरातील जागेचा इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट शक्यता 
असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 


त्याअर्थी मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ मधील अधिकारान्वये 
पुणे जिह्यातील २२१ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सार्वत्रिक निवडणुकांचा समावेश असलेल्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
१८ डिसेंबर २०२२ रोजी मतदानाचे दिवशी व ते दिनांक २० डिसेंबर २०२२ रोजी मतमोजणीचे दिवशी , मतदान केंद्राचे व मतमोजणी केंद्राचे 
परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसरामधील टपऱ्या , स्टॉल , दुकाने वाणिज्यिक आस्थापना व तत्सम बाबी बंद ठेवणेचे आदेश देत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक १८ डिसेंबर २०२२ चे ००.०० वाजलेपासून २४.०० वाजेपर्यंत व दिनांक २०-१२-२०२२ रोजी ००.०० वाजलेपासून 
२४.०० वाजेपर्यंत म्हणजे मतदानाचे व मतमोजणीचे दिवशी संपूर्ण दिवस अमलात राहील . या आदेशाची उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता , 
कलम १८८ मधील तरतुदींनुसार कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्क्यानिशी आज दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी देणेत आला . 


पुणे , २ ९ नोव्हेंबर २०२२ 


डॉ . राजेश देशमुख 
जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

- 


वाचले : ( १ ) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र . ४६४ / एल अॅन्ड ओ / ईएस ०२१ / ९ ४ , दिनांक २१ सप्टेंबर १ ९९ ४ 
४६४ / ९ ६ / एल अॅन्ड ओ , दिनांक १७ जानेवारी १ ९९ ६ 
४६४ / ९ ६ / पीएलएन -१ , दिनांक 
१३ मार्च 
१ ९९ ६ 

२ ) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र . 
( ३ ) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र . 

( ४ ) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र . ४३७ / जीई - ९९ / पीएलएन -१११ / एमसीसी , दिनांक २८ जुलै १ ९९९ 


( ५ ) मा . भारत निवडणूक आयोग आदेश क्र . ४६४ / एल अॅन्ड ओ / ९९ - पीएलएन -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९९ 

( ६ ) मा . उपसचिव ( गृह विभाग ) , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयूटी -०७० ९ / सी -६३ / पोल - ९ , दिनांक १७ ऑगस्ट २०० ९ . 

( ७ ) गृह विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्र . एसयूटी -२०१४ / सी -६२ / पोल - ९ , दिनांक ३० मार्च २०१५ 

( ८ ) मा . सचिव , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०२० / प्र.क्र . ८ / का -८ , दिनांक 
० ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


५ 


( ९ ) दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ रोजीची छाननी समिती सभा 

( १० ) पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक जा.क्र . जिविशा / शस्त्र जमा करणे / २०२२-५०९ ७ , दिनांक २१ नोव्हेंबर 

२०२२ . 


( ११ ) शस्त्र अधिनियम १ ९ ५ ९ चे कलम १७ ( ३ ) ( ए ) व ( बी ) 

( १२ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम १४४ . 


आदेश 

क्रमांक पगह / कावि - ९ २ ९ / २०२२ . --- ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांनी माहे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत 
मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायती , नव्याने तसेच समर्पित आयोगाच्या अहवालात दिसत नसल्यामुळे मागील निवडणुकांमधून वगळलेल्या पुणे जिल्ह्यातील २२१ 
ग्रामपंचायतींच्या ( सदस्यपदासह थेट सरपंचपदाच्या ) सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्याचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर 
केला असून याबाबतची आचारसंहिता दिनांक ० ९ नोव्हेंबर २०२२ चे रात्री १२.०० वाजलेपासून निवडणूक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात अमलात 
आलेली आहे . आगामी ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका शांततामय वातावरणात व सुरळीतपणे पार पाडणे आवश्यक असल्याने निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्र 
अथवा हत्यारे / दारूगोळा यांचा गैरवापर होऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये , मानवी जीवित हानी किंवा सुरक्षिततेला व मालमत्तेचा धोका पोहोचू 
नये , सार्वजनिक शांतता बिघडून दंगा होऊ नये यासाठी तसेच निवडणूक कालावधीमध्ये शस्त्रांचा / हत्यारांचा / दारूगोळ्याचा गैरवापर होण्याची दाट 
शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे , तसेच शासनाकडील उपरोक्त नमूद पत्रामध्ये गठित करणेत आलेल्या छाननी 
समितीच्या बैठकीमध्ये जामिनावर सोडलल्या व्यक्ती , दंग्यामध्ये गोवलल्या व्यक्ती व निवडणूक कालावधीत दंग्यामध्ये गोवलेलल्या व्यक्ती तसेच राजकीय 
हितसंबंधातून त्यांचेकडे असलेल्या शस्त्रांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या शस्त्रांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्ती इत्यादींबाबत 
पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण , पुणे यांनी सादर केलेल्या यादीवर छाननी समितीचे दिनांक - २०२२ रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन झालेल्या 
चर्चेप्रमाणे जुन्नर पोलीस स्टेशन हद्दीतील ०७ , भोर पोलीस स्टेशन हद्दीतील २४ , घोडेगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील ०४ , खेड पोलीस स्टेशन हद्दीतील 
०८ , आळेफाटा पोलीस स्टेशन हद्दीतील ०४ , माळेगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील ५३ , वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन हद्दीतील ४ ९ , वालचंदनगर 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील ४० , भिगवण पोलीस स्टेशन हद्दीतील २ ९ , इंदापूर पोलीस स्टेशन हद्दीतील १ ९ , दौंड पोलीस स्टेशन हद्दीतील ०० , यवत 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील २२ , शिरुर पोलीस स्टेशन हद्दीतील ० ९ , रांजणगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील ०३ , राजगड पोलीस स्टेशन हद्दीतील १४ , वेल्हा 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील ६८ , पौड पोलीस स्टेशन हद्दीतील २० , लोणावळा ग्रामीण पोलीस स्टेशन हद्दीतील ०२ , लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन 
हद्दीतील ०१ , वडगाव मावळ पोलीस स्टेशन हद्दीतील 00 , मंचर पोलीस स्टेशन हद्दीतील ०४ , पारगाव पोलीस स्टेशन हद्दीतील ०४ , नारायणगाव 
पोलीस स्टेशन हद्दीतील ०० असे एकूण २३ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३८४ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे , 
असे पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी नमूद केले आहे . त्यानुसार सदर यादीतील २३ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३८४ शस्त्र परवानाधारकांकडील 
शस्त्र जमा करून घेणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 


- 


त्याअर्थी मी , डॉ . राजेश देशमुख , जिल्हादंडाधिकारी , पुणे या आदेशान्वये क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ व शस्त्र अधिनियम 
१ ९ ५ ९ वे कलम १७ ( ३ ) ( ए ) व ( बी ) मधील अधिकारान्वये पोलीस अधीक्षक , पुणे ग्रामीण यांनी सादर केलेल्या यादीप्रमाणे व छाननी समितीच्या बैठकीत 
निर्णय झाल्याप्रमाणे वरीलप्रमाणे एकूण २३ पोलीस स्टेशन हद्दीतील एकूण ३८४ शस्त्र परवानाधारकांकडील शस्त्रे संबंधित पोलीस स्टेशनला जमा 
करणेचे आदेश देत आहे . सदर शस्त्र परवानाधारकांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र जमा करणेबाबतचा आदेश पोलीस विभागाने संबंधित शस्त्र 
परवानाधारकांना तत्काळ बजवावेत . शस्त्र परवानाधारकांनी अशा आशयाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत सात दिवसांचे 
आत शस्त्र जमा करावीत . 


सदरचा आदेश पुणे ग्रामीण जिल्ह्यातील उक्त पोलीस स्टेशन हद्दीतील गावांमध्ये दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ अखेर अमलात राहील , तसेच २३ 
डिसेंबर २०२२ रोजीनंतर सात दिवसांचे आत संबंधितांना त्यांचे परवान्यावरील शस्त्र परत करावेत . तसेच ज्या परवानाधारकांचे शस्त्र जमा करावयाचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

आहेत त्यांचे शस्त्रे जमा करून ठेवण्याची योग्य ती व्यवस्था करावी . तसेच शस्त्रांना जमा कालावधीत कोणतेही नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी . 
शस्त्रे जमा करताना ज्या स्थितीत होती त्या स्थितीतच धारकास जमा कालावधीनंतर परत केली जातील याची दक्षता घ्यावी . या आदेशाचे उल्लंघन 
करणारी व्यक्ती भारतीय दंड संहिता कलम ११८ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहील . 

सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरी , शिक्यानिशी आज दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी देणेत आला . 


पुणे , २ ९ नोव्हेंबर २०२२ 


डॉ . राजेश देशमुख 
जिल्हादंडाधिकारी , पुणे . 


मुख्याधिकारी यांजकडून 
गडहिंग्लज नगरपरिषद , गडहिंग्लज 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण 

सूचना 

|| 

॥ 

क्रमांक गड.न.प. / बां.वि. / ५० / २०२३ . - ज्याअर्थी , गडहिंग्लज नगरपरिषदेने ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे निर्देशिलेले ) तिच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे " उक्त क्षेत्र " असे उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे " उक्त 
अधिनियम " असे निर्देशिलेले ) चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , गडहिंग्लज ( हद्दवाढ क्षेत्र ) 
( यापुढे " उक्त प्रारूप विकास योजना " असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ५ ९ , दिनांक १४ जून २०१ ९ 
' 
अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २४ जून २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली 

आहे ; 


॥ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून गडहिंग्लज नगरपरिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास 
योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , कोल्हापूर शाखा , कोल्हापूर यांची " नगर रचना अधिकारी " म्हणून आदेश क्रमांक जा . 
क्र . वि.यो. गडहिंग्लज / कलम २४ / न.र.आ . नेमणूक / सहसनर / पुणे / ६५८ , दिनांक ११ मे २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , कोल्हापूर शाखा , कोल्हापूर 
यांनी , उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर , नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून 
ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / 
हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रशासकीय ठराव क्रमांक २११ , दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ रोजी पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांत उपलब्ध आहेत . 

१. मुख्याधिकारी , गडहिंग्लज नगरपरिषद , गडहिंग्लज . 

२. सहायक संचालक , नगर रचना , कोल्हापूर शाखा , कोल्हापूर . 

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , गडहिंग्लज नगरपरिषद , गडहिंग्लज यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह 
पाठवाव्यात . सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / 
हरकती विचारात घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशीलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून गडहिंग्लज नगरपरिषदेच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 


गडहिंग्लज , २० जानेवारी २०२३ . 


स्वरूप मा . खारगे , 
मुख्याधिकारी , 

गडहिंग्लज नगरपरिषद , गडहिंग्लज . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

- 


19 


BY CHIEF OFFICER 

Gadhinglaj Municipal Council , Gadhinglaj 

Publication of Draft Development Plan of Gadhinglaj ( Extension Area ) under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 . 


Notice 

No. GMC / PWD / 50 / 2023. - Whereas , the Gadhinglaj Municipal Council ( hereinafter referred to as " the 
said Planning Authority " ) vide Resolution No. 59 , dated 14th June 2019 had declared its intention to prepare 
a Draft Development Plan of Gadhinglaj ( Extension Area ) ( hereinafter referred to as the " said Draft 
Development Plan " ) for the area under its jurisdiction ( hereinafter referred to as " the said Area " ) as per the 
provision of Section 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
( hereinafter referred to as " the said Act " ) and Notice to that effect is published in Maharashtra Government 
Gazette Part - l , Pune Division Supplement , on 24th June 2021 ; 


and whereas , as per the provision in Section 24 of the said Act the Gadhinglaj Municipal Council , 
vide Order No. वि.यो. गडहिंग्लज / कलम २४ / न.र . आ . नेमणूक / सहसंनर / पुणे / ६५८ , dated 11th May 2021 has appointed 
Assistant Director , Town Planning , Kolhapur Branch , Kolhapur as " Town Planning Officer " to prepare 
the said Draft Development Plan for the said area ; 


and whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning , Kolhapur Branch , 
Kolhapur after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act , has prepared 
the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority 
on dated 16th January 2023 for publication under Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


and whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No. 211 , dated 7th December 
2022 to publish the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting 
suggestions / objections from the public . 


Therefore , Gadhinglaj Municipal Council hereby publishes the said Draft Development Plan along 
with the Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public . 
The copy of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the 
public at the following offices on all working days during office hours . 

1. The Chief Officer , Gadhinglaj Municipal Council , Gadhinglaj . 

2. Assistant Director , Town Planning , Kolhapur Branch , Kolhapur . 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall be 
submitted to the Chief Officer , Gadhinglaj Municipal Council within the period of 30 days from the date 
of publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections received by 
the Gadhinglaj Municipal Council within the period of the 30 days from the date of publication of this 
Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at 
reasonable price in the Office of the Gadhinglaj Municipal Council . 


Gadhinglaj , 20th January 2023 . 


SWARUP M. KHARAGE , 

Chief Officer , 

Gadhinglaj Municipal Council , 
Gadhinglaj . 


आजरा नगरपंचायत , आजरा 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण 

सूचना 

क्रमांक आजरा न.पं. / बां.वि. / ५२ / २०२३ . - ज्याअर्थी , आजरा नगरपंचायतीने ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे निर्देशिलेले ) तिच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे " उक्त क्षेत्र " असे उल्लेखलेली ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे " उक्त 

II 

II 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

॥ 

॥ 

॥ 

अधिनियम " असे निर्देशिलेले ) चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , आजरा ( यापुढे " उक्त प्रारूप 
विकास योजना " असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ४७ , दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ अन्वये जाहीर करून 
त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक २४ जून २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून आजरा नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , कोल्हापूर शाखा , कोल्हापूर यांची " नगर रचना अधिकारी " म्हणून आदेश क्रमांक जा . क्र . 
वि.यो. आजरा / कलम २४ / न . र . आ . नेमणूक / सहसनर / पुणे / ५६० , दिनांक ७ एप्रिल २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , कोल्हापूर शाखा , कोल्हापूर 
यांनी , उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर , नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून 
ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरित केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / 
हरकती मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी प्रशासकीय ठराव क्रमांक ४१ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयांत उपलब्ध आहेत . 

१. मुख्याधिकारी , आजरा नगरपंचायत , आजरा , 

२. सहायक संचालक , नगर रचना , कोल्हापूर शाखा , कोल्हापूर . 

उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , आजरा नगरपंचायत , आजरा यांचेकडे लेखी स्वरूपात कारणांसह पाठवाव्यात . 
सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती 
विचारात घेतल्या जातील . 

उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशीलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारून आजरा नगरपंचायत कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ 
शकतील . 


आजरा , २७ जानेवारी २०२३ . 


दुंडाप्पा धों . कोळी , 
मुख्याधिकारी , 

आजरा नगरपंचायत , आजरा . 


Ajara Nagarpanchayat , Ajara 

Publication of Draft Development Plan of Ajara under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 . 


Notice 


J 

No. AMC / PWD / 52 / 2023. - Whereas , the Ajara Nagarpanchayat ( hereinafter referred to as " the said 
Planning Authority " ) vide Resolution No. 47 , dated 2nd Auguat 2018 had declared its intention to prepare a 
Draft Development Plan of Ajara ( hereinafter referred to as the " said Draft Development Plan " ) for the area 
under its jurisdiction ( hereinafter referred to as " the said Area " ) as per the provision of Section 23 ( 1 ) read 
with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the 
said Act " ) and Notice to that effect is published in Maharashtra Government Gazette Part - 1 , Pune Division 
Supplement , on 24th June 2021 ; 


and whereas , as per the provision in Section 24 of the said Act the Ajara Nagarpanchayat , vide 
Order No. वि . यो . आजरा / कलम २४ / न.र. आ . नेमणूक / सहसंनर / पुणे / ५६० , dated 7th April 2021 has appointed Assistant 
Director , Town Planning , Kolhapur Branch , Kolhapur as " Town Planning Officer " to prepare the said 
Draft Development Plan for the said area ; 


and whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning , Kolhapur Branch , 
Kolhapur after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act , has prepared 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

- 


the said Draft Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority 
on dated 19th January 2023 for publication under Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


and whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No. 41 , dated 20th October 2022 
to publish the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting suggestions / 
objections from the public . 


Therefore , Ajara Nagarpanchayat hereby publishes the said Draft Development Plan along with the 
Report under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public . The copy 
of the said Draft Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the 
following offices on all working days during office hours . 

1. The Chief Officer , Ajara Nagarpanchayat , Ajara . 

2. Assistant Director , Town Planning , Kolhapur Branch , Kolhapur . 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall be 
submitted to the Chief Officer , Ajara Nagarpanchayat , within the period of 30 days from the date of 
publication of the Notice in Maharashtra Government Gazette . Suggestions / objections received by the 
Ajara Nagarpanchayat within the period of the 30 days from the date of publication of this Notice in 
Maharashtra Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at 
reasonable price in the Office of the Ajara Nagarpanchayat , Ajara . 


Ajara , 27th January 2023 . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये 


अ . 

क्र . 

१ 


१ 


पन्हाळा गिरीस्थान नगरपरिषद , पन्हाळा 


क्रमांक पगिनप . / ९ ५ / २०२३ . -- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने पन्हाळा शहराची सुधारित विकास योजना नगर विकास विभागाकडील निर्णय 
क्रमांक टीपीएस -२११५ / ३८८ / प्र.क्र . १२७ / १५ / नवि -१३ , दिनांक १५ जानेवारी २०१६ अन्वये मंजूर केली आहे ; 


न . प . ठराव 
क्रमांक व दिनांक 

२ 


९ 


जाहीर सूचना 


आणि ज्याअर्थी , पन्हाळा नगरपरिषदेने ठराव करून खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे पन्हाळा शहराच्या सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये फेरफार करणेचे ठरविले आहे . 

तक्ता 


७८ , ३१ जानेवारी ई . पी . ३१ 

२०२३ . 


सुधारित मंजूर विकास योजनेतील 

तपशील 
३ 


DUNDAPPA . D. KOLI , 

Chief Officer , 

Ajara Nagarpanchayat , Ajara . 


( अ ) आरक्षण क्रमांक ७ मधील न.भू.क्र . ६३ ९ पैकी 
भागश : क्षेत्र नकाशावर दर्शविलेप्रमाणे आरक्षणातून 
वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत 
आहे . कलम २६ नुसारच्या प्रसिद्ध आराखड्यानुसार 
न.भू. क्र . ६३ ९ मधील उर्वरित क्षेत्र व न.भू.क्र . ६४० 
हे " खेळाचे मैदान " यासाठी पुनःस्थापित करण्यात 
येत आहे . 


नियोजित फेरफाराचे स्वरूप 


४ 

सी.टी. सर्व्हे नंबर ६३ ९ च्या एकूण क्षेत्रफळापैकी उत्तर बाजू 
कडून दक्षिण बाजूकडे ४० मीटर सोडून जे उर्वरित क्षेत्र 
शासनाने मान्यता दिलेनंतर विकास योजना अंतिम होताना 
२०१६ च्या परिपत्रकाप्रमाणे ( अंदाजे २२०० स्क्वे . मीटर ) रहिवासी 
क्षेत्र म्हणून घोषित झाले आहे . यामुळे क्रीडांगणासाठीचे आवश्यक 
क्षेत्र कमी होऊन क्रीडांगण आरक्षणाचा मूळ हेतू साध्य होत 
नाही . सबब सदरचे क्षेत्र कलम ३७ ( १ ) अन्वये गौण फेरफार 
करून पूर्ववत पुन्हा क्रीडांगण म्हणून आरक्षित करावे . 


१० 


त्याअर्थी , ज्यांना वरील गौण फेरफाराबाबत सूचना अगर हरकती द्यावयाच्या असतील त्यांनी ही सूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून ३० ( तीस ) 
दिवसांचे आत पन्हाळा नगरपरिषदेकडे लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात म्हणजे त्याचा विचार सदरचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यापूर्वी 
करता येईल . मुदतीनंतर आलेल्या सूचना / हरकतींचा विचार केला जाणार नाही . 

वरील गौण फेरफार दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन कामाचे वेळी पन्हाळा नगरपरिषद कार्यालयात पाहणेस मिळेल . 


पन्हाळा , २ फेब्रुवारी २०२३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ १५ , २०२३ / माघ २०- २६ , शके १ ९ ४४ 


Panhala Hill Station Municipal Council , Panhala 

Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notice 


Sr. 

No. 


No. P.H.M.C./95/2023.-Whereas , the Revised Development Plan of Panhala Hill Station Municipal 
Council has been sanctioned by the Government of the Maharashtra by Urban Development Department 
under its Notification No. TPS - 2115 / 388 / CR - 127 / 15 / UD - 13 , dated 15th January 2016 ; 


1 


and Whereas , the Panhala Hillstation Municipal Council has decided following modifications under 
Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 in the Revised Development 
Plan of Panhala Hillstation Municipal Council by passing the resolution as described below. 

Schedule 


1 


-- 


Municipal 
Council 
Resolution 

No. and Date 

2 


78 , 

31st January 
2023 


Particulars of Sanctioned 
D. P. ( R ) 


चेतनकुमार धानाप्पा माळी , 
मुख्याधिकारी , 

पन्हाळा गिरीस्थान नगरपरिषद , पन्हाळा . 


3 


EP - 31 

( A ) The part of Land Bearing CTS 
No. 639 is deleted from Site No. 7 
and included in the " Residential 
Zone " as shown on plan and 
Remaining area i.e. CTS No. 640 
is reinstated as Playground as per 
Plan Published under Section 26 . 


Panhala , 2nd February 2023 . 


Nature of Proposed Modification 


4 

According to the Revised Sanctioned 
Development Plan of Panhala , out of total 
area of C.S. No. 639 the area that is 
included in Residential Zone is having a 
length of about 40 mtrs . that is from North 
direction to the South direction ( around 2200 
sq . mtrs . ) Due to such change the aim of 
having a Playground is hindered and hence 
we appeal that according to Section 37 ( 1 ) of 
Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966 the entire area of C.S. No. 639 be 
Reinstated as Playground only . 


Now , therefore , Suggestions and / or Objections , if any , from intrested persons regarding above minor 
modification shall be submitted in writing to the Municipal Council within 30 ( thirty ) days from the date of 
publications of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 


The Plan showing above minor modifications is available for inspection to the public during office 
hours on all working days in the office of the Municipal Council . 


CHETANKUMAR DHANNAPPA MALI , 
Chief Officer , 

Panhala Hill Station Municipal Council , 

Panhala . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
पलूस नगरपरिषद , पलूस 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) नुसाल पलूस नगरपरिषद क्षेत्राची 
विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


जाहीर सूचना 

क्रमांक न.नपा / वशी / बांध / नगर रचना / २६८२ / २०२३ . -- शासनाने नगर विकास विभागाकडील निर्णय क्रमांक एमयूपी -२०१५ / प्र . क्र . १ ९ ६ / नवि 
१ ९ , दिनांक १६ मार्च २०१६ अन्वये पलूस नगरपरिषद स्थापन केलेली आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
२१ ( २ ) अन्वये नगरपरिषद / नगरपंचायत क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे . 


११ 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) अन्वये पलूस नगरपरिषद 
विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ९ ० , दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ अन्वये मान्यता दिली 
आहे . त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) नुसार पलूस नगरपरिषदेच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनासाठी 
ठेवण्यात आलेला आहे . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ६० 
( साठ ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी पलूस नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात , विकास योजना तयार करताना त्या सूचना / हरकतींचा योग्य 
तो विचार करण्यात येईल . 


पलूस , २ फेब्रुवारी २०२३ . 


कपिल जगताप , 
मुख्याधिकारी , 

पलूस नगरपरिषद , पलूस . 


Palus Municipal Council , Palus 

Declaration of Intention to prepare Development Plan of Palus Municipal Council as per Section 23 ( 1 ) 
read with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
Notice 


क्रमांक न.नपा / वशी / बांध / नगर रचना / २६८२ / २०२३. - Government of Maharashtra in Urban Development 
Department , vide it's Notification No. MUP . 2015 / C.R.196 / UD - 19 , dated 16th March 2016 constituted 
Palus Municipal Council it is necessary to prepare the Development Plan for the area of Municipal 
Council as per Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act . 1966 for planned 
development of the said area . 


Hence , the Palus Municipal Council by its Resolution No. 90 , dated 13th December 2022 
has given consent to declare its intention to prepare Development Plan , as per provision of Section 
23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , 
this notice is being published . 


The plan showing boundary of the area included in Development Plan of Municipal Council is 
kept open for inspection by the public on office working days . during office hours at the office of 
the Palus Municipal Council , as required under Section 23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 . 


Palus , 2nd February 2023 . 


Any suggestion / objection of the public in this regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer Palus Municipal Council within a period of 60 ( Sixty ) days from the date of publication of 
this notice in Maharashtra Government Gazette The suggestions / objections shall he duly considered 
while preparing the Development Plan . 


KAPIL JAGTAP , 

Chief Officer , 

Palus Municipal Council , 

Palus . 


१२ 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


प्रारूप अधिसूचना 

क्रमांक मह -२ / प्रशासन / आरआर -१४ / २०२३ . - शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ / म -६ , दिनांक 
१ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीनुसार राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , स्वाती देशमुख - पाटील , अपर 
जिल्हाधिकारी , सांगली याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक ५ जानेवारी 
२०२३ पासून योजित आहे , त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे , तिचा परिणाम होणेचा संभव 
असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे ; 

५ 


आणि याद्वारे अशी नोटिस देणेत येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२३ नंतर विचारात घेईन . 

उक्त मसुद्यासंबंधी , कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील त्या मी विचारात घेईन . 
प्रारूप अधिसूचनेचा मसुदा 

क्रमांक मह -२ / प्रशासन / आरआर -१४ / २०२३.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ / म -६ , दिनांक 
१ जुलै १ ९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४ , पोट - कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीनुसार राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी , स्वाती देशमुख - पाटील , अपर 
जिल्हाधिकारी , सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक ५ जानेवारी २०२३ पासून सांगली जिल्ह्याच्या , आटपाडी तालुक्यातील शेंडगेवाडी , तालुका आटपाडी येथील 
वाडीला शेंडगेवाडी या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या 
आटपाडी तालुक्यातील शेंडगेवाडी या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे . 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील . 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 


१ 

१ 

२ 

३ 


६ 

७ 


गावाचे नाव 


१ 

शेंडगेवाडी 

आटपाडी 


३२७८ ते ३४०५ 

१ ते ३२७७ , ३४०६ ते ४२१८ 

टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा , अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे - येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी , खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 


२ 


अनुसूची 

जिल्हा सांगली , तालुका आटपाडी 


मौजे आटपाडी येथील वाडी वसाहत शेंडगेवाडी , तालुका आटपाडी या गावास स्वतंत्र महसुली गावात रूपांतर करणेबाबत . 

अ . क्र . 

माहितीचा प्रकार 

मूळ गाव 

वाडीचे नवीन महसुली 

शिल्लक राहिलेले 

गावात रूपांतर झालेले 

मूळ गाव 

गाव 
४ 

शेंडगेवाडी 


गावाचे नाव 

गावातील कुटुंबाची संख्या 

गावातील लोकसंख्या 

एकूण सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 

आकार ( रुपये पै . ) 

लागवडीलायक क्षेत्र 


परिशिष्ट अ 

- 


३ 
आटपाडी 


मूळ गट नंबर / सर्व्हे नंबर 


४५०० 

२०७ ९ १ 

४२१८ 


८५३०.९ १ 

७०२१.१५ 

६७१७.६४ 


९ २ 

६ ९ २ 

१२८ 


४५५.०६ 

२६३.१६ 

४०६.१६ 


५ 

आटपाडी 

४४०८ 

२०० ९९ 

४० ९ ० 

८०७५.८५ 

६७५७.९९ 

६३११.४८ 


१ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

- 


२ 

बिगर लागवडीलायक क्षेत्र 

अन असेसड , अन आक्यूपाईड सरकारी जमीन 

गायरान जमिनीचे क्षेत्र 

वन जमीन 


गावठाण क्षेत्र 

स्मशान भूमी / दफन भूमी 

थ्रेसिंग फ्लोअर 


सार्वजनिक रस्ते 

सार्वजनिक शाळा / हायस्कूल 

सार्वजनिक दवाखाना 

पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे किंवा नाही 


ग्रामपंचायत 

मूळ व नवीन गावास प्रत्यक्ष देणेत आलेले 
गट नंबर 


सांगली , ५ जानेवारी २०२३ . 


परिशिष्ट - अ-- चालू 

3 

६५७.५३ 


Maharashtra Land Revenue Code , 1966 


२५२.९ ४ 


२१.२८ 

०.६० 


३२.४ 

होय 

होय 

होय 


होय 

१ ते ४२१८ 


BY ADDITIONAL COLLECTOR 


४५.१७ 


1 1 1 


0.190 


1 


२.०५ 

होय 

नाही 

होय 

नाही 

३२७८ ते ३४०५ 


६१२.३६ 


२५२.९ ४ 


२०.५८ 

०.६० 


१३ 


३०.३५ 

होय 

होय 

होय 

होय 

१ ते ३२७७ , ३४०६ 

ते ४२१८ . 


स्वाती देशमुख - पाटील , 

अपर जिल्हाधिकारी , सांगली . 


Draft Notification 

No. RB / ADM / RR - 14 / 2023 . – In exercise of the powers of the State Government under the provison 
to sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 ( Mah . XLI of 1966 ) , delegated 
to me by Government Notification , Revenue and Forests Department , No. TLC - 1076 / 63926 / M - 6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned persons who are going to be affected , as 
required by said sub - section ( 4 ) of the said Section 4 , I , Swati Deshmukh - Patil , Additional Collector of 
Sangli District hereby notify the effect from the 5th January 2023 and by this , the notice is issued that , I 
am , goving to consider that Draft after dated 4th February 2023 . 

I , Il consider all the objection and suggesstion , which will received to me before the prescribed date . 
Draft Notification 


No. RB - 2 / ADM / RR - 14 / 2023 . – In exercise of the powers of the State Government under the provison 
to sub - section ( 1 ) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 ( Mah . XLI of 1966 ) , delegated 
to me by the Government Notification , Revenue and Forests Department , No. TLC - 1076 / 63926 / M - 6 , dated 
1st July 1976 , I , Swati Deshmukh - Patil , Additional Collector of Sangli District hereby , with effect from 5th 
January 2023 constitute the New Village namely Shendagewadi out of original Village Atpadi of the Atpadi 
taluka of the Sangli District to be a village to be called Shendagewadi in the Atpadi taluka of the said district 
having the limits specified in the schedule hereto appended . 


The residents of the new village Shendagewadi shall have right over assigned land of the residuary 
Atpadi village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility . 

" A right of Way " on the existing roads is available to both the villages ( New and residuary ) 


१४ 


Note : 


Sr. No. 


1 

1 

2 

3 


4 


NO ( A 


Information about Shendagewadi under the Atpadi village in taluka Atpadi in the Sangli district 
to be converted in to Revenue village 

Original Village 


5 


6 


7 


8 


00 ( ) 


10 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०- २६ , शके १ ९ ४४ 

Schedule 

District Sangli , taluka Atpadi 


Assessment 

Cultivable Area 

Uncultivable Area 

9 Unassessed Unoccupied 


11 

12 

13 

14 

15 

16 


Name of Village 

1 

Shendagewadi 


17 

18 

19 

20 


3278 to 3405 

Atpadi 

1 to 3277 , 3406 to 4218 

A right of way on the existing roads is available to both the village ( new and residuary ) . The 
residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing . 

Annexure - A 


Factors 


2 

Name of Village 

No. of families 

Population as ascertained 
by the Tahsildar . 


Total Survery Nos . Pardi Nos . etc. 4218 
Area ( Hectare Are ) 

8530.91 

7021.15 

6717.64 

657.53 


Govt . Land . 

Area of grazing lands i.e. 

Gurecharan 


Forests 

Gaothan area 

Burial Ground / Cemetery 

Threshing Floor 

Public Roads 

Public Schools 


Actual Gat / Survey Nos . Allotted to village 

2 


Public Dispensary 

Drinking Water 


Village Panchayat 

Actual S. No. 

alloted to the villages . 


Sangli , 5th January 2023 . 


3 

Atpadi 

4500 

20791 


252.94 


21.28 

0.60 


New village after 
conversion of wadi 

in the village 

4 

Shendagewadi 


Yes 

Yes 

Yes 

1 to 4218 


92 

692 


128 

455.06 

263.16 

406.16 

45.17 


H 


1 


o 


0.70 


1 


32.4 

2.05 

Pra Zp 

Pra Zp 

School , Nursary . School , Nursary . 


No 

Yes 

No 

3278 to 3405 


Remaining 

original 

village 

5 


Atpadi 

4408 

20099 


4090 

8075.85 

6757.99 

6311.48 

612.36 


252.94 


20.58 

0.60 


30.35 

Pra Zp 

School , Nursary . 


Yes 

Yes 

Yes 

1 to 3277 , 
3406 to 4218 . 


SWATI DESHMUKH - PATIL , 
Additional Collector , Sangli . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख यांजकडून 

वाचा : ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट 

१ ९९ ४ . 

( २ ) महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र . क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ३ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण अधिसूचना / 
एस . व्ही . सी . आर . ४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ . 


( ४ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण / ड्रोन सव्र्व्हे / प्र.क्र . 
३ ९ / २०२१ , दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

( ५ ) उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , दक्षिण सोलापूर यांचेकडील पत्र क्रमांक न.भू.शि. / सजा / परि / २२ , दिनांक १ ९ डिसेंबर २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक नगर भूमापन / गावठाण अधिसूचना / २३ / २०२३ . - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र . क्र . १ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली 
आहे , त्याअनुषंगाने मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर 
४३२४ / स -४ / १ ९९ ४ पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती 
कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


महाराष्ट्र शासन , ग्राम विकास विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र.क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
अन्वये राज्यात जमाबंदी प्रकल्प राबविण्यास मान्यता दिलेली आहे . 


उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , दक्षिण सोलापूर यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये त्यांचे अधिनस्त सजा मंद्रुपमध्ये मौजे राजूर , येळेगाव , बिर्नाळ , 
खानापूर , कारकल , अकाले ( मंद्रुप ) , अंत्रोळी , लवंगी , सावतखेड , वांगी , होनमुर्गी , मद्रे , गावडेवाडी व सजा वळसंगमध्ये मौजे आलेगाव , यत्नाळ , 
तोगराळी , औज आहेरवाडी व सजा बोरामणीमध्ये मौजे संगदरी , दर्गनहळ्ळी ही गावे नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 


J 

उक्त वाचा क्रमांक ४ अन्वये दिलेल्या शक्तीस अधीन राहून सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
दक्षिण सोलापूर यांचे अधिनस्त सजा मंद्रुपमध्ये मौजे राजूर , येळेगाव , बिर्नाळ , खानापूर , कारकल , अकोले ( मंद्रुप ) , अंत्रोळी , लवंगी , सावतखेड , 
वांगी , होनमुर्गी , मद्रे , गावडेवाडी व सजा वळसंगमध्ये मौजे आलेगाव , यत्नाळ , तोगराळी , औज आहेरवाडी व सजा बोरामणीमध्ये मौजे संगदरी , 
दर्गनहळ्ळी ही गावे नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ जानेवारी २०२३ पासून होणेची आहे . 

परिशिष्ट - ब 

इकडील अधिसूचना क्रमांक नगर भूमापन / गावठाण अधिसूचना / २०२३ , दिनांक ९ जानेवारी २०२३ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट 
नगर भूमापन योजनेअंतर्गत नव्याने परिरक्षणासाठी घेण्यात येणाऱ्या गावांचा / मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा सोलापूर , तालुका दक्षिण सोलापूर , कार्यालयाचे नाव : उपअधीक्षक भूमी अभिलेख , दक्षिण सोलापूर 
सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

परिरक्षणासाठी नव्याने 
घ्यावयाची गावे 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 

गावे 


सजा 

१ 

प.भू. मंद्रुप मंद्रुप 

विंचूर 

माळकवढे 

भंडारकवठे 

कंदलगाव 


गावे 

४ 


मिळकती 
३ 

१८५६ 

५७१ 

५५७ 

१० ९ ७ खानापूर 

७३ ९ 


राजूर 

येळेगाव 

बिर्नाळ 


कारकल 


मिळकती 

५ 


I 


१५ 


गावे 

७ 


सजा 

६ 

२१५ प . भू . मंद्रुप मंद्रुप 

२४६ 

विंचूर 

२१४ 

माळकवढे 

३३ 

भंडारकवठे 

२८० 

कंदलगाव 


मिळकती 

८ 

१८५६ 

५७१ 

५५७ 

१० ९ ७ 

७३ ९ 


शेरा 


९ 


१६ 


सजा 

१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०- २६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - ब-- चालू 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 


गावे 

२ 


निंबर्गी 

टाकळी 


एकूण बेरीज 


प . भू . वळसंग वळसंग 

होटगी 

होटगी स्टे . 

आहेरवाडी 


हत्तूर 

औराद 

आचेगाव 

शिंगडगाव 


मिळकती 
३ 


७७४ 


६२१ 


६२१५ 


१३५० 

१२११ 

५२५ 

८५७ 


७१८ 


६४६ 

६२० 

४५५ 


परिरक्षणासाठी नव्याने 

घ्यावयाची गावे 


गावे मिळकती 

४ 

५ 

अकोले मं . 

अंत्रोळी 

लवंगी 

सावतखेड 

वांगी 


होनमुर्गी 

मद्रे 

गावडेवाडी 


आलेगाव 


१६७ 

२५४ 

२३८ 

६४ 

४२७ 


३६५ 

३४६ 

११२ 


२ ९ ६१ 


सजा 

६ 


यत्नाळ 

तोगराळी 

१८३ 

औज आहेरवाडी १२० 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


गावे 

७ 


निंबर्गी 

टाकळी 

चंद्रहाळ 

सिंदखेड 

संजवाड 


राजूर 

येळेगाव 

बिर्नाळ 


खानापूर 

कारकल 

अकोले ( मंद्रुप ) 

अंत्रोळी 

लवंगी 

सावतखेड 


वांगी 

होनमुर्गी 

मद्रे 

गावडेवाडी 


१ ९ ० प . भू . वळसंग वळसंग 

२११ 

होटगी 

होटगी स्टे . 

आहेरवाडी 


हत्तूर 

औराद 

आचेगाव 

शिंगडगाव 


मिळकती 

८ 

७७४ 


६२१ 

७५ आपलेकडील जा . 
३७८ क्र . २६ ९ , दिनांक 
२०४ १६-११-२०२२ 


९ ८३३ 


१३५० 

१२११ 

५२५ 

८५७ 


शेरा 


२१५ नव्याने समाविष्ट 

२४६ नव्याने समाविष्ट 

२१४ नव्याने समाविष्ट 

३३ नव्याने समाविष्ट 

२८० नव्याने समाविष्ट 

१६७ नव्याने समाविष्ट 

२५४ नव्याने समाविष्ट 

२३८ नव्याने समाविष्ट 

६४ नव्याने समाविष्ट 

४२७ नव्याने समाविष्ट 

३६५ नव्याने समाविष्ट 

३४६ नव्याने समाविष्ट 

११२ नव्याने समाविष्ट 


७१८ 


९ 


६४६ 

६२० 

४५५ 


अन्वये यापूर्वीच 
प्रसिद्ध केलेले 

आहे . 


सजा 

१ 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - ब-- चालू 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी ) 


गावे 

२ 


एकूण बेरीज 


प.भू. बोरामणी बोरामणी 


तांदुळवाडी 

मुळेगाव 

धोत्री 


मुस्ती 

कुंभारी 

कासेगाव 

उळे 


एकूण बेरीज 


सोलापूर , ९ जानेवारी २०२३ . 


मिळकती 
३ 


६३८२ 


१०३ ९ 

७२४ 

३ ९९ 

६ ९ ० 


८०० 


१४४१ 


१०८७ 


३ ९ ४ 


६५७४ 


परिरक्षणासाठी नव्याने 

घ्यावयाची गावे 


गावे 

४ 


संगदरी 

दर्गनहळ्ळी 


मिळकती 

५ 


७०४ 


सजा 

६ 


४८८ 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


गावे 

७ 

बंकलगी 


आलेगाव 


यत्नाळ 

तोगराळी 

औज आहेरवाडी 


२१६ प . भू . बोरामणी बोरामणी 

२७२ 

तांदुळवाडी 

मुळेगाव 

धोत्री 


मुस्ती 

कुंभारी 

कासेगाव 

उळे 

वडजी 


संगदरी 
दर्गनहळ्ळी 


मिळकती 

८ 

२६७ 


७३५३ 


९ 

आपलेकडील जा . 

क्र . २६ ९ , दिनांक 
१६-११-२०२२ 

अन्वये यापूर्वीच 
प्रसिद्ध केलेले 

आहे . 

१ ९ ० नव्याने समाविष्ट 

२११ नव्याने समाविष्ट 

१८३ नव्याने समाविष्ट 

१२० नव्याने समाविष्ट 


१०३ ९ 

७२४ 

३ ९९ 

६ ९ ० 


८०० 


१४४१ 

१०८७ 


१७ 


शेरा 


३ ९ ४ 

१७ ९ आपलेकडील जा . 

क्र . २६ ९ , दिनांक 
१६ -११-२०२२ 
अन्वये यापूर्वीच 
प्रसिद्ध केलेले 

आहे . 


७२४१ 


२१६ नव्याने समाविष्ट 
२७२ नव्याने समाविष्ट 


हेमंत सानप , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख , 

सोलापूर . 


क्रमांक सपोआ वि -२ / अ.म.प्र.गॅ.प्र . / ७ ९ / २०२३ . - तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , या सोबत जोडलेल्या यादीमधील स्त्री / पुरुष हे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेले कारणामुळे त्यांचा आकस्मिक मृत्यू झालेबाबत अंतिम वर्गीकरण करून समरी मंजूर होऊन संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक यांचेकडून समरी अहवाल प्राप्त झाले आहेत . 


मी , माधव रेड्डी , विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त , विभाग - २ , सोलापूर शहर , या नोटिशीन्वये सदर मयताचे अंतिम वर्गीकरणाबाबत अथवा सदर स्त्री / पुरुष यांचे मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे , अशी कोणाची तक्रार असल्यास अथवा कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटिस महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेपासून १५ ( पंधरा ) दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास लेखी कळवावे . जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही , तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून प्राप्त समरी अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल , याची नोंद घ्यावी . 

परिशिष्ट 


अ . 

नं . 


२ 


३ 


पोलीस 

ठाणे 


१ 

३ 

४ 

१ विजापूर नाका १०१/२०२२ सुरेखा दिलीप पाटिल 


४ 


विजापूर नाका 


विजापूर नाका 


विजापूर नाका 


अ . म . र . नं . 


५ 

विजापूर नाका 

६ 

सदर बझार 

७ 

सदर बझार 

८ 

सदर बझार 

९ सदर बझार 


मयताचे नाव 


विशेष 
कार्यकारी 
दंडाधिकारी 
तथा 
सहायक 
पोलीस 
आयुक्त यांजकडून जाहीर नोटिस 


८३ / २०२२ रुकुम अकबर शेख 


०१२/२०२२ 

७ ९ / २०२२ ९ २ / २०२२ १२३ / २०२२ ११४ / २०१ ९ ००५/२०२२ 


३६/२०२२ वासंती बाळासाहेब माने 


वय 


गुंडप्पा अंबाजी कांबळे 

शुभांगी शंकर आळंद अंबिका शंकर केंगार 

विनोद प्रसाद गरांडे 

अर्जुन तुकाराम कांबळे 


५ 

५८ 


३ ९ 


२० 


पत्ता 


६ 

कुमठे गाव , ता . उ . सोलापूर , 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


२७ 

६० 


९ २ , आनंदनगर भाग २ , मजरेवाडी 
रोड 
, 
सोलापूर 
. 


कस्तुरी आयप्पा गायकवाड १६ हत्तुरे वस्ती , भाजी मंडई समोर , 

सोलापूर 
. 


६५ १ ९ 

हरळ्यानगर , टिकेकरवाडी , सोलापूर भारतरत्न इंदिरानगर , सोलापूर 

३५ माळीनगर , एमआयडीसी रोड , सोलापूर 


मयताचे कारण 


कृष्णा कॉलनी , रु.नं. ६ , एसआरपीएफ Hanging ( Unnatural ) ( गळफास ) 
कॅम्प 
, 
सोरेगाव 
, 
सोलापूर 
. 


देगाव 
, 
उत्तर 
सोलापूर 

मु.पो. बऱ्हाणपूर , जि . खांडवा , रा . म . प्रदेश . 


७ 


Bilateral Lobar pneumonia in A Case of Carcinoma of 
Vagina 

Hanging ( Unnatural ) ( गळफास ) 


Hanging ( Unnatural ) ( गळफास ) 


Bilateral Lobar pneumonia Uremic Encephalopathy Bilateral Pulmonary Tuberculosis Pulmonary Tuberculosis Bilateral Lobar Pnemonia in Admitted Case of Fracture of Right Neck of Femur . 


पो . स्टे . 

जावक क्र . 


८ 

८ ९ ७२ / २०२२ 


९ ०४२ / २०२२ 


९ ०४५ / २०२२ 


९ ०४६ / २०२२ 


९ ०४३ / २०२२ ९ ३६३ / २०२२ ९९ ६५ / २०२२ ९९९ ४ / २०२२ ९९९ ५ / २०२२ 


पो . स्टे . 

जा . दिनांक 


९ 


स.पो.आ. वि .२ , 

अ.म.र.नं. 

१० 


४४८४५ ३ ९ २ 


४४८७६ ३ ९ ३ 


४४८७६ 


३ ९ ४ 


४४८७६ ३ ९ ५ 


४४८७६ ३ ९ ६ 

४४८७६ ३ ९ ७ 

४४८७६ ३ ९ ८ 

४४ ९ ०६ ३ ९९ 

४४ ९ ०६ ४०० 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


१ 


३ 

१३५/२०२२ 

११ सलगर वस्ती ०० ९ / २०२२ 


१० सदर बझार 


१२ सलगर वस्ती 


१३ सलगर वस्ती १४ सलगर वस्ती 


१५ 

१६ 


सदर बझार सदर बझार 


१७ सदर बझार 


१८ विजापूर नाका 

१ ९ विजापूर नाका 


२० सदर बझार 


२१ सदर बझार 


२२ सदर बझार 


२५/२०२२ ४७/२०२२ 


७०/२०२१ ६ ९ / २०२१ ६१ / २०१ ९ 


४ 


००४/२०२२ १०४/२०२२ 


५३/२०२२ सुरज अनिल जाधव २ ९ विमुक्त भटक्या झो . पट्टी , वांगी रोड , 

सोलापूर 


१३४/२०२१ 


आशा नारायण दोड्डी सचिन लक्ष्मण तळभंडारे 


ओंकार बलराज धजाल 

विजयकुमार भिमाशंकर पनशेट्टी . 

००२/२०२१ एक अनोळखी पुरुष 


वसंत धुळप्पा बनसोडे 

७० 

प्रकाश ब्रम्हदेव गायकवाड ३० मंजुनाथनगर , सोलापूर 


अहरानबी जुमनशा 

गणेश मळप्पा बेरे 

एक अनोळखी पुरुष 


३२ / २०२० रेड्डी नरसप्पा गायकवाड 


५ 


शाम आप्पाराव कोळेकर 


४२ 


कुंभारी , ता . द . सोलापूर , जि . सोलापूर भैरूवस्ती , सुशिल मराठी शाळेजवळ , 
सोलापूर 
. 

२५ रेल्वे स्टेशन झोपडपट्टी , सोलापूर ६० कोनापुरे चाळ , रेल्वे लाईन , सोलापूर पत्ता माहीत नाही 


४० 


२४ 

ते २७ . 

१ ९ 


३३ 


परिशिष्ट- चालू 


४५ 


६ 

अशोकनगर 
, 
लष्कर 
, 
सोलापूर 


३० 


२६ 


२२ , दक्षिण सदर बझार , सोलापूर 

३१७ , स्वामी विवेकानंदनगर , हत्तुरे वस्ती , सोलापूर . 

पत्ता माहीत नाही 


हुडको 
कॉलनी 
नं 
. 
३ 
, 
कुमठा नाका , सोलापूर . 

तुंगत , ता . पंढरपूर , जि . सोलापूर 


७ 


Coronery Artery Disease Coronery Artery Disease With Meningitts ( Natural ) . 


Shock and Hemorrhage Due 

to Rupture of Esophageal Varices in Known Case of Liver Cirrhosis . 

Head Injury ( Unnatural ) Coronary Artery Disease 


Bilateral Lobar pneumonia Bilateral Pulmonary Tuberculosis 

Bilateral Lobar pneumonia 


Electrocution ( Unnatural ) Drowning 


No lesion account for deatl however unnatural causes of death ruled out . 

Intracranial bleeding 


Coronary artery disease 


८ 

९९ ७ ९ / २०२२ 

४ ९ १ ९ / २०२२ 


४ ९ ५० / २०२२ 


४८८ ९ / २०२२ 

४ ९ ६२ / २०२२ 


१००२० / २०२२ 

१००२१/२०२२ 

१००१ ९ / २०२२ 


९ 


१० 


४४८७६ ४०१ 

४४५७२ ४०२ 


४४६६२ ४०३ 


४४५७२ ४०४ 

४४६६२ ४०५ 


४४ ९ ०६ 

४०६ 

४४ ९ ०६ ४०७ 

४४ ९ ०६ ४०८ 


९ ०६३ / २०२२ 

४४ ९ ०६ ४० ९ 

९ १२० / २०२२ १४-११-२०२२ ४१० 


१००५१/२०२२ १४-११-२०२२ ४११ 


१००५२/२०२२ १४-११-२०२२ ४१२ 


१००७ ९ / २०२२ १५-११-२०२२ ४१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


१ 

२३ सदर बझार 


२ 


२४ सदर बझार 


२५ सदर बझार २६ सदर बझार सदर बझार 

२७ 


२८ सदर बझार २ ९ सदर बझार 


३० सदर बझार 


३१ सदर बझार 


३२ विजापूर नाका 


४ 


५ 

१३३/२०२१ नवजात पुरुष जातीचे बाळ ०४ शिवगंगानगर , भाग ४ , नई जिंदगी , 

आईचे नाव गिता रामसिंग दिवस . हजेरी . 

सोलापूर . 


६५/२०२२ अनोळखी पुरुष 


१०३/२०२२ मिना महेश अवशेट्टी 

११३/२०२२ अनोळखी पुरुष 

९ ८ / २०२२ जितेंद्र जालींदर सुरवसे 


१०१/२०२२ अनोळखी पुरुष 

९ ६ / २०२२ नागनाथ तुळशीराम माने 


१२४/२०१७ एक अनोळखी पुरुष 


१३ ९ / २०२१ यमुनाबाई कोंडीबा बंडगर 


५५/२०२१ इब्राहिम दस्तगीर नदाफ 


३३ विजापूर नाका 

११ ९ / २०२२ 

३४ विजापूर नाका ११४/२०२२ 


साधना निंगराज विंचूरे विक्रांत सोपान शिंदे 


६० ते पत्ता माहीत नाही 

६५ . 


४१ 


४५ 

५० 


५० 

६२ 


89 


७० 


परिशिष्ट-- चालू 


६५ 


३० , मोदी खाना , सोलापूर 

पत्ता माहीत नाही 


८८७१ / ८ ९ , रेल्वे लाईन , फॉरेस्ट , 
सोलापूर 
. 

पत्ता माहीत नाही 

घर नं . १० , सिद्धेश्वर पेठ , पठाण बाग , सोलापूर . 

पत्ता माहीत नाही 


बंगला नं . ३७ , गणेश हॉलशेजारी , सोलापूर . 


मु . पो . हत्तुर , ता.द. सोलापूर , सोलापूर . 


४६ ३०६ , पनाश अपार्टमेंट , सोलापूर ५१ ए -३ / १५ ९ , मंत्री चंडक पार्क , विजापूर रोड , सोलापूर . 


७ 


८ 

९ 

Diffuse alveolar haemorrhages १००७८/२०२२ १५-११-२०२२ 

with aterial septal depect in a viable premature male foetus ( natural ) . 

Bilateral pneumonia 


Coronary artery disease 

Bilateral lobar pneumonia 

Coronary artery disease 


९ ८१५ / २०२२ 


९ ८१७ / २०२२ 

९ ८१८ / २०२२ 

९ ८२० / २०२२ 


Bilateral pulmonary tuberculosis ९ ८२१ / २०२२ 

Bilateral lobar pneumonia 


१० 


४१४ 


४४७५३ ४१५ 


४४७५३ 


४४७५३ ४१६ 

४४७५३ ४१७ 

४४७५३ ४१८ 


४१ ९ 

१०१८१/२०२२ १८-११-२०२२ ४२० 


Septicemia in a case of right १०१६०/२०२२ १८-११-२०२२ ४२१ lower limb cellulitis . 

Bilateral lobar pneumonia 


१०१५ ९ / २०२२ १८-११-२०२२ ४२२ 


Shock and hemorrhage due to ९ १७८ / २०२२ १६-११-२०२२ ४२३ smooth bore firearm injury to head with covid - 19 positive . Coronary artery disease Hanging ( Unnatural ) ( गळफास ) 


९ १५६ / २०२२ १५-११-२०२२ ४२४ 

९ ०६४ / २०२२ 

४४ ९ ०६ ४२५ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- 


पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


१ २ 

३५ विजापूर नाका 


३६ विजापूर नाका 


३७ विजापूर नाका 

३८ सदर बझार 

३ ९ सदर बझार 


४० विजापूर नाका 

४१ विजापूर नाका 


४२ 


विजापूर नाका 


४३ विजापूर नाका 

४४ विजापूर नाका 


४५ सदर बझार 


४६ सदर बझार 

४७ विजापूर नाका 


३ 

४ 

११७/२०२२ अशोक रामचंद्र बुणे 


१०७/२०२२ अनोळखी पुरुष जातीचे 


६१ / २०२२ १३०/२०२१ १३८/२०२१ 


५०/२०२१ 

१०२/२०२२ 

१०८/२०२२ 

००५/२०२२ १२२/२०२२ 


१२३/२०२१ 

२७/२०२१ 


अनोळखी मयत इसम 

गेणसिद्ध सुरेश बनसोडे 


४१ 

धम्मनगर , मौलाली चौक , सोलापूर 

सिद्धाराम शरणप्पा वाघमोडे ३५ कुमठेगाव , ता.उ. सोलापूर , सोलापूर रमजान निसार बागवान एक अनोळखी महिला 

पत्ता माहीत नाही 

४० ते ४५ . 


भालचंद्र कोंडसा आहाळे अनिल ज्ञानोबा सोढळ 


५ 

६६६ २३५ , समर्थ हौसिंग सोसायटी , विजापूर रोड , सोलापूर . 

पत्ता माहीत नाही 


३५ 


नरेंद्र अमरनाथ सिंह भरतकुमार मगनलाल जसानी . 


४० 


उद्धव तुळशीराम मोतिबन्ने ५२ 


२४ 


१२६/२०२२ संभाजी मलका बेलभंडारे ६२ 


परिशिष्ट-- चालू 


६८ 

७२ 


ब्लॉक नं . ५२ , राघवेंद्रनगर , विजापूर रोड , सोलापूर . 


१२३ , कल्याणनगर , भाग १ , सोलापूर 

प्लॉट नं . ४३४ , कल्याणनगर , भाग १ , जुळे सोलापूर . 


२४७ , संजयनगर , कुमठा नाका , सोलापूर . 


७ 


पत्ता माहीत नाही 

घर नं . २३ , देवनगर , डोणगाव रोड , Hanging ( unatural ) ( गळफास ) सोलापूर . 


७० 

दक्षिण 
सदर 
बझार 
, 
सोलापूर ५२ प्लॉट नं . २३ , मेहता रेसिडेन्सी , 
आरटीओ 
ऑफिसजवळ 
, 
सोलापूर 
. 


Coronary artery disease 


Bilateral lobar pneumonia with liver cirrhosis . 


८ 


Hanging ( unatural ) ( गळफास ) 

Hanging ( unatural ) ( गळफास ) 

Septicemia due to cellulitis of १०२३४/२०२२ left upper limb . 

Liver cirrhosis ( natural ) 


Coronary artery disease 

Coronary artery disease 


९ 


९ २४४ / २०२२ १ ९ - ११-२०२२ 


९ १७० / २०२२ १६-११-२०२२ 


९ १६ ९ / २०२२ १६ -११-२०२२ 

१००११/२०२२ 

४४ ९ ०६ 

१ ९ - ११-२०२२ 


१० 


४२६ 


४२७ 


४२८ 

४२ ९ 

४३० 


९ ३२६ / २०२२ २१-११-२०२२ ४३१ 

९ २४३ / २०२२ १ ९ - ११-२०२२ 

४३२ 


Bilateral pulmonary tuberculosis ९ ३१३ / २०२२ २१-११-२०२२ ४३३ 


९ २८ ९ / २०२२ १ ९ - ११-२०२२ ४३४ 

९ २८८ / २०२२ २१-११-२०२२ 

४३५ 


Bilateral lobar pneumonia in a १००६२/२०२२ १४-११-२०२२ ४३६ case of organophosphorus compound poisoning ( unatural ) . Coronary artery disease Bilateral pneumonitis with severe acute respiratory distress syndrome with diabetes mellites with covid - 19 positive ( natural ) . 


१०१ ९ ६ / २०२२ १८-११-२०२२ ४३७ 

९ ३६५ / २०२२ २२-११-२०२२ ४३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


१ २ 

४८ विजापूर नाका 

४ ९ विजापूर नाका 

५० सदर बझार 


५१ सदर बझार 


५२ सदर बझार 


५३ सदर बझार ५४ सदर बझार 


५५ विजापूर नाका 


८५/२०२२ 

१२५/२०२२ १२७/२०२० 


११८/२०२१ लक्ष्मी सायळू भंडारी 


९ ६ / २०२१ इन्नुस सलीम पठाण 


४ 

हणमंत नरहरी चेंडके 

रावसाहेब पंडित थोरे नागमनी महादेव मिटकेल 


१५६/२०२१ सुनीता पांडुरंग कोळी ९ ४ / २०२१ श्रद्धा अक्षय गायकवाड 


५ ९ / २०२२ 


५६ विजापूर नाका ००८ / २०२२ 


५७ विजापूर नाका ११३ / २०२२ 


बालक शब्बीर मणेर 


५ 

७२ 

६० 

२८ 


दत्तात्रय भगवान सोनवले 


२४ 


४० 


४ ९ 


शमशाद मामुलाल कोरबु ५३ 


परिशिष्ट-- चालू 


४१ 


५० रेल्वे लाईनजवळ , सोलापूर 

२२ 


९ २ , वसंतनगर , जुळे सोलापूर , सोलापूर Coronary artery disease 

उत्कर्षनगर , विजापूर रोड , सोलापूर घर नं . ३१५ , १६/२ , भगतसिंग चौक , 
शास्त्रीनगर 
, 
सोलापूर 
. 


चिंतलवार वस्ती , केंद्रीय शाळेसमोर , 
मोदी 
, 
सोलापूर 
. 


सात रस्ता , म्युनिसिपल कॉलनी , सोलापूर . 


संजयनगर , कुमठा नाका , सोलापूर 


स्टेशन रोड , ढालगाव , जि . सांगली , सध्या रा . गौतमनगर , विजापूर नाका , सोलापूर . 


घर नं . १४८८ , गरिबी हटाव 
झोपडपट्टी 
, 
सोलापूर 
. 


७ 


मु . पो . दहिवडी , ता . मंगळवेढा , सध्या भीमनगर , सारेगाव , सोलापूर . 


Coronary artery disease Extensive pulmonary edema with intralveolar haemorrhages with coronary artery disease with acute tubular necrosis ( natural ) . 

Bilateral lobar pneumonia 


८ 

९ 

९ ३६७ / २०२२ २२-११-२०२२ ४३ ९ ९ ३६६ / २०२२ २२-११-२०२२ 

४४० 

१०२२२/२०२२ २०-११-२०२२ 


१० 


४४१ 


१०२६२/२०२२ २२-११-२०२२ ४४२ 


Bilateral lobar pneumonia in a १०३०५/२०२२ २३-११-२०२२ ४४३ post operated case of 

clolostomy cholecystectomy 

with appendicectomy . 

Bilateral lobar pneumonia 

१०३०६/२०२२ २३-११-२०२२ ४४४ 

Bilateral lobar pneumonia with १०३०७/२०२२ २३-११-२०२२ ४४५ pulmonary embolism with right 

aurcular thrombosis in a known 

case of anteparrum eclampsia . 


Shock and heamorrhage due to ९ ५१८ / २०२२ २४-११-२०२२ ४४६ blunt trauma to chest and abdomen . 


Hypocorditis with coronary artery ९ ५१ ९ / २०२२ २४-११-२०२२ ४४७ in diagonised case of leionyoma . 

Coronary artery disease 


९ ३८४ / २०२२ १८-११-२०२२ ४४८ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


१ २ 

३ 

५८ विजापूर नाका १२७/२०२० एक अनोळखी पुरुष 


५ ९ विजापूर नाका 


६० विजापूर नाका 


६१ विजापूर नाका 


६२ विजापूर नाका 

६३ 

विजापूर नाका 


२४/२०२१ 


६६ विजापूर नाका 

६७ विजापूर नाका 

६८ विजापूर नाका 


२२/२०२१ 


६ ९ विजापूर नाका 


३०/२०२१ 


१२०/२०२० 

५७/२०२२ 


४ 


६४ विजापूर नाका १३१/२०२१ श्रुतिक संजय जाधव 


६७/२०२१ 

१२०/२०२१ 

१२०/२०२१ ११५/२०२० 


६५ विजापूर नाका १४१ / २०२० श्रीपाद चंद्रकांत व्हनसुरे 


विजयालक्ष्मी रामणगोंडा पाटील . 

सुरय्या लालसाब इंडेकर ६३ 


कल्लवा राजू गायकवाड 

सुनील विश्वनाथ शेटे 


५ 


स्वप्निल रामचंद्र पाटील 

श्रद्धा निलेश सोनवणे 

शोभा प्रकाश चव्हाण 


५५ 


१३ / २०२२ सिद्राम गुरुशांत ऊर्फ 

गुरुसिद्धप्पा सरसंबी . 


गणपत महादेव आकळवाडे ३५ झिंगाडे निवास , बुवाजी मेडिकल 

जवळ , महादेवनगर , ७० फूट रोड , 

सोलापूर . 

होटगी 
रोड 
, 
सोलापूर 


४५ 


४७ 


५० 


२ ९ 


पत्ता माहीत नाही 


परिशिष्ट- चालू 


३७ 


१ ९ स्वामी विवेकानंदनगर , हत्तुरे वस्ती , 
होटगी 
रोड 
, 
सोलापूर 
. 


३६ 


मंत्री चंडक रेसिन्डेन्सी , ब्लॉक नं . ३८ , Intracranial bleeding विजापूर रोड , सोलापूर . 

अत्तारनगर , विजापूर रोड , सोलापूर 


अमृतानगर सोलापूर 

१७ 

तक्षशीलनगर , कुमठा नाका , सोलापूर ६ ९ इंदिरानगर , विजापूर रोड , सोलापूर 


स्वामी विवेकानंदनगर , हत्तुरे वस्ती , 
होटगी 
रोड 
, सोलापूर 
. 


७ 


Hanging ( unatural ) ( गळफास ) 

वैष्णवीनगर , भाग २ , सैफल , सोलापूर Septicemina in an operated case of right lower limb amputation . 

Hanging ( unatural ) ( गळफास ) 


Septicemia due to cellulitis of right lower limb . 


आनंदनगर 
, 
हत्तुरे 
वस्ती 
, 
सोलापूर 


Snake bite envenomation ( unnatural ) . 

Thoracic injury 


Hanging ( unatural ) ( गळफास ) 


Electrocution ( unatural ) Hanging ( unatural ) ( गळफास ) Bilateral pneumonia with covid - 19 positive . 

Bilateral lobar pneumonia 


८ 

९ 

९ ३७३ / २०२२ २२-११-२०२२ ४४ ९ 


९ ५३८ / २०२२ २३-११-२०२२ 


१० 


४५० 


९ ५३४ / २०२२ २३-११-२०२२ ४५१ 


९ ४७२ / २०२२ २२-११-२०२२ ४५२ 


९ ४६७ / २०२२ २३-११-२०२२ ४५३ 

९ ४६३ / २०२२ २३-११-२०२२ ४५४ 


९ ३१८ / २०२२ २३-११-२०२२ ४५५ 


९ ३१७ / २०२२ २१-११-२०२२ ४५६ 


९ ४६६ / २०२२ २३-११-२०२२ ४५७ 

९ ४ ९ ८ / २०२२ २४-११-२०२२ ४५८ 

९ ४ ९ ७ / २०२२ २४-११-२०२२ ४५ ९ 


९ ४ ९९ / २०२२ २४-११-२०२२ ४६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


ु 

w 


१ २ 

७० विजापूर नाका 

७१ विजापूर नाका 

७२ विजापूर नाका 


७३ विजापूर नाका 

७४ विजापूर नाका 


७५ सदर बझार 


७७ विजापूर नाका 


७८ सदर बझार 


७ ९ सदर बझार 


८० सदर बझार 


८१ सदर बझार 


८६/२०२१ ४ ९ / २०२२ 

९९ / २०२२ 


७६ विजापूर नाका १४३/२०२० एक अनोळखी स्त्री 


८२ सदर बझार 


२० / २०२२ 

६०/२०२१ 


११८/२०१८ 


४ 

५ 

कमला शशिकांत अवताडे ४५ रवि शंकर बनसोडे 

३५ 

सचिन सुधाकर जानराव 

२७ 


रणधीर विक्रम बानसोडे 
अनोळखी पुरुष 


एक 
अनोळखी पुरुष 


२ ९ / २०२१ एक अनोळखी पुरुष 


१६५/२०२० प्रवीण वामन भालेराव 


३०/२०२० फकिरप्पा कणकप्पा घंटे 


६४/२०२० मोहन राचप्पा आयगोळे 


४८ 


४५ 


३५ 


४० ते पत्ता माहीत नाही 

४५ . 

६५ 


४५ 


६० 


99 


मड्डी वस्ती , कुमठेगाव , सोलापूर सिद्धार्थनगर , लष्कर , सोलापूर मुमताजनगर , कुमठा नाका , सोलापूर 


सिद्धार्थनगर 
, 
कुमठे 
, 
ता.उ. 
सोलापूर पत्ता माहीत नाही 


परिशिष्ट-- चालू 


पत्ता माहीत नाही 


पत्ता माहीत नाही 


११६ , संजयनगर , कुमठा नाका , सोलापूर . 


७ 


Drowining ( Unnatural ) Electrocution ( Unnatural ) Haemorrhage and shock due to multiple injury . 
Bilateral lobar pneumonia Head injury shock and 

haemorrhage due to injury to 

visceral organs ( Unnatural ) . 


५३/२०२० एक अनोळखी पुरुष 99 पत्ता माहीती नाही ००७/२०२० तुकाराम पुंडलिक धुळगुंडे ५५ कोनापुरे चाळ , रेल्वे लाईन , सोलापूर 


Pulmonary Tuberculosis ( natural ) . 


Bilateral pulmonary tuberculosis ( natural ) . 

Hanging ( unatural ) ( गळफास ) 


१४३/१४४ , कोनापुरे चाळ , रेल्वे लाईन , Shock and haemorrhage with 
सोलापूर 
. aspiration pneumonia due to 

rupture of oeiophageal varices . 


Bilateral lobar pneumonia with १०३ ९ ७ / २०२२ २५-११-२०२२ ४६६ 

liver cirrhosis . 


१४३/१४४ , कोनापुरे चाळ , रेल्वे लाईन , Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) सोलापूर . 


८ 

९ 

९ ५०० / २०२२ २४-११-२०२२ ४६१ 

९ ३२८ / २०२२ २१-११-२०२२ ४६२ 

९ ५५४ / २०२२ २३-११-२०२२ ४६३ 


Pneumonia ( natural ) 

Head injury ( unnatural ) 


१० 


९ ४५३ / २०२२ २३-११-२०२२ 

४६४ 

९ ५२८ / २०२२ २५-११-२०२२ ४६५ 


९ ५४८ / २०२२ २५-११-२०२२ ४६७ 


९ ५४७ / २०२२ २५-११-२०२२ ४६८ 


९ ८७७ / २०२२ 


४४७८४ ४६ ९ 


१०३७४/२०२२ १७-११-२०२२ ४७० 


१०३८५/२०२२ २५-११-२०२२ ४७१ 


१०४२०/२०२२ २६११/२०२२ ४७२ 

१०४१ ९ / २०२२ २६-११-२०२२ ४७३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


-- 


पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


१ 


८३ सदर बझार 


८४ सदर बझार 


८५ सदर बझार 


८६ सदर बझार 


८७ सदर बझार 


८८ सदर बझार 


८ ९ सदर बझार 


९ ० सदर बझार 


९ १ सदर बझार 


९ २ सदर बझार 


९ ३ सदर बझार 


३ 

४ 

५६/२०२२ चित्रा कांतीलाल देशमाने 


११६/२०२१ 

१११/२०२० पूजा राजू म्हेत्रे 


अनामिका , पूर्ण नाव माहीत २३ नाही . 


१२६/२०१८ बेवारस मयत पुरुष 


०१०/२०२२ एक अनोळखी पुरुष 


११२ / २०१ ९ विश्वनाथ शंकर शेट्टी 


२४/२०२१ आतिक फारूक शेख 


१००/२०२० एक अनोळखी पुरुष 


१३२/२०२१ 


प्रकाश वसंत शिंदे 


५८/२०२० शब्बीर म . हनिफ शेख 


५ 

७० 


१०६/२०२२ अनोळखी स्त्री 


६० 


६० 


शासकीय रेणुकामाता महिला वसतिगृह , Bilateral lobar pneumonia 
सोलापूर 
. 

२५ 
सिद्धार्थनगर , लष्कर , सोलापूर 


६५ 


२४ 


६५ 


४७ 


६४ 


६० 


६ 

माणिक बिल्डिंग , तिसरा मजला , मोदी , Throttling 

सोलापूर 
. 


परिशिष्ट -- चालू 


पत्ता माहीत नाही 


पत्ता माहीत नाही 


जयभारत माता सेवाभावी संस्था , 
सोलापूर 
. 


लष्कर , इमामवाडा , उ . सदर बझार , 

सोलापूर . 

पत्ता माहीत नाही 


७ 


भारतनगर , कुमठा नाका , सोलापूर 

प्लॉट नं . १०५ , लोकमान्यनगर , सोलापूर . 

पत्ता माहीत नाही 


Pulmonary tuberculosis with coronary artery disease with meningitis associated with under scalp haematoma and thyrohyoid musle haemotama . 


Septicaemia in a case of 
cellulitis ( natural ) . 


Bilateral lobar pneumonia 


Septicaemia due to lower lumb cermlitis . 


८ 

९ 

१०४६१/२०२२ २८-११-२०२२ 


१० 


Bilateral pulmonary trberculosis ( natrual ) . 

Bilateral lobar pneumonia 


४७४ 


१०५०७/२०२२ २८/११/२०२२ ४७५ 


Bilateral lobar pneumonia in a १०५१२/२०२२ २८-११-२०२२ ४७८ admitted case of left knee 

dislocation . 

Intracranial bleed ( natural ) . 


१०५०८/२०२२ २८-११-२०२२ ४७६ 


१०५११/२०२२ २८-११-२०२२ ४७७ 


१०५१३/२०२२ २८-११-२०२२ ४७ ९ 


१०५१५/२०२२ २८-११-२०२२ ४८० 


१०५१७/२०२२ २८-११-२०२२ ४८१ 


Septicaemia in a case of right १०५१८/२०२२ २८-११-२०२२ ४८२ lower limb cellulitis ( natural ) . 


१०५१ ९ / २०२२ २८-११-२०२२ ४८३ 


१०५२०/२०२२ २८-११-२०२२ ४८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


१ २ 


९ ४ सदर बझार 


९ ५ सदर बझार 

९ ६ सदर बझार 


९ ७ सदर बझार 


९ ८ सदर बझार ९९ 

सदर बझार 


१०० सदर बझार 


१०१ सदर बझार 


१०२ सदर बझार 


४ 

६७/२०२२ अनोळखी पुरुष 


१०८/२०२२ गणेश अशोक घाटेकर १०७/२०२२ यंशय्या प्रकाश दिनकर 


९ ५ / २०२१ एक अनोळखी महिला 


७६/२०२२ १४४/२०२१ 


६०/२०२० 


पुरुष 

एक अनोळखी 
एक अनोळखी पुरुष 


राजन सिद्धाराम पर्वतेलु 


८० / २०१ ९ रेखा देविदास वडेपल्ली 


५ 


२१/२०२२ राजू पदम जाधव 


४० 


अक्षय दत्तात्रय माने 


३५ ७४ 


७० 


६० 

५५ 


५ ९ / २०२० सरस्वती बलवंत कोटनूर ७० 

४३ 


६२ 


१०३ विजापूर नाका 

१०४ विजापूर नाका 

१०६/२०२२ 

१०५ विजापूर नाका १२६/२०२२ यादगिरी नारायण बासुतकर ५५ 


पत्ता माहीत नाही 


२७ 


पत्ता माहीत नाही 


परिशिष्ट-- चालू 


पत्ता माहीत नाही 

पत्ता माहीत नाही 


पाटील चाळ , मुरारजी पेठ , सोलापूर Coronary artery disease 

मोदी खाना , सोलापूर 

Bilateral lobar pneumonia in case of left lower limb septicaemia . 


हनुमान मंदिराच्या पाठीमागे , माधवनगर , सोलापूर . एबीएल कॉलनी , शाबाद , ता . चितापूर , जि . गुलबर्गा , राज्य कर्नाटक . 


साईनाथनगर , घर नं . १३५ , अमन चौक , सोलापूर . 


७ 


८ 

९ 

Bilateral lobar pneumonia with १०५२१/२०२२ २८-११-२०२२ ४८५ liver cirrhosis . 


४६६ , कमलानगर , विजापूर रोड , सोलापूर . 


घर नं . १४५१ , राम मंदिराजवळ , 
दाजी 
पेठ 
, 
सोलापूर 
. 


४५ 

घर नं . २०४ , न्यू तिऱ्हेगाव , फॉरेस्ट , Septicaemia and Bilateral lobar १०५२७/२०२२ २८-११-२०२२ ४ ९ १ सोलापूर . 

pneumonia ( natural ) . 

Coronary artery disease 

Coronary artery disease 

Crush injury to head ( unnatural ) . 

Hanging ( unatural ) ( गळफास ) 


Bilateral lobar pneumonia in a case of left intertrochanteric 
fracture . 


Coronary artery disease 

Bilateral lobar pneumonia in 

a case of left intertrochanteric 

fracture . 


१०५२२/२०२२ २८-११-२०२२ १०५२३/२०२२ २८-११-२०२२ 


Shock and haemorrahage due ti complete transection of neck and upper limbs . 


१० 


४८६ 

४८७ 


१०५२४/२०२२ २८-११-२०२२ ४८८ 


१०५२५/२०२२ २८-११-२०२२ ४८ ९ 

१०५२६/२०२२ २८-११-२०२२ ४ ९ ० 


१०५२८/२०२२ २८-११-२०२२ ४ ९ २ 


१०५२ ९ / २०२२ २८-११-२०२२ ४ ९ ३ 


९ ६५७ / २०२२ २८-११-२०२२ ४ ९ ४ 


९ ६२८ / २०२२ २८-११-२०२२ ४ ९ ५ 


९ ५२० / २०२२ २४-११-२०२२ ४ ९ ६ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


२ 

१०६ विजापूर नाका 

१०७ विजापूर नाका 

१०८ विजापूर नाका 

१० ९ विजापूर नाका 


१ 


११० सदर बझार 


१११ सदर बझार 


११२ सदर बझार 


११३ सदर बझार 


११४ सदर बझार 

११५ विजापूर नाका 


३ 

४ 

१२ ९ / २०२२ 

सिद्राम रामचंद्र कोळी 

१२० / २०२२ 

हरिश हणमंत नंदेणी 

मनोज नागनाथ नवगिरे 

१२५ / २०२१ ११६/२०२२ 

११६/२०२२ शिरिष हरि मेहंदळे 


११७ विजापूर नाका 


२५/२०२१ नसीम गुलाब शेख 


१४२/२०२२ एक अनोळखी पुरुष 


१५८/२०२२ एक अनोळखी पुरुष 


२४/२०२२ १३४/२०२२ ४२/२०२१ 


५ 

५४ 

२ ९ 

३४ 


३२ / २०२२ ओंकार अप्पाशा लवटे 


११८ विजापूर नाका ११०/२०२२ 


७६ 


६ 

मड्डी वस्ती , कुमठेगाव , सोलापूर 

Bilateral lobar pneumonia Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) 

देवनगर , सोरेगाव , सोलापूर 

१७३ , राहुलनगर , मजरेवाडी , सोलापूर Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) 

Intracerebral bleeding 

घर नं . १०२ , गायत्री पॅलेस , जुळे सोलापूर . 

४४ कुमारस्वामीनगर , शेळगी , सोलापूर 


५० 


६० ते पत्ता माहीत नाही 

६५ . 

अजिंक्य अनंतराव बंडेगिरी ३० सहदेव विष्णू तेजाळे ४६ विठ्ठल सदाशिव सत्रे 


११६ विजापूर नाका १० ९ / २०२२ राजशेखर महादेव बागदुरे ६३ 


८० 


पत्ता माहीत नाही 


११०/२०२२ अशोक जमनगिरी गोसावी ४७ 


परिशिष्ट-- चालू 


विकासनगर 
, 
सोलापूर विजापूर नाका झोपडपट्टी , सोलापूर 

ब्लॉक नं . ३३ , शांतीनगर , विजापूर रोड , सोलापूर . 


८१४ , उत्तर कसबा , बाळीवेस सध्या अक्षय अपार्टमेंट , 

आयएमएस शाळेजवळ , सोलापूर . 


७ 


मु . पो . एकरके , ता . मोहोळ , जि . सोलापूर , सध्या अशोकनगर , विजापूर रोड , सोलापूर . 


Findings consistent with poisoning . 


Coronary artery disease 
Bilateral lobar pneumonia Interstitial lung disease in a case of covid - 19 positive . 


२० मु . पो . कल्लप्पावाडी , ता . अक्कलकोट , Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) 
जि 
. 
सोलापूर 
. 


८ 


९ 

९ ५२१ / २०२२ २४-११-२०२२ ४ ९ ७ ९ ५७७ / २०२२ २५-११-२०२२ 

४ ९ ८ 

९ ६०० / २०२२ २६-११-२०२२ 

९ ६२३ / २०२२ २८-११-२०२२ 


१०५४८/२०२२ २ ९ - ११-२०२२ 


७० ते ८० % Burn 


Bilateral pulmonary tuberculosis १०५४६/२०२२ २ ९ - ११-२०२२ ५०२ ( natural ) . 


ilateral pulmonary tuberculosis ९ ६७८ / २०२२ २ ९ - ११-२०२२ ( natural ) . 


१० 


Septicaemia due to gangrenous १०५४५/२०२२ २ ९ - ११-२०२२ ५०३ right foot . 


४ ९९ 


५०० 


९ ८१४ / २०२२ ०३-१२-२०२२ 


५०१ 


१०२५०/२०२२ २१-११-२०२२ ५०४ 

१०५४४/२०२२ २ ९ - ११-२०२२ 

५०५ 

९ ७१० / २०२२ ३०-११-२०२२ ५०६ 


५०७ 


५०८ 


९ ८०५ / २०२२ ०३-१२-२०२२ ५० ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


१ 


१२५ सदर बझार 


१२६ सदर बझार 

१२७ सदर बझार 

१२८ सदर बझार 


११ ९ विजापूर नाका 

१२० विजापूर नाका १०३/२०२२ 

१२१ विजापूर नाका 

१२२ विजापूर नाका १००/२०२१ गंगुबाई गंगाप्पा बिराजदार ४६ 

१२३ विजापूर नाका 

१२४ विजापूर नाका ००३ / २०२१ सिद्धाराम धोडप्पा माळी 


१२ ९ सदर बझार 

१३० सदर बझार १३१ 

सदर बझार 


१३२ सदर बझार 


५ 

८४/२०२२ श्रद्धा मच्छिंद्र गायकवाड १७ 


८१/२०२२ 


४ 


OC 


३१/२०२० 

६०/२०२१ 

१०४/२०२२ 


४३ / २०२२ 

१२८/२०२० १६/२०२१ 


१. लीना दीपक जाधव , २. क्रिशा दीपक जाधव . 

कविता अशोक गोसावी ४० 


९ ८ / २०२२ जावेदखान शेरखान सौदागर ४५ 


१५५/२०२२ एक अनोळखी पुरुष 


२२ १ 


एक अनोळखी पुरुष 

एक अनोळखी पुरुष 

एक अनोळखी पुरुष 


१२८/२०२२ विनोद छोटक मिश्रा 


६६ 


३० ते 

३५ . 

६० 


२ ९ 


परिशिष्ट-- चालू 


७ 

लिमयेवाडी , सुशील मराठी शाळेजवळ , Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) विजापूर रोड , सोलापूर , 


विजय देशमुखनगर , निर्मिती विहार , विजापूर रोड , सोलापूर . 


कायेना बिल्डिंग , घर नं . ११ , दुसरा मजला , अमृतनगर , सोलापूर . मु . पो . कुसूर , ता . द . सोलापूर , 
जि . सोलापूर . 


एक अनोळखी पुरुष 

पत्ता माहीत नाही 

१७ 

रामबाबु रामसुरत 
अंबाबाई 
देवालयमागे 
, 
सोलापूर अशोक कृष्णाजी करंदीकर ७६ बी -१ , ब्लॉक नं . ११ , गौरीशंकर 

सोसायटी , रामलाल चौक , सोलापूर . 

६० 

पत्ता माहीत नाही 

पत्ता माहीत नाही 

६० ३५ ते पत्ता माहीत नाही 

४० . 


प्लॉट नं . १ , सदगुरुनगर , मजरेवाडी , सोलापूर . ०१/४१ , मीरानगर , जुळे सोलापूर , सोलापूर . 


पत्ता माहीत नाही 


गांगराणी 
, 
पो 
. 
होरलापूर 
, जि . कुशीनगर , रा . उत्तर प्रदेश . 


Drowning ( unnatural ) 


Pulmonary tuberculosis 

Electrocution ( unnatural ) 

Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) 


८ 

९ ८०६ / २०२२ ०२-१२-२०२२ 


Shock due to demo - epidermal ९ ८०० / २०२२ ०२-१२-२०२२ thermal burn . 

Head injury ( unnatural ) 


Coronary artery disease Liver cirrhosis ( natural ) Bilateral lobar pneumonia 


९ 


Electrocution ( unnatural ) 


९ ८०१ / २०२२ ०२-१२-२०२२ 


९ ३८५ / २०२२ २२-११-२०२२ 


१० 


९ ८ ९ ० / २०२२ ०५-१२-२०२२ 


५१० 


Coronary artery disease with cronic ishemic heart disease . Death due to poisoning by herdicide paraanat dichloride . 

Bilateral pulmonary tuberculosis १०५५२/२०२२ २ ९ - ११-२०२२ ५१६ 


५११ 


५१२ 


५१३ 


५१४ 


९ ५८४ / २०२२ ०३-१२-२०२२ ५१५ 


१०८२१/२०२२ ०७-१२-२०२२ ५१७ 

१०८१८/२०२२ ०७-१२-२०२२ ५१८ 

१०८२०/२०२२ ०७-१२-२०२२ ५१ ९ 


१०८१ ९ / २०२२ ०७-१२-२०२२ ५२० 

१०८३१/२०२२ ०७-१२-२०२२ ५२१ 

१०८३२/२०२२ ०७-१२-२०२२ ५२२ 


१०८३३/२०२२ ०७-१२-२०२२ ५२३ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


१ 


१३३ सदर बझार 

१३४ सदर बझार 


१३५ सदर बझार 


१३६ सदर बझार 


१३७ सदर बझार 


१३८ सदर बझार 

१३ ९ सदर बझार 

१४० सदर बझार 


१४१ सदर बझार 


१४२ सदर बझार 


१४३ सदर बझार 

१४४ सदर बझार 


३ 

५०/२०२१ महेबुब जुबेर रचभरे १४८/२०२१ 

एक अनोळखी पुरुष 


९ ६ / २०१ ९ व्यंकटेश मल्लेशम गंगुल 


४१/२०२२ लक्ष्मी भगवान मोरे 


५६/२०२१ ००२ / २०२० ८३ / २०२१ 


४ 


१४७/२०२२ रणवीर शामसिंग बड्डुरवाले ३८ 


७०/२०२२ १३ ९ / २०२२ 


१५६/२०२२ १३८/२०२२ 


१४५ विजापूर नाका ००६/२०२२ 


रविंद्र यशवंत लेले मैमुनाबी हसन शेख सिद्दरागिणी शंकरराव पुरंदरे . 


५ 


एक अनोळखी महिला एक अनोळखी महिला 


शबाना समीर शेख 


१७ शास्त्रीनगर 
, 
सोलापूर 

४० ते पत्ता माहीत नाही 

४५ . 

४ ९ 


८२ 


सिद्धार्थ देविदास सोनवणे २५ गोपाल बालय्या गायकवाड ३२ 


५४ 


६० 


परिशिष्ट-- चालू 


४० 


२१ 


शिवाजीनगर 
, सात रस्ता , सोलापूर 


दत्त 
चौक , सोलापूर 

Head injury ( unnatural ) 

७७ 

१४५ , फॉरेस्ट , न्यू तिऱ्हेगाव , सोलापूर Head injury ( unnatural ) ७६ लोटस अपार्टमेंट , सोलापूर 


१७/२८ , घर नं . ८८/१ , शास्त्रीनगर , Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) सोलापूर . 

८६६ , उत्तर सदर बझार , सोलापूर 


७ 


जगजीवनराम 
वस्ती 
, 
मोदी 
, 
सोलापूर ८३७/४५ , चुराट गल्ली , वाडिया 
हॉस्पिटल 
, 
सोलापूर 
. 

पत्ता माहीत नाही 

पत्ता माहीत नाही 


Bilateral pneumonia ( natural ) 

Bilateral lobar pneumonia 


आनंदनगर , भाग १ , मजरेवाडी , सोलापूर . 


Coronary artery disease ( natural ) . 


Coronary artery disease ( natural ) 


Bilateral lobar pneumonia in a case of head injury ( unatural ) . 

Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) 


८ 


Electrocution ( unatural ) 


९ 


१०८७१/२०२२ ० ९ - १२-२०२२ ५२४ 

१०८७१/२०२२ ० ९ - १२-२०२२ 

५२५ 


१०५१०/२०२२ २८-११-२०२२ 


१० 


१०५५०/२०२२ २ ९ - ११-२०२२ 


५२६ 


५२७ 


१०५४ ९ / २०२२ २ ९ - ११-२०२२ ५२८ 


१०५० ९ / २०२२ २८-११-२०२२ ५२ ९ 

१०५१४/२०२२ 

२८-११-२०२२ 

५३० 

१०५१६/२०२२ 

२८-११-२०२२ 

५३१ 


१०३५०/२०२२ 

२४-११-२०२२ ५३२ 

९ ८१ ९ / २०२२ ०७/११/२०२२ ५३३ 


Bilateral pulmonary tuberculosis १०५६८/२०२२ ३०-११-२०२२ ५३४ 

Intraventricular bleeding in a १०५६७/२०२२ ३०-११-२०२२ ५३५ case of cerebrovascular 

accident . 


१००४६/२०२२ १२-१२-२०२२ ५३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


२ ९ 


१ २ 

१४६ विजापूर नाका 


१४७ विजापूर नाका 

१४८ सलगर वस्ती 


१४ ९ सलगर वस्ती १५० सलगर वस्ती 


१५१ सलगर वस्ती 

१५२ सदर बझार 


१५५ विजापूर नाका 


१५६ विजापूर नाका 


१५७ विजापूर नाका 


१८/२०२२ दत्तू शिवप्पा गायकवाड 


४ 


१२१/२०२२ महादेव गणपती म्हेत्रे ४१/२०२२ 

खान हसन खान 


२३ / २०२२ ५१/२०२२ 


४६ / २०२२ १२४/२०२२ 


बालाजी दत्तात्रय अंगरे 

सय्यद महबुब हुणगुंद 


बाळु धनसिंग चव्हाण एक अनोळखी पुरुष 


१५३ विजापूर नाका 

१५४ विजापूर नाका १३४/२०२० ओमकार चंद्रशेखर स्वामी १५ 


४ ९ / २०२१ अशोक गोविंद मित्रगोत्री 


५ 

५३ सेटेलमेंट फ्री कॉलनी नं . ३ , सोलापूर 


८० 

५७ 


३३ 


६२ / २०२२ एक अनोळखी पुरुष 


३८ 


५७ 

६० 


८६/२०२२ कृष्णा विजयकुमार चव्हाण १५ 


५७ 


परिशिष्ट-- चालू 


६० 


४ ९ ३ , कमलानगर , विजापूर रोड , सोलापूर . 


सैफुल विजापूर रोड , सोलापूर 

५१ / ए / २ - ए / ३ / २ , एव्हरग्रीन बेकरी पाठीमागे , मिठानगर , पुणे 

डोणगाव , ता . उ . सोलापूर , सोलापूर Death due to poisoning 

चांदतारा मस्जिदजवळ , 

Head injury ( unnatural ) 

झोपडपट्टी नं . २ , विजापूर रोड , 

सोलापूर . 

भोजप्पा तांडा , कवठे , ता . उ . सोलापूर Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) पत्ता माहीत नाही 

Bilateral lobar pneumonia 
head injury . 

Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) 


७ बी , नवोदयनगर , होटगी रोड , सोलापूर . 


२४/२०२२ विद्यासागर धर्मराज मुके ३६ आशीर्वाद अपार्टमेंट , बसवेश्वरनगर , 
होटगी 
रोड 
, 
सोलापूर 
. 


७ 


पत्ता माहीत नाही 


Coronary artery disease ( natural ) . 

Head injury ( unnatural ) 

Shock and haemorrhage due to head injury ( unnatural ) . 


ए -६ , चिंमाणी अपार्टमेंट , होटगी रोड , Prilateral pneumonitis with सोलापूर . covid - 99 positive . 


Septicaemia Bilateral lobar pneumonitis in a case of burn injury ( unnatural ) . 


Coronary artery disease with interstitial pneumonia with ethyl alcohol . 


Shock and haemorrhage due to decapitation . 


८ 

१०१३५/२०२२ 


९ 

१४-१२-२०२२ 


१० 


५१०२/२०२२ १ ९ - ११-२०२२ 

५४१४/२०२२ १ ९ - १२-२०२२ 


५३७ 


१०१ ९ ० / २०२२ 

१५-१२-२०२२ 

५३८ 

५४३३/२०२२ २१-१२-२०२२ ५३ ९ 


५४० 


५४१ 


५० ९ ७ / २०२२ १ ९ - ११-२०२२ ५४२ 

११०७०/२०२२ १७-१२-२०२२ ५४३ 


९ ५ ९ ४ / २०२२ २६-११-२०२२ ५४४ 


१०५४८/२०२२ २८-१२-२०२२ ५४५ 


१०५४७/२०२२ २८-१२-२०२२ ५४६ 


१०५४४/२०२२ २७-१२-२०२२ ५४७ 


१०५४३/२०२२ २७-१२-२०२२ ५४८ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


३ 

१५८ विजापूर नाका ११७/२०२१ कयुब कादर शेख 


१ 


२ 


१५ ९ विजापूर नाका 

१६० विजापूर नाका 


६८/२०२२ अब्दुल हुसेनसाब शेख 

१२३/२०२२ 


१६१ विजापूर नाका 

१३१ / २०२२ 

१६२ विजापूर नाका १०८/२०२० 

१६३ विजापूर नाका 

००३ / २०२० 

१६४ विजापूर नाका 

१३८/२०२२ 

१६५ विजापूर नाका 

१६६ विजापूर नाका 

००१ / २०२२ 

१६७ विजापूर नाका १२८/२०२२ 


९ ० / २०२२ 


४ 


सोलापूर , ५ जानेवारी २०२३ . 


रावल आईदान सिंह 


५ 


सिद्धाराम शरण्णापा नागणसुरे . 

सांगण्णा रमण्णा मिरगे 


३५ 


३५ 


आनंद शामराव देशपांडे 

नवनाथ रमेश सुरवसे २५ 

कस्तुरा नामदेव कटकधोंड ५५ 


पवन शिंदे यांचे घरात भाड्याने , 
ब्रह्मदेवनगर 
, 
मजरेवाडी 
, 
सोलापूर 
. २२ सोलापूर , मूळ गाव बानियावास , ता . बागावास , जि . बाडमेर , 

रा . राजस्थान , 


४७ 


५४ 


४१ 


परिशिष्ट- चालू 


रोहित अभिमन्यू बेळमकर ३० 

गोपाल जनार्दन करमकर ३४ 


गैबीपीर 
झोपडपट्टी 
, 
सोलापूर 


सी- ३५ , न्यू संतोषनगर , जुळे सोलापूर , 
सोलापूर 
. सी -२० ९ , शिवगंगानगर , भाग - २ , सोलापूर . ३१ , लोखंडवाला रेसिडेन्सी , विजापूर रोड , सोलापूर . ८४७ , स्वामी विवेकानंदनगर , 
हस्तुरे 
वस्ती 
, 
होटगी 
रोड 
, 
सोलापूर 
. मु.पो. तोगराळी , ता . द . सोलापूर , 
सोलापूर 
. 


प्लॉट नं . २२ , साई होम्स् , 
आदित्यनगर 
, 
विजापूर 
रोड 
, 
सोलापूर 
. बनगाव बगदा , वेस्ट बंगाल 


७ 


Shock and haemorrhage due to blunt trauma to chest . 


Bilateral lobar pneumonia with septicamia . 

Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) 


Head injury with artherosclerosis १०५४२/२०२२ २७-१२-२०२२ ५४ ९ in knowey case of unudge III OG bite . Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) 


Hanging ( unnatural ) ( गळफास ) 


Drowning 


Coronary artery disease 


Coronary artery disease 


Head injury 


८ 


९ 


१०४६७/२०२२ २६-१२-२०२२ 


१० 


५५० 


१०५४५/२०२२ २७-१२-२०२२ ५५१ 


१०५४८/२०२२ २८-१२-२०२२ ५५२ 


९ ८ ९ ३ / २०२२ २०-११-२०२२ 


१०५७०/२०२२ २८-१२-२०२२ ५५३ 


५५४ 


१०६५१/२०२२ ३०-१२-२०२२ ५५५ 


१०६३७/२०२२ ३०-१२-२०२२ ५५६ 


१०६५ ९ / २०२२ ३०-१२-२०२२ ५५७ 


१०६६१/२०२२ ३०-१२-२०२२ ५५८ 

माधव रेड्डी , 

विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , विभाग - २ , 

सोलापूर शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


३१ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक उनिमि / कक्ष / ई / गृहनिर्माण संस्था / नोंदणी निर्मिती / को . ऑप . / 
हाउसिंग / सांगली / ७ ९९ / २०२० . - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , ज . जि . निर्मिती रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग 
सोसायटी लि . , चिंतामणीनगर , सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / 
एचएसजी / टीसी / १५७७ / २०२० , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 
मिरज , १४ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / ई / गृहनिर्माण संस्था / नोंदणी राजयोग / को . ऑप . / 
हाउसिंग / सांगली / ८०१ / २०२० . - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , राजयोग को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , 
सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / एचएसजी / टीसी / १५७६ / २०२० , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२० अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत 
आले आहे . 

मिरज , १४ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / जी / नोंदणी रघुकुल / सह . गृह / हाउसिंग / सांगली / 
३७५/२०२० . - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मिरज , 
तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो की , रघुकुल 
सहनिवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , मिरज , तालुका 
मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
एसएएन / एमआरजे / एचएसजी / टीसी / १५७३ / २०२० , दिनांक ६ जुलै २०२० 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 
मिरज , ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / जी / नोंदणी / आकाश दर्शन / सह . गृह / ६४४ / २०२० . - मी , 
आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मिरज , तालुका मिरज , 
जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो की , दर्शन को - ऑपरेटिव्ह 
हाउसिंग सोसायटी लि . , सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / 
एचएसजी / टीसी / १५७५ / २०२० , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 
मिरज , ११ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / जी / नोंदणी / स्वयंभू सृष्टी / सह . गृह / ६५१ / २०२०. 
मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मिरज , तालुका 
मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो की , स्वयंभू सृष्टी 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , सांगली , तालुका मिरज , 
जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / 
एमआरजे / एचएसजी / टीसी / १५७४ / २०२० , दिनांक १२ ऑगस्ट २०२० 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 
मिरज , १२ ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / ई / गृहनिर्माण संस्था / नोंदणी संजय / सहकारी / 
गृहनिर्माण / सांगली / ९ २७ / २०२० . - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , संजय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सांगली , 
तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / एचएसजी / टीओ / १५७८ / २०२० , दिनांक 
६ नोव्हेंबर २०२० अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ 
चा नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले 
आहे . 

मिरज , ६ नोव्हेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

- 

अधिसूचना 


क्रमांक उनिमि / कक्ष / ई / गृहनिर्माण संस्था / नोंदणी संजय / सहकारी / 
गृहनिर्माण / सांगली / ९ २० / २०२०. - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , संजय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सांगली , 
तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / एचएसजी / टीओ / १५७८ / २०२० , दिनांक 
६ नोव्हेंबर २०२० अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ 
चा नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले 
आहे . 
मिरज , ६ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / ई / गृहनिर्माण संस्था / नोंदणी ओमगीता / सहकारी / 
गृहनिर्माण / सांगली / ९ ३० / २०२० - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , ओमगीता को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , 
विश्रामबाग , सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / एचएसजी / टीसी / १५७ ९ / 
२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 

मिरज , ९ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / ई / गृहनिर्माण संस्था / नोंदणी सह्याद्री प्राईड / को . 
ऑप . / हाउसिंग / सांगली / १०४१ / २०२० . - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , सह्याद्री प्राईड को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , 
लक्ष्मीमंदिराजवळ , सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / एचएसजी / 
टीसी / १५८० / २०२० , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२० अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 
मिरज , १८ नोव्हेंबर २०२० . 


३३ 


अधिसूचना ५ ९ ८ 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / जी / नोंदणी / प्रॉसपेरिटी / सहकारी / गृहनिर्माण / २७६५ / 
२०२०. - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मिरज , 
तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो की , वास्तुलक्ष्मी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कुपवाड , ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / एचएसजी / टीओ / १५७१ / 
२०२० , दिनांक ४ मार्च २०२० अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करणेत आले आहे . 

मिरज , ४ मार्च २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / जी / नोंदणी / गॅलेक्सी रेसिडेन्सी / सहकारी / 
गृहनिर्माण / २६४२ / २०२० . - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो 
की , गॅलेक्सी रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , मिरज 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / 
एचएसजी / टीसी / १५६ ९ / २०२० , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 
मिरज , १३ फेब्रुवारी २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / जी / नोंदणी / सह्याद्री ज्वेल्स / सहकारी गृहनिर्माण / 
२६४३ / २०२०. - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो की , 
सह्याद्री ज्वेल्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / 
एचएसजी / टीसी / १५६७ / २०२० , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 

मिरज , १२ फेब्रुवारी २०२० . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक उनिमि / अवसायन / वारणा प्रेस्टिज / सहकारी / गृहनिर्माण / ८ ९ ६ / 
२०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , आदिनाथ दगडे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मिरज वारणा प्रेस्टिज को - ऑपरेटिव्ह 
हाउसिंग सोसायटी लि . , विश्रामबाग , कुपवाड , तालुका मिरज , जिल्हा 
सांगली या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे / एचएसजी / टीसी / 
१५२७/२०२० , दिनांक ३० जुलै २०१३ असा असून या संस्थेची येणी / 
देणी , प्रलंबित अथवा चालू न्यायालयीन दावे , दृश्य व अदृश्य स्वरूपात 
असलेली येणी / देणी उक्त संस्थेच्या शेवटच्या तत्कालीन संचालक 
मंडळावर निश्चित करून संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून 
रद्द करीत आहे . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / जी / नोंदणी / वास्तुलक्ष्मी / सहकारी / गृहनिर्माण / 
२६४४ / २०२०. - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो की , 
वास्तुलक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कुपवाड , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / 
एचएसजी / टीसी / १५७० / २०२० , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 
मिरज , १३ फेब्रुवारी २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक उनिमि / कक्ष / जी / नोंदणी / आदित्य साईल लँडमार्क / सहकारी / 
गृहनिर्माण / २६६५ / २०२० . - मी , आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो 
की , आदित्यसाई लँडमार्क सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सांगली , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
( १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / 
एमआरजे / एचएसजी / टीसी / १५६८ / २०२० , दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२० 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदार सहकारी गृहनिर्माण संस्था असे करणेत आले आहे . 
मिरज , १२ फेब्रुवारी २०२० . 


अधिसूचना 


क्रमांक उनिमि / सर्वसाधारण संस्था / नोंदणी / २६४० / २०२० . - मी , 
आदिनाथ दगडे , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मिरज , तालुका मिरज , 
जिल्हा सांगली याद्वारे अधिसूचित करतो की , वरद अभिनव सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , वारणाली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये एसएएन / एमआरजे / 
जीएनएल / ओ / ५७५ / २०२० , दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२० अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चा नियम १० अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करणेत 
आले आहे . 

मिरज , १३ फेब्रुवारी २०२० . 


सदर आदेशाचे तारखेपासून सदरची संस्था निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल व तिचे व्यक्तिभूत संस्था म्हणून असलेले अस्तित्व कायमचे 
बंद झाले आहे असे समजणेत येईल . सदरचा आदेश आज दिनांक 
४ नोव्हेंबर २०२० रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी पारित 
केला असे . 


मिरज , ४ नोव्हेंबर २०२० . 


आदिनाथ दगडे , 
उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , मिरज , जिल्हा सांगली . 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये . 


२. या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . ४ / अवसायन / 
मध्य . आदेश / २०० / २०२० , दिनांक ३ जुलै २०२० . 

अंतिम आदेश 


क्रमांक विकास -४ / अवसायन / अं . आ . / ७०४ / २०२० . - मी , मनोहर एल . 
माळी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , जिल्हा 
सातारा मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , दिपलक्ष्मी 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कालवडे , तालुका 
कराड , जिल्हा सातारा या संस्थेस उपरोक्त वाचले क्रमांक २ अन्वये 
दिलेला अवसायनाचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . सदर संस्थेचा 
कार्यभार गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . आर . ए . सूर्यवंशी , उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कराड यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


अवसायक यांनी संबंधित संस्थेच्या दप्तरी व मालमत्तेचा ताबा सत्वर 
घेऊन अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 

कराड , १७ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०- २६ , शके १ ९ ४४ 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये . 

२. या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . ४ / अवसायन / 
मध्यं . आदेश / २ ९ ४० / २०१ ९ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१ ९ . 
अंतिम आदेश 


क्रमांक विकास -४ / अवसायन / अं . आ . / ३२४७/२०२० . - मी , मनोहर 
एल . माळी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , 
जिल्हा सातारा मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
अरविंद खाण कामगार मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , पाडळे 
( केसे ) , तालुका कराड , जिल्हा सातारा या संस्थेस उपरोक्त वाचले 
क्रमांक २ अन्वये दिलेला अवसायनाचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत 
आहे . सदर संस्थेचा कार्यभार गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . व्ही . आर . मोरे , 
सहकारी अधिकारी , श्रेणी - १ , यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे . 


अवसायक यांनी संबंधित संस्थेच्या दप्तरी व मालमत्तेचा ताबा सत्वर 
घेऊन अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 

कराड , १७ जानेवारी २०२० . 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये . 


२. या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . ४ / अवसायन / 
मध्यं . आदेश / २ ९९ २ / २०१ ९ , दिनांक १६ डिसेंबर २०१ ९ . 
अंतिम आदेश 


क्रमांक विकास -४ / अवसायन / अं . आ . / ३२४६/२०२० . - मी , मनोहर 
एल . माळी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , 
जिल्हा सातारा मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
जानाई स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , ओगलेवाडी , तालुका 
कराड , जिल्हा सातारा या संस्थेस उपरोक्त वाचले क्रमांक २ अन्वये 
दिलेला अवसायनाचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . सदर संस्थेचा 
कार्यभार गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . व्ही . आर . मोरे , सहकारी अधिकारी , 
श्रेणी - १ , यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


अवसायक यांनी संबंधित संस्थेच्या दप्तरी व मालमत्तेचा ताबा सत्वर 
घेऊन अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 

कराड , १७ जानेवारी २०२० . 


३५ 

वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये . 


२. या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . ४ / अवसायन / 
मध्यं . आदेश / २ ९ ३ ९ / २०१ ९ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१ ९ . 

अंतिम आदेश 


क्रमांक विकास -४ / अवसायन / अं . आ . / ३२४५ / २०२० . - मी , मनोहर 
एल . माळी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , 
जिल्हा सातारा मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
भैरवनाथ मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , मसूर , तालुका कराड , 
जिल्हा सातारा या संस्थेस उपरोक्त वाचले क्रमांक २ अन्वये दिलेला 
अवसायनाचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . सदर संस्थेचा कार्यभार 
गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये श्री . एफ . एस . गावित , मुख्यलिपिक यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 


अवसायक यांनी संबंधित संस्थेच्या दप्तरी व मालमत्तेचा ताबा सत्वर 
घेऊन अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 
कराड , १७ जानेवारी २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / नोंदणी / गृ . नि . संस्था / २०८१ / २०१ ९ . - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा यांना प्राप्त 
अधिकाराने , सिल्व्हर वूडस् गुलमोहर सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , बनवडी ( एफ विंग ) , तालुका कराड , जिल्हा सातारा या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदणी केलेली आहे . या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / केआरडी / 
एचएसजी / टीसी / ७ ९ ० / सन २०१ ९ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१ ९ असा 


आहे . 

सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) व या बरोबरच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम 
क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
कराड , २३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / नोंदणी / गृ . नि . संस्था / २०८३ / २०१ ९ . - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा यांना प्राप्त 
अधिकाराने , सिल्व्हर वूडस् जी एच आय जे विंग सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बनवडी , तालुका कराड , जिल्हा सातारा 
या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केलेली आहे . या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / 
केआरडी / एचएसजी / टीसी / ७ ९ १ / सन २०१ ९ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०१ ९ 
असा आहे . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) व या बरोबरच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम 
क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
कराड , २३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / नोंदणी / गृ . नि . संस्था / २०७ ९ / २०१ ९ . - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा यांना प्राप्त 
अधिकाराने , सिल्व्हर वूडस् नं . १ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , बनवडी ( ए , बी , सी , डी विंग ) , तालुका कराड , जिल्हा 
सातारा या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केलेली आहे . या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एसएटी / केआरडी / एचएसजी / टीसी / ७८ ९ / सन २०१ ९ , दिनांक २३ सप्टेंबर 
२०१ ९ असा आहे . 


सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१२ ( १ ) व या बरोबरच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम 
क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
कराड , २३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / नोंदणी / गृ . नि . संस्था / ३५५७ / २०२०.- उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा यांना प्राप्त 
अधिकाराने , श्रीरामकृष्ण सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
मलकापूर , तालुका कराड , जिल्हा सातारा या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी केलेली 
आहे . या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / केआरडी / एचएसजी / टीओ / 
८०० / सन २०२० , दिनांक ९ मार्च २०२० असा आहे . 


चे कलम 

सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१२ ( १ ) व या बरोबरच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम 
क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकीहक्क गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
कराड , ९ मार्च २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष- ३ / नोंदणी / गृ . नि . संस्था / ३४७४ / २०२०. - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा यांना प्राप्त 
अधिकाराने , कलश पॅराडाईज ए -१ सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , विद्यानगर , तालुका कराड , जिल्हा सातारा या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी केलेली आहे . या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / केआरडी / 
एचएसजी / टीसी / ७ ९९ / सन २०२० , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२० असा 

आहे . 


चे कलम 

सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१२ ( १ ) व या बरोबरच महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ नियम 
क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
मनोहर एल . माळी , 


उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , कराड , जिल्हा सातारा . 


कराड , २७ फेब्रुवारी २०२० . 


अंशत : बदल आदेश 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / कल्पवृक्ष महिला ना . पत . रुकडी / 
अंशत : बदल / आदेश / ४०६५ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( ब ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , कल्पवृक्ष महिला 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रुकडी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल 
करून सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एम . जी . शिंदी , मुख्यलिपिक 
यांचेऐवजी श्री . शेलार अनिल सिताराम , शाखाधिकारी यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 

हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


अंशत : बदल आदेश 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / भैरवनाथ ना . पत . रुकडी / अंशत : 
बदल / आदेश / ४०६६ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , भैरवनाथ नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , खेची , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
या संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल करून सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . एम . जी . शिंदी , मुख्यलिपिक यांचेऐवजी श्री . 
शेलार अनिल सिताराम , शाखाधिकारी , इचलकरंजी यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 

हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

- 

अंशत : बदल आदेश 

अंशत : बदल आदेश 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / दि . डेक्कन टेक्सटाईल पत . इचल . / 
अंशत : बदल / आदेश / ४०६७ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था , दि . डेक्कन टेक्सटाईल्स इंडस्ट्रियल 
एम्प . पतसंस्था मिल साईट इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर या संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल करून 
सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एम . जी . शिंदी , मुख्यलिपिक 
यांचेऐवजी श्री . शेलार अनिल सिताराम , शाखाधिकारी यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / हिंदमाता ग्रा . कबनूर / अंशत : बदल / 
आदेश / ४०७० / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , हिंदमाता महिला सहकारी ग्राहक संस्था 
मर्यादित , कबनूर , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या 
अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल करून सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून श्री . एस . बी . भोसले , उपलेखापरीक्षक , इचलकरंजी सहकारी 
संस्था इचलकरंजी यांचेऐवजी श्री . फिरोज दस्तगीर मुजावर , अप्पर 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , इचलकरंजी यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . 


J 


सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


अंशत : बदल आदेश 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / विश्वकर्मा ना . पत . इचलकरंजी / 
अंशत : बदल / आदेश / ४०६८ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( ब ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , विश्वकर्मा नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल 
करून सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . अकबर जे . मुल्ला , कनिष्ठ 
लिपिक तालुका हातकणंगले यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 

सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


अंशत : बदल आदेश 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / कृषी उद्योग कर्मचारी सह . पतसंस्था 
म . शिरोली / अंशत : बदल / आदेश / ४०६ ९ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ 
बागल , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( ब ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , कृषी 
उद्योग कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरोली , तालुका 
हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये 
अंशत : बदल करून सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एम . जी . 
शिंदी , मुख्यलिपिक यांचेऐवजी श्री . अकबर जे . मुल्ला , कनिष्ठ लिपिक 
अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , हातकणंगले यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


३७ 


सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


अंशत : बदल आदेश 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / समर्थ ग्रा . इचलकरंजी / अंशत : 
बदल / आदेश / ४०७१ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , समर्थ सहकारी ग्राहक संस्था 
मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या 
संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल करून सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . एस . बी . भोसले , उपलेखापरीक्षक , इचलकरंजी 
सहकारी संस्था इचलकरंजी यांचेऐवजी श्री . फिरोज दस्तगीर मुजावर , 
अप्पर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , इचलकरंजी यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


अंशत : अंतिम बदल आदेश 

क्रमांक कक्ष -८ / अवसायन / शांतीकेसर प्रक्रिया वडगाव / अंशत : बदल / 
आदेश / ४०७२ / २०२० . मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , शांतीकेसर शेतीमाल प्रक्रिया सहकारी 
संस्था मर्यादित , वडगाव , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
या संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल करून सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . एस . एस . शिंदे , सहकार अधिकारी 
श्रेणी -२ व श्री . दिपक लाखण , वसुली अधिकारी यांचेऐवजी श्री . पी . 
एम . माळी , मुख्य लिपिक अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंशत : अंतिम बदल आदेश 

अंशत : अंतिम बदल आदेश 

क्रमांक कक्ष -८ / अवसायन / गणेश व्यापारी पेठ वडगाव / अंशत : बदल / 
आदेश / ४०७३ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , गणेश व्यापारी नागरी सहकारी संस्था 
मर्यादित , वडगाव , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या 
अवसायन आदेशामध्ये अंशतः बदल करून सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून श्री . एस . एस . शिंदे , सहकारी अधिकारी , श्रेणी - २ व दिपक 
लाखण , वसुली अधिकारी , यांचेऐवजी श्री . पी . एम . माळी , मुख्यलिपिक , 
अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / भास्करराव माने ग्रामपंचायत सेवकांची 
पत . हुपरी / अंशत : बदल / आदेश / ४०८६ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . 
बागल , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( ब ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , 
भास्करराव माने ग्रामपंचायत सेवकांची सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , हुपरी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या 
अवसायन आदेशामध्ये अंशतः बदल करून सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून श्री . एम . जी . शिंदी , मुख्य लिपिक यांचेऐवजी श्री . एस . एस . 
शिंदे , सहकारी अधिकारी , श्रेणी - २ अधीन उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , हातकणंगले यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 
सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 

सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


३८ 


अंशत : अंतिम बदल आदेश 

क्रमांक कक्ष -८ / अवसायन / शिवनेरी पत चंदूर / अंशत : बदल / आदेश / 
४०७४/२०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार , शिवनेरी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , चंदूर , ह . , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या 
अवसायन आदेशामध्ये अंशतः बदल करून सदर संस्थेवर अवसायक 
म्हणून श्री . एस . एस . शिंदे , सहकारी अधिकारी , श्रेणी - २ व दिपक 
लाखण , वसुली अधिकारी यांचेऐवजी श्री . संजय सिद्राम कब्बूरे , प्रमाणित 
लेखापरीक्षक , पॅनल क्रमांक १८ ९ १७ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . 


सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


अंशत : अंतिम बदल आदेश 

- 

क्रमांक कक्ष -८ / अवसायन / जिव्हेश्वर ना . पत . इचल . / अंशत : बदल / 
आदेश / ४० ९ ४ / २०२० . मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , जिव्हेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या 
संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल करून सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . डी . आर . पोवार , सहकारी अधिकारी , 
श्रेणी - २ अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , हातकणंगले , यांची 
अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , १३ ऑगस्ट २०२० . 


अंशत : अंतिम बदल आदेश 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / लक्ष्मी ना . पत . तिळवणी / अंशत : 
बदल / आदेश / ४० ९ ६ / २०२० - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , लक्ष्मी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , मिळवणी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
या संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल करून सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . एम . जी . शिंदी , मुख्य लिपिक यांचेऐवजी 
श्री . एम . आर . देशमुख , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर 
यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , २१ सप्टेंबर २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -८ / अंतिम अवसायन आदेश / महालक्ष्मी सह . पाणीपुरवठा 
संस्था / माणगाववाडी / ४१४५ / २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) ( ४ ) व १०३ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर आदेश देते की , 
महालक्ष्मी सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , माणगाववाडी , 
तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेत असून सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . ए . जे . मुल्ला , कनिष्ठ 
लिपिक , अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज रोजी दिनांक २१ जुलै २०२० माझे स्वाक्षरीने 

व कार्यालयीन मोहोरनिशी निर्गमित केला आहे . 
हातकणंगले , २१ जुलै २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

- 

अंतिम आदेश 


अंशत : अंतिम आदेश 

क्रमांक उनिहा / कक्ष- ८ / अवसायन / हेरले ना . पत . हेरले / अंशत : बदल 
आदेश / ४१८४ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , हेरले नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , हेरले , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या 
अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल करून सदर संस्थेवर अवसायक 


म्हणून श्री . एम . जी . शिंदी , मुख्यलिपिक यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . 


सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिला . 

हातकणंगले , १५ ऑक्टोबर २०२० . 


अंशत : अंतिम आदेश 

क्रमांक उनिहा / कक्ष -८ / अवसायन / हेरले ना . पत . हेरले / अंशत : बदल 
आदेश / ४१८३ / २०२० . - मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) व कलम १०३ ( १ ) 
अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार , श्री साईराम पाणीपुरवठा सहकारी 
संस्था मर्यादित , हातकणंगले , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
या संस्थेच्या अवसायन आदेशामध्ये अंशत : बदल करून सदर संस्थेवर 
अवसायक म्हणून श्री . डी . आर . पोवार , सहकारी अधिकारी , 
श्रेणी - २ अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , हातकणंगले यांची 
अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश मी माझ्या स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०२० रोजी दिला . 
हातकणंगले , १५ ऑक्टोबर २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष - ८ / अंतिम अवसायन आदेश / किसान शेतीमाल प्रक्रिया 
सावर्डे / ४१२६ / २०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( २ ) ( ४ ) व १०३ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर आदेश देते की , किसान 
शेतीमाल प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित , सावर्डे , तालुका 
हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात घेत असून 
सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . आर . जी . कुलकर्णी , सहकारी 
अधिकारी , श्रेणी - १ , अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका 
हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज रोजी दिनांक २१ जुलै २०२० माझे स्वाक्षरीने 
व कार्यालयीन मोहोरनिशी निर्गमित केला आहे . 

हातकणंगले , २१ जुलै २०२० . 


३ ९ 


क्रमांक कक्ष -६ / हातकणंगले शेतकरी पापु हातकणंगले / अवसायन 
आदेश / १३४६ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , डॉ . प्रगती अ . बागल , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
सदर अधिनियमाचे कलम १०२ ( १ ) ( क ) नुसार या हातकणंगले 
शेतकरी सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , हातकणंगले , तालुका 
हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी 
मध्यंतरीय आदेश देत असून सदर अधिनियमाचे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
अवसायक म्हणून श्री . व्ही . एम . तोडकर , मुख्य लिपिक यांची नियुक्ती 
करीत आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १०२ ( २ ) अन्वये सदरचा मध्यंतरीय आदेश 
कायम का करणेत येऊ नये यासंबंधीचे लेखी अथवा तोंडी म्हणणे 
मांडावयाचे असल्यास सदरच्या मध्यंतरीय आदेशाच्या तारखेपासून ३० 
दिवसांचे आत या कार्यालयास सादर करावे . सदर मुदतीत कोणतेही 
लेखी व तोंडी म्हणणे सादर केले नाही अथवा समाधानकारक नसल्यास 
सदरचा आदेश अंतिम करणेत येईल . 


सदरचा आदेश माझे स्वाक्षरीने व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक 
२६ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी पारीत असे . 

हातकणंगले , २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


नोंदणीबाबतची अधिसूचना 

क्रमांक केपीआर / एचएलई / आरएसआर / सीआर / २०७५ / २८६८ / 
२०२०. – उपनिबंधक , सहकारी संस्था , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भरारी महिला ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , घुणकी , तालुका 
हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० मधील सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई / आरएसआर / सीआर / 
२०७५ / २०१ ९ -२०२० / सन २०२० , दिनांक २० जानेवारी २०२० ने 
नोंदलेली आहे . 


आणि उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या संस्था 
असे करणेत आले आहे . 


डॉ . प्रगती अ . बागल , 
उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , हातकणंगले , 
तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर . 


हातकणंगले , २० जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम विसर्जन आदेश 

अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०३२/२०२० - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , डॉ . हरिश्चंद्र लक्ष्मण 
चव्हाण , मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर 
ही संस्था अंतिम अवसायनात घेण्यात येत आहे तसेच कलम १०३ 
अन्वये विसर्जक म्हणून सौ . कदम अनुराधा विनायक , पीएनए / एलआयक्यू / 
एसओएल / ३३ / २०१ ९ यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०३५/२०२० . - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , कॉ . व्यंकप्पा श्रमिक 
कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था 
अंतिम अवसायनात घेण्यात येत आहे . तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक 
म्हणून श्री . दिड्डी श्रीनिवास सत्यनारायण , पीएनए एलआयक्यू / एसओएल / 
३४ / २०१ ९ यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


४० 


४ 

हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०३३ / २०२०. - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सोनमाता सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेण्यात येत आहे तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . केसकर 
दिपक भास्कर , पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / १४८ / २०१ ९ यांची नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०३३/२०२० . - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सोनमाता सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेण्यात येत आहे . तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . 
केसकर दिपक भास्कर , पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / ३३ / २०१ ९ यांची 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०३७/२०२० - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सोलापूर जिल्हा परिषद 
कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था 
अंतिम अवसायनात घेण्यात येत आहे . तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक 
म्हणून श्री . कत्ते अशोककुमार नागेश , पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / 
१५० / २०२० यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


४ 

हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०३६/२०२० . - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , उत्कर्ष सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात घेण्यात येत 
आहे तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . दिड्डी श्रीनिवास 
सत्यनारायण , पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / ३४ / २०१ ९ यांची नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम विसर्जन आदेश 

अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०३४/२०२० - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , ऐश्वर्या अपार्टमेंट सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेण्यात येत आहे तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . जगदाळे 
सुरेश कुबेर , पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / १४० / २०१ ९ यांची नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०३८/२०२० . - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , गणेशनगर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेण्यात येत आहे तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . पारेख 
प्रदीप व्यंकटदास , पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / १३ / २०२० यांचेऐवजी 
श्री . विश्वनाथ शिवण्णा नाकेदार , सहकारी अधिकारी , श्रेणी - १ , 
सोलापूर शहर , सोलापूर यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०४० / २०२० - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सोनिया महिला विडी 
कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था 
अंतिम अवसायनात घेण्यात येत आहे तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक 
म्हणून श्री . शिनगारे अभिमान किसन , पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / 
८१ / २०१ ९ यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०४१ / २०२० - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , शिवाजीनगर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेण्यात येत आहे तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . कत्ते 
अशोककुमार नागेश , पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / १५० / २०१ ९ यांची 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


४१ 


हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 
सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / २०३ ९ / २०२० . - मी , नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , दि . सोलापूर को - ऑपरेटिव्ह 
हाउसिंग सोसायटी लि . , सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेण्यात येत आहे तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्रीमती 
देशपांडे सुनिता सदाशिव , पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / ७५ / २०२० 
यांचेऐवजी श्री . विश्वनाथ शिवण्णा नाकेदार , सहकारी अधिकारी , 
श्रेणी १ , सोलापूर शहर , सोलापूर यांची नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ४ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 
सोलापूर , ४ डिसेंबर २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष- ड / अवसायन / अंतिम आदेश / १५४२ / २०२०. - मी , नागनाथ 
कंजेरी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , उद्धार सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेण्यात येत आहे तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . समाधान 
शेंडगे , सोलापूर पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / १११ / २०१ ९ यांची नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ७ ऑक्टोबर २०२० . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

ते 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अंतिम विसर्जन / एसबीआय गृह . नं . २/१५४६/२०२० . - मी , 
नागनाथ कंजेरी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
( दोन ) व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , स्टेट बँक 
ऑफ इंडिया स्टाफ एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी 
लि . नं . २ सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात घेण्यात येत आहे 
तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . व्ही . एस . नाकेदार , 
अवसायक तथा सहकारी अधिकारी , श्रेणी - १ , सोलापूर शहर , सोलापूर 
यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ७ ऑक्टोबर २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष - डी / अवसायक बदल / सन्माननगर गृह / १५४५ / २०२०. 
- मी , नागनाथ कंजेरी , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , 
सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
सन्माननगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था 
अंतिम अवसायनात घेण्यात येत आहे तसेच कलम १०३ अन्वये विसर्जक 
म्हणून श्री . समाधान शेंडगे , सोलापूर पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / 
१११ / २०१ ९ यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ७ ऑक्टोबर २०२० . 


नोंदणी प्रमाणपत्र 

- 

क्रमांक एसयूआर / एनएसआर / जीएनएल / ओ / ४५१ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , साईप्रिया महिला अभिनव 
विविध सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( १ ९ ६१ च्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / 
एनएसआर / जीएनएल / ओ / ४५१ / २०१ ९ , दिनांक ऑगस्ट २०१ ९ ने 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 
सोलापूर , ऑगस्ट २०१ ९ . 


वाचा : - १. या कार्यालयकडील जा . क्र . एफ / कार्यालय स्थलांतर / 
१३८२/२०१८ , दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजीचे पत्र . 


२. मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे विभाग 
पुणे यांचेकडील जा . क्र . विपू / सर्वसाधारण / सोलापूर शहर / 
कार्या . स्थलांतर / मंजुरी / १००१ / २०१ ९ , दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०१ ९ रोजीचे पत्र . 

कार्यालय स्थलांतर 

क्रमांक उपनि / इमारत भाडे / स्थलांतर / २६८६ / २०१ ९- संदर्भ क्रमांक 
१ अन्वये उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , सोलापूर हे 
कार्यालय सहकार कल्याण निधी यांचे मालकीचे ४५/२ , श्रीखंडे बंगला , 
रेल्वे लाईन्स , सोलापूर या पत्त्यावर स्थित इमारतीमधील कार्यालय 
स्थलांतरबाबतचा प्रस्ताव आपल्या कार्यालयास सादर करण्यात आलेला 
होता . 


संदर्भ क्रमांक २ नुसार मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीच्या 
पत्रानुसार वैष्णवी रेसिडेन्सी , पहिला मजला , फ्लॅट नं . २ , 
अंत्रोळीकरनगर , भाग २ , मजरेवाडी , सोलापूर याठिकाणी कार्यालय 
स्थलांतरबाबत परवानगी दिलेली आहे . 


त्यानुषांगाने ४५/२ , श्रीखंडे बंगला , रेल्वे लाईन्स , सोलापूर या 
पत्त्यावरून दिनांक १३ ऑगस्ट २०१ ९ पासून हे कार्यालय वैष्णवी 
रेसिडेन्सी , पहिला मजला , फ्लॅट नं . २ , अंत्रोळीकरनगर , भाग २ , 
मजरेवाडी , सोलापूर या पत्त्यावर स्थलांतरित झाले आहे . 

नागनाथ कंजेरी , 
उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , सोलापूर शहर , 
जिल्हा सोलापूर . 


सोलापूर शहर , १३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक कक्ष -७ / ना . पत / राजेंद्र सुरी ना . पत / शिवनेरी सोसा . / विलीन / 
३७२३ / २०१ ९ . - मी , श्रीकृष्ण वाडेकर , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी 
संस्था , कोल्हापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१७ ( १ ) ( अ ) , महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १६ 
अन्वये मला प्रदान करणेत आलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड जिचा 
नोंदणी क्रमांक एसएटी / केआरडी / आरएसआर / सीआर / ८४८ / १ ९९९ -२००० 
असा आहे व नोंदणी दिनांक ७ जानेवारी २००० असा आहे . या संस्थेची 
संपूर्ण देयता व मालमत्ता व हक्क शिवनेरी को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट 
सोसायटी लि . , सांगली जिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / एसएएन / 
आरएसआर / सीआर / १६ ९ / सन १ ९९६-१९९ ७ असा आहे व नोंदणी दिनांक 
१० जानेवारी १ ९९ ७ असा आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


या नागरी सहकारी पतसंस्थेत दोन्ही संस्थेच्या सर्व संबंधितांना 
खालील अटींस अधीन ठेवून विलीन करून हस्तांतरित करीत आहे . 
उक्त अधिनियामाचे कलम १७ ( २ ) मधील तरतुदींनुसार , अशावेळी 
निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाच्या भारतीय नोंदणी अधिनियम , 
१ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू 
असल्यामुळे त्या जरुरी ठरणार नाहीत . 


सदर आदेशामुळे श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कराड या संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता व देयता शिवनेरी को 
ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेत हस्तांतरित 
होऊन रीतसर विलीनीकरण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ नुसार श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कराड या संस्थेची नोंदणी , या कार्यालयाचे स्वतंत्र आदेशान्वये 
रद्द करण्यात येत आहे . विलीन झालेल्या श्री . राजेंद्र सुरी नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड या संस्थेचे कार्यक्षेत्र कराड असे 
होते , तसेच शिवनेरी को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली 
या संस्थेचे कार्यक्षेत्र सांगली असे आहे . सबब , या आदेशाचे प्रभावामुळे 
शिवनेरी को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेचे 
कार्यक्षेत्र विभागस्तरीय असे होईल . त्याअनुरूप , शिवनेरी को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेने तिच्या दफ्तरी तसे बदल 
करून घ्यावेत व संस्थेकडील ' अ ' धारीका संबंधित निबंधक कार्यालयाकडून 
या कार्यालयाकडे तातडीने हस्तांतरीत करावी . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २ मधील तरतुदींनुसार विलीन होणाऱ्या श्री . 
राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड , जिल्हा 
सातारा या संस्थेची नोंदणी याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . 
अटी व शर्ती : 


१. श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड 
या संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे संस्थेची 
मालमत्ता व दायित्व तसेच जप्त करून आणलेल्या वस्तू इतर येणी - देणी 
संस्थेचे चालू व उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन बाबी आणि नफा - तोटा रकमा 
व ताळेबंदात नमूद सर्व बाबी प्रभावामुळे शिवनेरी को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेकडे वर्ग करणेत येत आहेत . 


२. श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड 
या संस्थेची दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे सर्व 
मालमत्ता व दायित्व हस्तांतरण / विलीनीकरण / एकत्रीकरण शिवनेरी को 
ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेमध्ये झालेनंतर 
वसुली करून ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमा अदा करावयाच्या आहेत . 


३. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे सर्व संबंधितांनी 
काटेकोरपणे पालन करणेचे आहे . श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कराड या संस्थेने दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ चे 
संपूर्ण ताळेबंदाप्रमाणे देयता व मालमत्ता शिवनेरी को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट 
सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेकडे त्वरित हस्तांतरित करावी . 


४. श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड 
या संस्थेमधील या आदेशाचे दिनांकापूर्वीच्या गैरव्यवहाराबाबत ( असल्यास ) 
सदर संस्थेचे तत्कालीन संबंधित पदाधिकारी संचालक व व्यवस्थापक 
हे प्रचलित कायदा व कानून अन्वये जबाबदार राहतील . 


, 


४३ 


५. विलीन होणाऱ्या श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कराड या संस्थेचे विलीनीकरण तारखेअखेर असणारे सर्व 
' अ ' वर्ग सभासद व त्यांचे भागभांडवल शिवनेरी को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेत विलीन होतील . सदर 
सभासदांचे भागभांडवल हक्क व जबाबदाऱ्या याबाबत संबंधित संस्थेकडे 
त्यांनी संपर्क करणेचा आहे . 


J 


६. श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड 
या संस्थेच्या ठेवीदारांच्या मुदत संपलेल्या ठेवी परतफेडीच्या दृष्टीने 
शिवनेरी को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेच्या 
व्यवस्थापनाने या आदेशाचे दिनांकापासून एक महिन्यामध्ये कृती कार्यक्रम 
तयार करून त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


७. श्री . राजेंद्र सुरी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड 
या संस्थेकडील कर्ज / थकबाकी वसुलीचे कामकाज आता शिवनेरी 
को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेने कायद्यातील 
तरतुदींनुसार करणेचे आहे . 


८. विलीन होणाऱ्या व विलीनीकरण करून घेणाऱ्या दोन्ही संस्थांमध्ये 
विलीनीकरणासाठी ठरलेल्या सर्व अटी व कायद्यानुसार येणाऱ्या सर्व 
जबाबदाऱ्या यासाठी दोन्ही संस्थांचे आजी / माजी संचालक अगर यथास्थिती 
त्यांचे नातेवाईक , सभासद , धनका , ऋणको , कर्मचारी यांचेवर बंधनकारक 
राहतील . 


९ . सदर विलीनीकरणाचे आदेशामुळे दोन्ही संस्थांचे ताळेबंद व 
नफा - तोटा पत्रक त्यानुरूप बदलणार असल्याने या आदेशाचे दिनांकापासून 
एक महिन्यामध्ये , विलीनीकरणानंतरचा एकत्रित असा शिवनेरी को 
ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . , सांगली या संस्थेचा अद्यावत ताळेबंद 
व नफा - तोटा पत्रक सहकार खात्याच्या पॅनेलवरील मान्यता प्राप्त सनदी 
लेखापरीक्षक यांचेकडून योग्य त्या हिशेबी नियमानुसार प्रमाणित करून 
घेऊन मा . जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांचे 
कार्यालयामार्फत या कार्यालयास माहितीसाठी सादर करावा तसेच संस्थेच्या 
सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावा . 


सदरचा आदेश दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१ ९ रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे . 

कोल्हापूर , १ ९ डिसेंबर २०१ ९ , 


आदेश 

क्रमांक कक्ष- ७ / ना , पत / वर्धमान ना . पत / कर्मवीर भाऊराव पाटील 
पत / विलीन / ४६५१ / २०२० . - मी , श्रीकृष्ण वाडेकर , विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १७ ( १ ) ( अ ) , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १६ अन्वये मला प्रदान करणेत आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली 
जिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / एसएएन / आरएसआर / सीआर / ११७ / १ ९९० 
१ ९९ १ असा आहे व नोंदणी दिनांक १२ डिसेंबर १ ९९ ० असा आहे . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता व हक्क कर्मवीर भाऊराव 
पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली जिचा नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एसएएन / आरएसआर / सीआर / ३३ ९ / सन १ ९८६-१९ ८७ 
असा आहे व नोंदणी दिनांक १२ मार्च १ ९ ८७ असा आहे . 


या नागरी सहकारी पतसंस्थेत दोन्ही संस्थेच्या सर्व संबंधितांना 
खालील अटींस अधीन ठेवून विलीन करून हस्तांतरीत करीत आहे . 
उक्त अधिनियामाचे कलम १७ ( २ ) मधील तरतुदींनुसार , अशावेळी 
निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाच्या भारतीय नोंदणी अधिनियम , 
१ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू 
असल्यामुळे त्या जरुरी ठरणार नाहीत . 


सदर आदेशामुळे वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सांगली या संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता व देयता कर्मवीर भाऊराव पाटील 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेत हस्तांतरीत 
होऊन रीतसर विलीनीकरण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ नुसार वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , सांगली या संस्थेची नोंदणी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , सांगली यांचे कार्यालयाचे स्वतंत्र आदेशान्वये रद्द करण्यात येईल . 
अटी व शर्ती : 


१. वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या 
संस्थेचे दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे संस्थेची मालमत्ता 
व दायित्व तसेच जप्त करून आणलेल्या वस्तू इतर येणी - देणी संस्थेचे 
चालू व उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन बाबी आणि नफा - तोटा रकमा व 
ताळेबंदात नमूद सर्व बाबी प्रभावामुळे कर्मवीर भाऊराव पाटील 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेकडे वर्ग करणेत 
येत आहेत . 


२. वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या 
संस्थेची दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे सर्व मालमत्ता 
व दायित्व हस्तांतरण / विलीनीकरण / एकत्रीकरण कर्मवीर भाऊराव पाटील 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेमध्ये झालेनंतर 
वसुली करून ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमा अदा करावयाच्या आहेत . 


३. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे सर्व संबंधितांनी 
काटेकोरपणे पालन करणेचे आहे . वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , सांगली या संस्थेने दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ चे संपूर्ण 
ताळेबंदाप्रमाणे देयता व मालमत्ता कर्मवीर भाऊराव पाटील नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेकडे त्वरित हस्तांतरित 
करावी . 


४. वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या 
संस्थेमधील या आदेशाचे दिनांकापूर्वीच्या गैरव्यवहाराबाबत ( असल्यास ) 
सदर संस्थेचे तत्कालीन संबंधित पदाधिकारी संचालक व व्यवस्थापक 
हे प्रचलित कायदा व कानून अन्वये जबाबदार राहतील . 


५. वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या 
संस्थेच्या ठेवीदारांच्या मुदत संपलेल्या ठेवी परतफेडीच्या दृष्टीने कर्मवीर 
भाऊराव पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या 
संस्थेच्या व्यवस्थापनाने या आदेशाचे दिनांकापासून एक महिन्यामध्ये 
कृती कार्यक्रम तयार करून त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर 

करावा . 


६. वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या 
संस्थेकडील कर्ज / थकबाकी वसुलीचे कामकाज आता कर्मवीर भाऊराव 
पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेने 
कायद्यातील तरतुदींनुसार करणेचे आहे . 


७. विलीन होणाऱ्या व विलीनीकरण करून घेणाऱ्या दोन्ही संस्थांमध्ये 
विलीनीकरणासाठी ठरलेल्या सर्व अटी व कायद्यानुसार येणाऱ्या सर्व 
जबाबदाऱ्या यासाठी दोन्ही संस्थांचे आजी / माजी संचालक अगर यथास्थिती 
त्यांचे नातेवाईक , सभासद , धनका , ऋणको , कर्मचारी यांचेवर बंधनकारक 
राहतील . 


८. सदर विलीनीकरणाचे आदेशामुळे दोन्ही संस्थांचे ताळेबंद व 
नफा - तोटा पत्रक त्यानुरूप बदलणार असल्याने या आदेशाचे दिनांकापासून 
एक महिन्यामध्ये , विलीनीकरणानंतरचा एकत्रित असा कर्मवीर भाऊराव 
पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेचा 
अद्यावत ताळेबंद व नफा - तोटा पत्रक सहकार खात्याच्या पॅनेलवरील 
मान्यता प्राप्त सनदी लेखापरीक्षक यांचेकडून योग्य त्या हिशेबी नियमानुसार 
प्रमाणित करून घेऊन मा . जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
सांगली यांचे कार्यालयामार्फत या कार्यालयास माहितीसाठी सादर करावा 
तसेच संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावा . 


सदरचा आदेश दिनांक 3 मार्च २०२० रोजी माझे सहीने व कार्यालयीन 
३ 
मुद्रेनिशी दिला आहे . 

कोल्हापूर , ३ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ७ / ना . पत / सुभाष ना . पत / कर्मवीर भाऊराव पाटील 
पत / विलीन / ४६४२ / २०२० . - मी , श्रीकृष्ण वाडेकर , विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , कोल्हापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १७ ( १ ) ( अ ) , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १६ अन्वये मला प्रदान करणेत आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून सुभाष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली 
जिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / एसएएन / आरएसआर / सीआर / ४८६ / १ ९९४ 
१ ९९ ५ असा आहे व नोंदणी दिनांक ६ ऑक्टोबर १ ९९ ४ असा आहे . 
या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता व हक्क कर्मवीर भाऊराव 
पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली जिचा नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एसएएन / आरएसआर / सीआर / ३३ ९ / सन १ ९८६-१९ ८७ 
असा आहे व नोंदणी दिनांक १२ मार्च १ ९ ८७ असा आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


या नागरी सहकारी पतसंस्थेत दोन्ही संस्थेच्या सर्व संबंधितांना 
खालील अटींस अधीन ठेवून विलीन करून हस्तांतरीत करीत आहे . 
उक्त अधिनियामाचे कलम १७ ( २ ) मधील तरतुदींनुसार , अशावेळी 
निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाच्या भारतीय नोंदणी अधिनियम , 
१ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १८८२ च्या तरतुदी गैरलागू 
असल्यामुळे त्या जरुरी ठरणार नाहीत . 


सदर आदेशामुळे सुभाष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
सांगली या संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता व देयता कर्मवीर भाऊराव पाटील 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेत हस्तांतरीत 
होऊन रीतसर विलीनीकरण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ नुसार वर्धमान नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , सांगली या संस्थेची नोंदणी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , सांगली यांचे कार्यालयाचे स्वतंत्र आदेशान्वये रद्द करण्यात येईल . 
अटी व शर्ती : 


१. सुभाष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेचे 
दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे संस्थेची मालमत्ता व 
दायित्व तसेच जप्त करून आणलेल्या वस्तू इतर येणी - देणी संस्थेचे 
चालू व उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन बाबी आणि नफा - तोटा रकमा व 
ताळेबंदात नमूद सर्व बाबी प्रभावामुळे कर्मवीर भाऊराव पाटील 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेकडे वर्ग करणेत 
येत आहेत . 


२. सुभाष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेची 
दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे सर्व मालमत्ता व 
दायित्व हस्तांतरण / विलीनीकरण / एकत्रीकरण कर्मवीर भाऊराव पाटील 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेमध्ये झालेनंतर 
वसुली करून ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमा अदा करावयाच्या आहेत . 


३. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे सर्व संबंधितांनी 
काटेकोरपणे पालन करणेचे आहे . सुभाष नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , सांगली या संस्थेने दिनांक ३१ मार्च २०१ ९ चे संपूर्ण 
ताळेबंदाप्रमाणे देयता व मालमत्ता कर्मवीर भाऊराव पाटील नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेकडे त्वरित हस्तांतरित 
करावी . 


४. सुभाष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या 
संस्थेमधील या आदेशाचे दिनांकापूर्वीच्या गैरव्यवहाराबाबत ( असल्यास ) 
सदर संस्थेचे तत्कालीन संबंधित पदाधिकारी , संचालक व व्यवस्थापक 
हे प्रचलित कायदा व कानून अन्वये जबाबदार राहतील . 


४५ 

६. सुभाष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या 
संस्थेकडील कर्ज / थकबाकी वसुलीचे कामकाज आता कर्मवीर भाऊराव 
पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेने 
कायद्यातील तरतुदींनुसार करणेचे आहे . 

७. विलीन होणाऱ्या व विलीनीकरण करून घेणाऱ्या दोन्ही संस्थांमध्ये 
विलीनीकरणासाठी ठरलेल्या सर्व अटी व कायद्यानुसार येणाऱ्या सर्व 
जबाबदाऱ्या यासाठी दोन्ही संस्थांचे आजी / माजी संचालक अगर यथास्थिती 
त्यांचे नातेवाईक , सभासद , धनका , ऋणको , कर्मचारी यांचेवर बंधनकारक 
राहतील . 


५. सुभाष नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेच्या 
ठेवीदारांच्या मुदत संपलेल्या ठेवी परतफेडीच्या दृष्टीने कर्मवीर भाऊराव 
पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेच्या 
व्यवस्थापनाने या आदेशाचे दिनांकापासून एक महिन्यामध्ये कृती कार्यक्रम 
तयार करून त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 


८. सदर विलीनीकरणाचे आदेशामुळे दोन्ही संस्थांचे ताळेबंद व 
नफा - तोटा पत्रक त्यानुरूप बदलणार असल्याने या आदेशाचे दिनांकापासून 
एक महिन्यामध्ये , विलीनीकरणानंतरचा एकत्रित असा कर्मवीर भाऊराव 
पाटील नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सांगली या संस्थेचा 
अद्यावत ताळेबंद व नफा - तोटा पत्रक सहकार खात्याच्या पॅनेलवरील 
मान्यता प्राप्त सनदी लेखापरीक्षक यांचेकडून योग्य त्या हिशेबी नियमानुसार 
प्रमाणित करून घेऊन मा . जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
सांगली यांचे कार्यालयामार्फत या कार्यालयास माहितीसाठी सादर करावा 
तसेच संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावा . 

सदरचा आदेश दिनांक ३ मार्च २०२० रोजी माझे सहीने व कार्यालयीन 
मुद्रेनिशी दिला आहे . 


श्रीकृष्ण वाडेकर , 

विभागीय सहनिबंधक , 


सहकारी संस्था , कोल्हापूर विभाग , 
जिल्हा कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ३ मार्च २०२० . 

प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) यांजकडून 
अवसायक / परिसमापक बदलाचा सुधारित अंतिम आदेश 

क्रमांक प्रासससो / प्रशा / अवसायक बदल आदेश / स्वामी समर्थ ससाका / 
१० ९ / २०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व १०३ ( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे 
नियम , ८ ९ तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील आदेश 
क्रमांक सीएसएल / १० ९ २ / ८७०१ / ३३ / १५ - सी , दिनांक २५ नोव्हेंबर १ ९९ २ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , राजेंद्रकुमार दराडे , प्रादेशिक 
सहसंचालक ( साखर ) , सोलापूर स्वामी समर्थ सहकारी साखर 
कारखाना लि . , दहिटणे , तालुका अक्कलकोट , जिल्हा सोलापूर या 
कारखान्याचे अवसायक / परिसमापक श्री . श्रीधर कोल्हापूरे द्वितीय विशेष 
लेखापरीक्षक वर्ग १ , सहकारी संस्था ( साखर ) , सोलापूर यांचेऐवजी 
श्री . के . ए . शिंदे , विशेष लेखापरीक्षक वर्ग १ , सहकारी संस्था ( साखर ) , 
सोलापूर यांची नियुक्त करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ 
तसेच शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्य निर्देशांमधील 
तरतुदींनुसार अवसायक यांनी तत्काळ पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी . 

सदर अवसायकांचा बदलाचा आदेश आज दिनांक ३१ जानेवारी 
२०२० रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित करण्यात 
आला असे . 

सोलापूर , ३१ जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अवसायक बदलाचा आदेश 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , यांजकडून 

वाचले : - १. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील कलम १४ ( ३ ) व कलम १५ - अ 
मधील तरतूद . 

क्रमांक प्रासससो / प्रशा / अवसायक बदल आदेश / तेरणाससाका / ११२४ / 
२०२०. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
व १०३ ( ४ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम , 
८ ९ तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील आदेश क्रमांक 
सीएसएल / १० ९ २ / ८७०१ / ३३ / १५ - सी , दिनांक 
२५ नोव्हेंबर १ ९९ २ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , राजेंद्रकुमार दराडे , प्रादेशिक 
सहसंचालक ( साखर ) , सोलापूर तेरणा सहकारी साखर कारखाना 
लि . , तेरणानगर , तालुका ढोकी , तालुका - जिल्हा उस्मानाबाद या 
कारखान्याचे अवसायक श्री . रामदास विष्णू माने यांचेऐवजी श्री . हरिदास 
पुंडलीक नाईकवाडी , प्रभारी मुख्याधिकारी वित्त व वसुली विभाग , 
उस्मानाबद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि . , उस्मानाबाद यांची 
नियुक्त करीत आहे . 


४६ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ 
तसेच शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्य निर्देशांमधील 
तरतुदींनुसार अवसायक यांनी तत्काळ पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी . 


सदर अवसायकांचा बदलाचा आदेश आज दिनांक १८ डिसेंबर 
२०१ ९ रोजी माझे स्वाक्षरी व कार्यालयाचे मुद्रेसह निर्गमित करण्यात 
आला असे . 


सोलापूर , १८ डिसेंबर २०१ ९ . 


राजेंद्रकुमार दराडे , 
प्रादेशिक सहसंचालक ( साखर ) , 
सोलापूर विभाग , जिल्हा सोलापूर , 


प्रादेशिक उपआयुक्त ( वस्त्रोद्योग ) यांजकडून 
अवसायक बदल आदेश 

क्रमांक प्राउआ / अवसायक बदल / आदेश / लोकमान्य हात / ८७७ / २०२० 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , चंद्रकांत टिकुळे , प्रादेशिक 
उपआयुक्त , वस्त्रोद्योग , सोलापूर आदेशामध्ये अंशत : बदल करून 
लोकमान्य हातमाग विणकर सहकारी संस्था , सोलापूर ( विसर्जित ) या 
संस्थेचे विसर्जक श्री . ए . जी . गोसावी , सहायक सहकार अधिकारी 
यांची बदली कोल्हापूर येथे झाल्यामुळे त्यांचेऐवजी श्री . एस . एन व्हटकर , 
लेखापरीक्षक , श्रेणी - १ , सहकारी संस्था ( विणकर ) , सोलापूर यांची 
अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मोहोर लावून निर्गमित केला . 


सोलापूर , १६ सप्टेंबर २०२० . 


चंद्रकांत टिकुळे , 
प्रादेशिक उपआयुक्त ( वस्त्रोद्योग ) , 
सोलापूर विभाग , जिल्हा सोलापूर . 


२. मा . पणन संचालक , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील जा . 
क्र . पणन -५ / कृउबास / कलम १५ - अ / १ ९९ ५ , दिनांक २७ 
एप्रिल १ ९९ ५ रोजीचे पत्र . 


२. महाराष्ट्र शासन , सहकार व पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई आदेश क्रमांक कृउबास / ०५२० / प्र . क्र . १ ९ / 
२१ - स , दिनांक १० जुलै २०२० रोजीचा आदेश . 

आदेश 


क्रमांक कक्ष / क -१ / कृउबास / सांगली / प्रशा . नियुक्ती आदेश / ११२७ / 
२०२०. – महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १ ९ ६३ कलम १५ - अ अन्वये उपरोक्त वाचले ( २ ) नुसार 
मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , निलकंठ करे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली आदेश देतो की , महाराष्ट्र कृषी 
उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ चे कलम 
१४ ( ३ ) नुसार सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती , सांगली या बाजार 
समितीच्या सदस्यांचा पदावधी संपला असल्याने या आदेशाचे तारखेपासून 
सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती , सांगली चे समिती सदस्य त्यांची 
सदस्य म्हणून किंवा अन्यथा असलेली पदे धारण करण्याचे बंद होईल 
व ती पदे रिक्त करतील आणि सदर बाजार समितीचे कामकाज 
पाहणेसाठी श्री . निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
सांगली यांची प्रशासक म्हणून या आदेशाचे तारखेपासून सहा महिनेपर्यंत 
किंवा नवनिर्वाचित समिती सदस्य अधिकारावर येईपर्यंत यापैकी जो 
कालावधी कमी असेल त्या तारखेपावेतो नियुक्ती करीत आहे . 


प्रस्तुत आदेश माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज रोजी 
पारीत करीत आहे . 

सांगली , २७ ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष / क -४ / पतसंस्था / सर्वोदय अ . को - ऑप . सो . लि . , विटा / 
एसएएन / केएचआर / आरएसआर / सीआर / १ ९ ५ / ४ ९ ५ / २०२०.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , सर्वोदय अर्बन को - ऑपरेटिव्ह 
क्रेडीट सोसायटी लि . , विटा , तालुका खानापूर , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचआर / आरएसआर / सीआर / 
१ ९ ५ / सन २०२० , दिनांक २३ जून २०२० रोजी नोंदविणेत आलेली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था 
असे आहे . 

सांगली , २३ जून २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 


अधिसूचना 

क्रमांक अ -२ / प्रक्रिया / वसुंधरा को - ऑप . अॅग्रो , इस्लामपूर / एसएएन / 
डब्ल्यूव्हीए / पीआरजी / ए / १३७ / ६१८ / २०२०.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करणेत येते की , वसुंधरा को - ऑपरेटिव्ह अॅग्रो प्रोसेसिंग सोसायटी 
लि . , इस्लामपूर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / पीआरजी / ए / १३७ / सन २०२० , दिनांक ६ 
जुलै २०२० रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण प्रक्रिया 
संस्था असून उपवर्गीकरण कृषी प्रक्रिया संस्था असे आहे . 
सांगली , ६ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 

J 

क्रमांक कक्ष -३ / एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / ओ / १३६ / ११३१ / 
२०२० - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , अरुणोदय महिला 
कृषि उद्योग सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , सांगली , तालुका मिरज , 
जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० 
मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / 
ओ / १३६ / सन २०२० , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० रोजी नोंदविणेत 
आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , ११ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष / क -५ / पतसंस्था / जनसेवा नागरी सह . पतसंस्था म . 
कुंडल / एसएएन / पीएलएस / आरएसआर / सीआर / १ ९ ६ / १७६ ९ / २०२० . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , जनसेवा नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कुंडल , तालुका पलुस , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / पीएलएस / आरएसआर / सीआर / १ ९ ६ / सन २०२० , 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण साधन 
संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था 
असे आहे . 

सांगली , २३ ऑक्टोबर २०२० . 


क्रमांक कक्ष -३ / नियो . वाहनचालक / नोंदणी / एसएएन / एमआरजे / 
जीएनएल / ओ / १३७ / ३०५१ / २०२०.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत 
येते की , नियोजित सांगली जिल्हा १०२ वाहन चालक अभिनव , सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / ओ / १३७७ / 
सन २०२० , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी नोंदविणेत आलेली 
आहे . 


४७ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , १ ९ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक अ -२ / प्रक्रिया / कृषिमित्र शे . मा . प्र . सांगली / एसएएन / एमआरजे / 
पीआरजी / ए / १३६ / ३४१५ / २०२० - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत 
येते की , कृषिमित्र सहकारी शेतीमाल प्रक्रिया संस्था मर्यादित , 
सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / एमआरजे / पीआरजी / ए / १३६ / सन २०२० , दिनांक ७ फेब्रुवारी 
२०२० रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण प्रक्रिया 
संस्था असून उपवर्गीकरण कृषि प्रक्रिया संस्था असे आहे . 
सांगली , ७ फेब्रुवारी २०२० . 


अधिसूचना 


क्रमांक कक्ष -३ / सर्वसाधारण / नियो कृषिमित्र / सांगली / एसएएन / 
एमआरजे / जीएनएल / ओ / १३४ / ३४६० / २०२० . - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करणेत येते की , नियोजित कृषिमित्र कृषि व पूरक सहकारी संस्था 
मर्यादित , सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / ओ / १३४ / सन २०२० , दिनांक १४ 
फेब्रुवारी २०२० रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


I 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , १४ फेब्रुवारी २०२० . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -३ / सर्वसाधारण / नियो . एमएच / सांगली / एसएएन / केएचएल / 
जीएनएल / ओ / १३५ / ३७७८ / २०२०.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत 
येते की , सांगली एम . एच . सी . एस . सी . व्ही . एल . ई . , को - ऑपरेटिव्ह 
सोसायटी लि . , सांगली , मु . पो . खानापूर , तालुका खानापूर , जिल्हा 
सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचएल / जीएनएल / ओ / 
१३५ / सन २०२० , दिनांक ५ मार्च २०२० रोजी नोंदविणेत आलेली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , ५ मार्च २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -३ / सर्वसाधारण / नियो , सिद्धनाथ / कवठेमहांकाळ / एसएएन / 
केएमएल / जीएनएल / ओ / १३० / २०१३ / २०२० . - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करणेत येते की , नियोजित सिद्धनाथ अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , कवठेमहांकाळ , तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएमएल / जीएनएल / ओ / १३० / 
सन २०२० , दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , १ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -३ / सर्वसाधारण / नियो . शिवकन्या / विटा / एसएएन / केएचएल / 
जीएनएल / ओ / १३२ / २५३१ / २०१ ९.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत 
येते की , नियोजित शिवकन्या अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , 
विटा , तालुका खानापूर , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / केएचएल / जीएनएल / ओ / १३२ / सन २०१ ९ , दिनांक २ डिसेंबर 
२०१ ९ रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , २ डिसेंबर २०१ ९ . 


क्रमांक कक्ष -३ / सर्वसाधारण / नियो , जान्हवी / सांगली / एसएएन / 
एमआरजे / जीएनएल / ओ / १३१ / २५१३ / २०१ ९.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करणेत येते की , नियोजित वनिता महिला अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / ओ / १३१ / सन २०१ ९ , दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०२० रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , २८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष - ३ / सर्वसाधारण / नियो . स्वयंसिद्धा / सांगली / एसएएन / 
एमआरजे / जीएनएल / ओ / १३३ / २५ ९ ४ / २०१ ९ . - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित 
करणेत येते की , नियोजित स्वयंसिद्धा महिला उद्योग सहकारी संस्था 
मर्यादित , सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / ओ / १३३ / सन २०१ ९ , दिनांक २३ 
डिसेंबर २०१ ९ रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , २३ डिसेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -३ / सर्वसाधारण / नियो . श्रीवर्धन / मिरज / एसएएन / केएमएल / 
ओ / १२७ / १६५७ / २०१ ९ . - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , 
नियोजित श्रीवर्धन सहकारी अभिनव उद्योग संस्था मर्यादित , 
शिरढोण , तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / ओ / १२७ / सन २०१ ९ , दिनांक ४ 
सप्टेंबर २०१ ९ रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , ४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -३ / जिउनि - सांगली / श्री . जे . के . / अभिनव / नोंदणी रद्द / 
१७८८/२०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ ( अ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली श्री . जे . के . अभिनव 
सहकारी संस्था मर्यादित , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / ओ / ११ ९ / सन २०१ ९ , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची येणी / देणी , 
प्रलंबित अथवा चालू न्यायालयीन दावे , दृश्य व अदृश्य स्वरूपात असलेली 
येणी / देणी उक्त संस्थेच्या शेवटच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर 
निश्चित करून संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजेच 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० पासून रद्द करीत आहे . 


क्रमांक कक्ष - ३ / सर्वसाधारण / नियो रवळूनाथ / मंगरूळ / एसएएन / 
केएचएल / ओ / १२६ / १६६० / २०१ ९ . - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत 
येते की , नियोजित रवळूनाथ सहकारी अभिनव उद्योग संस्था 
मर्यादित , मंगरूळ , तालुका खानापूर , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / केएचएल / ओ / १२६ / सन २०१ ९ , दिनांक ४ सप्टेंबर 
२०१ ९ रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , ४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 


क्रमांक कक्ष -३ / सर्वसाधारण / नियो . राजलक्ष्मी / तासगाव / एसएएन / 
टीजीएन / ओ / १२८ / १६६२ / २०१ ९.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत 
येते की , नियोजित राजलक्ष्मी सहकारी अभिनव उद्योग संस्था 
मर्यादित , तासगाव , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / टीजीएन / ओ / १२८ / सन २०१ ९ , दिनांक ६ सप्टेंबर 
२०१ ९ रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , ६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -३ / सर्वसाधारण / नियो . शिवछत्र / एसएलए / केएचएल / ओ / 
१२५ / १०४२ / २०१ ९ . - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , नियोजित 
शिवछत्र अभिनव उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , विटा , तालुका 
खानापूर , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , 
१ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएचएल / 
जीएनएल / ओ / १२५ / सन २०१ ९ , दिनांक २२ जुलै २०१ ९ रोजी नोंदविणेत 
आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , २२ जुलै २०१ ९ . 


४ ९ 


सदरची संस्था आज दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० या तारखेपासून 
विघटीत झाली असून ती एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून अस्तित्वात असणेचे 
बंद झाली आहे . सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० 
रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी पारीत केला आहे असे . 
सांगली , २६ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -३ / जिउनि - सांगली / राजनंदिनी / अभिनव / नोंदणी रद्द / 
१७८७/२०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ ( अ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली राजनंदिनी अभिनव 
सहकारी संस्था मर्यादित , मिरज , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / ओ / ११७ / सन २०१ ९ , 
दिनांक ३१ जानेवारी २०१ ९ रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची येणी / देणी , 
प्रलंबित अथवा चालू न्यायालयीन दावे , दृश्य व अदृश्य स्वरूपात असलेली 
येणी / देणी उक्त संस्थेच्या शेवटच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर 
निश्चित करून संस्थेची नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजेच 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० पासून रद्द करीत आहे . 


सदरची संस्था आज दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० या तारखेपासून 
विघटीत झाली असून ती एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून अस्तित्वात असणेचे 
बंद झाली आहे . सदरचा आदेश आज दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० 
रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी पारीत केला आहे असे . 
सांगली , २६ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -३ / जिउनि - सांगली / सरोज / अभिनव / नोंदणी रद्द / १ ९ ३७ / 
२०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
( अ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , निलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सांगली सरोज अभिनव सहकारी 
संस्था मर्यादित , सांगली , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / एमआरजे / जीएनएल / ओ / ११८ / सन २०१ ९ , दिनांक ३१ जानेवारी 
२०१ ९ रोजी नोंदविलेल्या संस्थेची येणी / देणी , प्रलंबित अथवा चालू 
न्यायालयीन दावे , दृश्य व अदृश्य स्वरूपात असलेली येणी / देणी उक्त 
संस्थेच्या शेवटच्या तत्कालीन संचालक मंडळावर निश्चित करून संस्थेची 
नोंदणी या आदेशाच्या तारखेपासून म्हणजेच दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० 
पासून रद्द करीत आहे . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक जिउनि / कक्ष -५ / पतसंस्था / वेताळेश्वर ग्राबिशे शेणोली / सहकार 
महर्षी / मा . जयवंतराव भोसले ( आप्पा ) ना . पत कराड / विलीनीकरण / 
२४२८/२०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१७ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रकाश 
अष्टेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा या आदेशाद्वारे 
वेताळेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शेणोली , 
तालुका कराड , जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / केआरडी / 
आरएसआर / सीआर / १४७१ / सन २००२-२००३ , दिनांक ३० ऑगस्ट 
२००२ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता " सहकार 
महर्षी " मा . जयवंतराव भोसले ( आप्पा ) नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक 
एसएटी / केआरडी / आरएसआर / सीआर / ६२६ / सन २००१-२००२ , दिनांक 
२५ एप्रिल २००१ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सदर दोन्ही संस्थांमध्ये 
झालेला सामंजस्य करार व सदर संस्थेमध्ये संपूर्ण देयता , मालमत्ता 
व हक्कासह परिशिष्ट " अ " मधील अटी व शर्तीस अधीन राहून 
हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीनीकरण करण्यात येत 
आहे . त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची , अशावेळी 
भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , 
१ ९ ८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही . 


सदरची संस्था आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० या तारखेपासून 
विघटीत झाली असून ती एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून अस्तित्वात असणेचे 
बंद झाली आहे . सदरचा आदेश आज दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० 
रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी पारित केला आहे असे . 

नीलकंठ करे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जिल्हा सांगली . 


सांगली , ६ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष - ३ / सर्वसाधारण / नियो . चिंतामणी / सांगली / एसएलए / 
पीएलएस / ओ / १२३ / १०२७ / २०२०.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत 
येते की , कर्मवीर अभिनव कृषि व पूरक उद्योग सहकारी संस्था 
मर्यादित , भिलवडी , तालुका पलूस , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएलए / पीएलएस / ओ / १२३ / सन २०१ ९ , दिनांक २० जुलै २०१ ९ 
रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सांगली , २० जुलै २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष - ३ / सर्वसाधारण / नियो . चिंतामणी / सांगली / एसएलए / 
पीएलएस / ओ / १२४ / १०२८ / २०२०.- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत 
येते की , श्री चिंतामणी अभिनव कृषि व पूरक उद्योग सहकारी 
संस्था मर्यादित , भिलवडी , तालुका पलूस , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएलए / पीएलएस / ओ / १२४ / सन २०१ ९ , दिनांक २० 
जुलै २०१ ९ रोजी नोंदविणेत आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 

आदिनाथ दराडे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जिल्हा सांगली . 


सांगली , २० जुलै २०१ ९ , 


उक्त आदेशामुळे वेताळेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , शेणोली , तालुका कराड , जिल्हा सातारा या 
संस्थेचे " सहकार महर्षी " मा . जयवंतराव भोसले ( आप्पा ) नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा 
या सस्थेत विलीनीकरण झाल्यामुळे तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यामुळे 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा 
यांना आदेशित करण्यात येते की , त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार त्यांचे स्तरावर वेताळेश्वर 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शेणोली , तालुका 
कराड , जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करून सदर संस्थेची 
" ड " रजिस्टर वरील नोंद कमी करणेत यावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

सातारा , २१ सप्टेंबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक जिउनि / कक्ष -५ / पतसंस्था / वेताळेश्वर ग्राबिशे शेणोली / सहकार 
महर्षी / मा . जयवंतराव भोसले ( आप्पा ) ना . पत कराड / विलीनीकरण / 
२४२ ९ / २०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१७ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , प्रकाश 
अष्टेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा या आदेशाद्वारे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


भैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोरेगाव , 
तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / केजीएन / 
आरएसआर / सीआर / १०१८ / सन १ ९९७-१९९ ८ , दिनांक १८ नोव्हेंबर 
१ ९९ ७ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता " सहकार 
महर्षी " मा . जयवंतराव भोसले ( आप्पा ) नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक 
एसएटी / केआरडी / आरएसआर / सीआर / ६२६ / सन २००१-२००२ , दिनांक 
२५ एप्रिल २००१ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सदर दोन्ही संस्थांमध्ये 
झालेला सामंजस्य करार व सदर संस्थेमध्ये संपूर्ण देयता , मालमत्ता 
व हक्कासह परिशिष्ट " अ " मधील अटी व शर्तीस अधीन राहून 
हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीनीकरण करण्यात येत 
आहे . त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची , अशावेळी 
भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , 
१ ९ ८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही . 


उक्त आदेशामुळे भैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा या संस्थेचे 
" सहकार महर्षी " मा . जयवंतराव भोसले ( आप्पा ) नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा या सस्थेत 
विलीनीकरण झाल्यामुळे तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्यामुळे उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कराड , तालुका कराड , जिल्हा सातारा यांना आदेशित 
करण्यात येते की , त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ नुसार त्यांचे स्तरावर भैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , जिल्हा 
सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करून सदर संस्थेची " ड " रजिस्टर 
वरील नोंद कमी करणेत यावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ सप्टेंबर २०२० रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

सातारा , २२ सप्टेंबर २०२० . 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ व कलम १०३ . 


२. या कार्यालयाकडील जा . क्र . कक्ष - ९ / अवसायन / मध्यंतरीय 
आदेश / शुभश्री सामुदायिक संस्था / २०२० , दिनांक २० जुलै 
२०२० चा मध्यंतरीय आदेश . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष - ९ / अवसायन / अंतिम आदेश / शुभश्री / अंतिम आदेश / १२३८० / 
२०२० - मी , प्रकाश अष्टेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
सातारा , जिल्हा सातारा महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , या 
आदेशान्वये शुभश्री ग्रीन सामुदायिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
आटळी , तालुका - जिल्हा सातारा या संस्थेस उपरोक्त वाचले क्रमांक 
२ अन्वये दिलेला अवसायनाचा मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 
सदर संस्थेचा कार्यभार गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . एम . एम . मोहिते , 
मुख्यलिपिक , अधीन जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांची 
नेमणूक करणेत येत आहे . 


अवसायक यांनी संबंधित संस्थेच्या दप्तरी व मालमत्तेचा ताबा सत्वर 
घेऊन अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 

सातारा , १६ सप्टेंबर २०२० . 


५१ 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - १ / अवसायन / बदली आदेश / ३ ९ ६८ / २०१ ९ . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , प्रकाश अष्टेकर , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा आदेश देतो की , सातारा जिल्हा सहकारी 
कृषि व ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक लि . , सातारा या बँकेचे 
अवसायक डॉ . श्री . महेश कदम यांचेऐवजी श्री . प्रकाश अष्टेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांची अवसायक म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे . 

सातारा , ४ ऑक्टोबर २०१ ९ , 


प्रमाणपत्र 


- 


क्रमांक एसएटी / जीएनएल / ओ / १३० / ३४२० / २०१ ९- जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांनी आपले अधिकारात सातारा 
एमएचसीएससी एसपीव्ही व्हीएलई सोसायटी , सातारा तालुका - जिल्हा 
सातारा या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) प्रमाणे जाहीर केले आहे . संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / 
जीएनएल / ओ / १३० / सन २०१ ९ , दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ आहे . 


सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 

सातारा , २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक जिउनि / कक्ष - ९ / दिव्य दत्त दिगंबर नापत / अंतिम आदेश / २०५६ / 
२०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , प्रकाश अष्टेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा दिव्यदत्त दिगंबर नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा जिचा 
नोंदणी क्रमांक एसएटी / आरएसआर / सीआर / १३१ / २००४-२००५ , सन 
२००४ , दिनांक ७ मे २००४ असा आहे . या संस्थेस इकडील जावक 
क्रमांक जिउनि / कक्ष- ९ / दिव्य दत्त दिगंबर नापत / अवसायन अंतरिम 
आदेश / १४८१ / २०२० , दिनांक २४ जून २०२० चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) नुसार दिलेला अंतरिम 
आदेश कायम करून संस्था अंतिम अवसायनात घेत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) नुसार या कार्यालयाचा जा . क्रमांक जिउनि / कक्ष - ९ / दिव्य दत्त दिगंबर 
नापत / अवसायन अंतरिम आदेश / १४८१ / २०२० , दिनांक २४ जून २०२० 
च्या अंतरिम आदेशाने नियुक्त केलेले अवसायक मंडळाची नियुक्ती 
कायम करीत आहे . 

अ.क्र . 


५२ 


१ . 


२ . 


३ . 


४ . 


५ . 


नाव व पदनाम 

श्री . स्वप्निल बी . पाटील , सहकारी अधिकारी 
श्रेणी -१ , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कोरेगाव , तालुका कोरेगाव . 


१ 


श्री . चंद्रशेखर भोकरे , उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , 


१ 


श्री . दादासाहेब सोपान माकणीकर , 

मु . पो . लक्ष्मीनगर , तालुका कोरेगाव , 
जिल्हा सातारा . 

श्री . 

राजू माधव ढवळे , 

मु . पो . सुभाषनगर , तालुका कोरेगाव , 
जिल्हा सातारा . 


२ 


श्री . विनायक हणमंत बर्गे , 

मु . पो . व्यापारी पेठ , तालुका कोरेगाव , 
जिल्हा सातारा . 


अ.क्र . पोट - नियम 
क्रमांक 
२ 

फ -१ / १० ( १ ) 


पद 


सदर आदेश माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यासह आज दिनांक 
११ ऑगस्ट २०२० रोजी दिला असे . 

सातारा , ११ ऑगस्ट २०२० . 


ई १/१ 


अध्यक्ष 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -१ / पो . नि . दु . / सेवक पत / राउशु कर्म से . पत / २७८६ / 
२०१ ९ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१३ ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , प्रकाश आष्टेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा आदेश देतो की , राज्य 
उत्पादन शुल्क कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सातारा 
या संस्थेचा दिनांक १० फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण 
सभेमध्ये संमत झालेली पोट - नियम दुरुस्तीबाबत खालीलप्रमाणे आदेश 
देत आहे . 


सदस्य 


मंजूर 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


मंजूर / सुधारित उपविधीची शब्दरचना / 
नामंजूर नामंजूर करणेची कारणे 

३ 

मंजूर 


पुरवणी क्र . ४ अन्वये मंजूर 
उपविधीचा तपशील सोबत . 


पुरवणी क्र . ४ अन्वये मंजूर 
उपविधीचा तपशील सोबत . 


संस्थेच्या दप्तरी असलेल्या पोट - नियमाच्या प्रतीला हे प्रमाणपत्र जोडून 

ठेवावे . 


राज्य उत्पादन शुल्क कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , सातारा 
पुरवणी नं . ४ 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी भरलेल्या विशेष साधारण सभेच्या 
ठरावाने मंजूर झालेल्या दुरुस्ती व नवीन पोट - नियमाची नक्कल . 

दुरुस्ती व नवीन पोट - नियमाची शब्दयोजना 


दुरुस्त झालेल्या नवीन 
पोट - नियमाचा अनुक्रम 


१ 


फ -१ / १० ( १ ) 


क १/३ 


सातारा , 


सभासद वेतनमर्यादा 

( रुपये ) 


रु .१०,००० / - पर्यंत मासिक 

वेतनासाठी 


रु . १०,००१ / - ते १५,००० / - रु .३.०० लाख 

पर्यंत मासिक वेतनासाठी 


रु .१५,००१ / - ते २०,००० / 
पर्यंत मासिक वेतनासाठी 


रु . २०,००१ / - च्या पुढील 
मासिक वेतनासाठी 


३ 

एकूण कमाल 

कर्ज मर्यादा 

रु .२.५० लाख 


मे २०१ ९ . 


रु .३.५० लाख 


रु .५.०० लाख 


संस्थेचे अधिकृत भागभांडवल रुपये ७५,००,००० / 
असेल . सदर अधिकृत भागभांडवल निबंधकांच्या 
वेळोवेळी घेतलेल्या विशिष्ट परवानगीने वाढविण्यास 
मुभा राहील . 


प्रकाश आष्टेकर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जिल्हा सातारा . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ९ / कृउबास / दहिवडी / प्रशा . नियुक्त आदेश / २६६५ / 
२०२०. – महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी - विक्री ( विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १ ९ ६३ मधील कलम १४ ( ३ ) व कलम १५ - अ अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , मनोहर माळी , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा आदेश देतो की , या आदेशाचे तारखेपासून 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती दहिवडी , तालुका माण , जिल्हा सातारा चे 
समिती सदस्य त्यांची सदस्य म्हणून किंवा अन्यथा असलेली पदे धारण 
करणेचे बंद होईल व ती पदे रिक्त करतील आणि सदर बाजार 
समितीचे कामकाज पाहणेसाठी पुढीलप्रमाणे अशासकीय प्रशासक मंडळाची 
या आदेशाचे तारखेपासून सहा महिनेपर्यंत किंवा नवनिर्वाचित समिती 
सदस्य अधिकारावर येईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल तोपावेतो 
सदर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती करीत आहे ज्या व्यक्ती विरुद्ध 
न्यायालयात गुन्हे दाखल आहेत त्या व्यक्तींची नियुक्ती न्यायालयाच्या 
निर्णयाच्या अधीन राहून करणेत आली आहे . 


५३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 
वाचले : - १. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी - विक्री ( विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १ ९ ६३ मधील कलम १४ ( ३ ) व कलम १५ - अ 
मधील तरतूद . 


अ.क्र . 

नाव 

पत्ता 

१. श्री . दादासो गंगाराम चोपडे मु . पो . लोधवडे , 

ता . माण , 

जि . सातारा . 

२. श्री . सुर्यकांत यशवंतराव माने मु . पो . गोंदवले बु . , 

ता . माण , 

जि . सातारा . 

मु . पो . बिजवडी , 

ता . माण , 

जि . सातारा . 

४. श्री . दत्तात्रय जगन्नाथ जाधव मु . पो . दहिवडी , 

ता . माण , 

जि . सातारा . 

मु . पो . कुकुडवाड , 

ता . माण , 

जि . सातारा . 

मु . पो . दिवड , 

ता . माण , 
जि . सातारा . 


३. श्री . संजय तुकाराम भोसले 


५. श्री . संजय आत्माराम जाधव 


६. श्री . हणमंत ज्ञानदेव सावंत 


७. श्री . शिवाजीराव उर्फ विजय मु . पो . 
ज्ञानू जगताप 

८. श्री . योगेश महादेव भोसले 


जि . सातारा . 

९ . श्री . पंढरीनाथ रामचंद्र जाधव मु . पो . दहिवडी 

ता . माण , 

जि . सातारा . 


१०. श्री . मानसिंग दत्तात्रय खाडे मु . पो . पळशी , 

ता . माण , 

जि . सातारा . 


११. श्री . योगेश लालासो घाडगे 


प्रशासक 

मंडळ 

सदस्य 
प्रशासक 
मंडळ 

सदस्य 

प्रशासक 

मंडळ 

सदस्य 

प्रशासक 
मंडळ 

सदस्य 
प्रशासक 
मंडळ 

सदस्य 
प्रशासक 
मंडळ 

महाबळेश्वरवाडी 
पो . वरकुटे , मलवडी सदस्य 
मु . पो . बिजवडी 

प्रशासक 
मंडळ 

ता . माण , 

सदस्य 

प्रशासक 

मंडळ 

सदस्य 

प्रशासक 

मंडळ 


१२. श्री . विनय भालचंद्र पोळ 


मु . 
ता . माण , 

जि . सातारा . 

मु . पो . मार्डी , 

ता . माण , 
जि . सातारा . 

१३. श्री . सुरज उत्तमराव पाटील मु . पो . गोंदवले बु . , 


पो . शिरवली , 


सातारा , २१ ऑक्टोबर २०२० . 


पदनाम 

अध्यक्ष 


सदस्य 
प्रशासक 
मंडळ 
सदस्य 
प्रशासक 
मंडळ 

सदस्य 

प्रशासक 

मंडळ 

सदस्य 

प्रशासक 

मंडळ 


ता . माण , 

जि . सातारा . 

१४. श्री . मधुकर गंगाराम अवघडे मु . पो . वावरहिरे , 

ता . माण , 
जि . सातारा . 

सदस्य 

सदरचा आदेश माझी सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी आज दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०२० रोजी पारीत आहे . 


मनोहर माळी , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जिल्हा सातारा . 


२. महाराष्ट्र शासन , सहकारी , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई आदेश क्रमांक कृउबास -०१२० / प्र . क्र . १ ९ / 
२१ - स , दिनांक २४ जानेवारी २०२० रोजीचा आदेश . 


३. या कार्यालयाकडील जा . क्र . कक्ष -२५ / कृउबास / कोल्हापूर / 
प्रशा . नियुक्त आदेश / २०२० , दिनांक ५ ऑगस्ट २०२० 
रोजीचा आदेश . 


४. मा . कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन , सहकार व पणन 
व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील दिनांक 
११ ऑगस्ट २०२० रोजीचे पत्र . 


अंशत : दुरुस्ती आदेश 

क्रमांक कक्ष -२५ / कृउबास / अशा प्रशा . मंडळ नियुक्त आदेश / १३३० / 
२०२०. - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी - विक्री ( विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १ ९ ६३ मधील कलम १४ ( ३ ) व कलम १५ - अ अन्वये मला 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , कोल्हापूर आदेश देतो की , कोल्हापूर शेती उत्पन्न 
बाजार समिती , कोल्हापूर या समितीवर श्री . प्रदीप मालगावे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अधीन जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर यांचेऐवजी खालीलप्रमाणे अशासकीय प्रशासक मंडळ नियुक्त 
करीत आहे . 


अ.क्र . 

नाव 

१. श्री . कृष्णराव परशराम पाटील 


२. प्रा . जालंदर गणपती पाटील 


३. श्री . बळीराम हरी पाटील 


४. श्री . सचिन दौलतराव घोरपडे 


५. श्री . करणसिंह संजय गायकवाड 


पत्ता 


७. श्री . सुर्यकांत उर्फ बाळासाहेब 
रघुनाथ पाटील 


रा . मुधाळ , 

ता . भुदरगड , 

जि . कोल्हापूर मंडळ 

रा . राशिवडे , 

सदस्य 


ता . राधानगरी , 

जि . कोल्हापूर 

रा . वडणगे , 

ता . करवीर , 

जि . कोल्हापूर 

रा . वाघापूर , 

ता . भुदरगड , 

जि . कोल्हापूर 


रा . सुपात्रे , 

ता . शाहुवाडी , 
जि . कोल्हापूर 


पद 


रा . बाचणी , 

ता . कागल , 

जि . कोल्हापूर 


अध्यक्ष 

प्रशासक 


सदस्य 


सदस्य 


६. श्री . कल्याणराव व्यंकटराव निकम रा . बसरेवाडी , सदस्य 

ता . भुदरगड , 

जि . कोल्हापूर 


सदस्य 


सदस्य 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

रा . सोळांकूर , 
ता . राधानगरी . 


८. श्री . राजेंद्र यशवंतराव पाटील 


९ . श्री . दिगंबर बाळासाहेब उर्फ 
बाबासाहेब पाटील 

१०. श्री . अजित बाबुराव पाटील 


११. श्री . अजित पांडूरंग पाटील 


१२. श्री . 


ता . करवीर , 
जि . कोल्हापूर 
रा . माले , 

ता . पन्हाळा , 

जि . कोल्हापूर 
रा . परिते , 

ता . करवीर , 

जि . कोल्हापूर 

१२. सौ . सुजाता काकासाहेब सावडकर रा . आणूर , 

ता . कागल , 

जि . कोल्हापूर 
रा . कुडीत्रे , 
ता . करवीर , 
जि . कोल्हापूर 


जि . कोल्हापूर 
रा . दिंडनेर्ली , 


दगडू गोविंद भास्कर 


, 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


उपरोक्त अशासकीय प्रशासक मंडळ यांनी वाचले क्रमांक 3 चे 
आदेशाचे तारखेपासून सहा महिनेपर्यंत किंवा नवनिर्वाचित समिती सदस्य 
अधिकारावर येईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या तारखेपावेतो 
नियुक्ती करीत आहे . 


अशासकीय प्रशासक मंडळातील अध्यक्ष / सदस्य यांनी महाराष्ट्र 
कृषी उत्पन्न खरेदी - विक्री ( विकास व विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६३ 
नियम , १ ९ ६७ मंजूर उपविधी वेळोवेळी शासन व मा . पणन संचालक , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडून निर्गमित केलेले शासन निर्णय / 
परिपत्रकातील सुचनेनुसार कामकाज करणेचे आहे . 

प्रस्तुत आदेश माझी सही व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी आज रोजी 
पारीत करीत आहे . 
सातारा , ११ ऑगस्ट २०२० . 


आदेश 

८ 

क्रमांक कक्ष -२ / नापत / विश्वास कोतोली / दत्त ग्रा . दिंडनेर्ली / २१०२ / 
२०२०. - मी , अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १७ ( १ ) ( ए ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम १६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून या आदेशाद्वारे श्री . दत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर 
जिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / आरएसआर / सीआर / २१८३ / 
सन १ ९९७-१९९ ८ , दिनांक ८ जानेवारी १ ९९ ८ असा असून सदर 
संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता हक्क श्री . विश्वास नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कोतोली , तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर 
जिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / पीएलए / आरएसआर / सीआर / २५८३ / सन 
२००१ , दिनांक २१ डिसेंबर २००१ असा आहे . या नागरी सहकारी 
पतसंस्थेत दोन्ही संस्थेच्या सर्व संबंधितांना खालील अटींस अधीन राहून 
विलीन करून हस्तांतरित करीत आहे . उक्त अधिनियमाचे कलम १७ 
( २ ) मधील तरतुदींनुसार अशावेळी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे 
दस्तऐवजाच्या भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण 
अधिनियम , १ ९ ८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे त्या जरूरी ठरणार 
नाही . 


सदर आदेशामुळे श्री . दत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेची 
संपूर्ण मालमत्ता व देयता श्री . विश्वास नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कोतोली , तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेत 
हस्तांतरित होऊन रीतसर विलीनीकरण झालेने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार श्री . दत्त ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा 
कोल्हापूर या संस्थेची नोंदणी , या कार्यालयाचे स्वतंत्र आदेशान्वये रद्द 
करण्यात येत आहे . 

अटी व शर्ती : 

१. श्री . दत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेचे दिनांक ३१ 
मार्च २०२० अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे संस्थेची मालमत्ता व दायित्व तसेच 
जप्त करून आणलेल्या वस्तू व इतर येणी / देणी संस्थेचे चालू व 
उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन बाबी आणि नफ्यातोट्याच्या रकमा व ताळेबंदात 
नमूद सर्व बाबी श्री . विश्वास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोतोली , तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेकडे वर्ग करणेत 
येत आहे . 


२. श्री . दत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेचे दिनांक ३१ 
मार्च २०२० अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे मालमत्ता व दायित्व हस्तांतरण / 
विलीनीकरण / एकत्रीकरण श्री . विश्वास नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कोतोली , तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेमध्ये 
झालेनंतर वसुली करून ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमा श्री . विश्वास 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोतोली , तालुका पन्हाळा , जिल्हा 
कोल्हापूर यांनी अदा करावयाच्या आहेत . 


३. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे सर्व संबंधितांनी 
काटेकोरपणे पालन करणेचे आहे . श्री . दत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर या 
संस्थेने त्यांची दिनांक ३१ मार्च २०२० चे संपूर्ण ताळेबंदाप्रमाणे देयता व 
मालमत्ता श्री . विश्वास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोतोली , 
तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेकडे त्वरित हस्तांतरित 
करावी . 


४. श्री . दत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेमधील या आदेशाचे 
दिनांकापूर्वीच्या गैरव्यवहाराबाबत ( असल्यास ) सदर संस्थेचे तत्कालीन 
संबंधित पदाधिकारी , संचालक व व्यवस्थापक हे प्रचलित कायदा व 
कानून अन्वये जबाबदार राहतील . 


५. श्री . दत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या ठेवीदारांच्या 
मुदत संपलेल्या ठेवी परतफेडीच्या दृष्टीने श्री . विश्वास नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कोतोली , तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर या 
संस्थेच्या व्यवस्थापनाने या आदेशाचे दिनांकापासून एक महिन्यामध्ये 
कृती कार्यक्रम तयार करून त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर 

करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


६. विलीन होणाऱ्या व विलीनीकरण करून घेणाऱ्या दोन्ही संस्थांमध्ये 
विलीनीकरणासाठी ठरलेल्या सर्व अटी व कायद्यानुसार येणाऱ्या सर्व 
जबाबदाऱ्या यासाठी दोन्ही संस्थांचे आजी - माजी संचालक अगर यथास्थिती 
त्यांचे नातेवाईक , सभासद , धनको , ऋणको , कर्मचारी यांचेवर बंधनकारक 
राहतील . 


७. संस्था विलीनीकरणाबाबत श्री . दत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर व 
श्री . विश्वास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोतोली , तालुका 
पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर या संस्था दरम्यान करणेत आलेला विलीनीकरण 
करारनामा व विलीनीकरण पॉलीसी दोन्ही संस्थांवर बंधनकारक राहील . 


८. श्री . विश्वास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोतोली , 
तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर यांचा ताळेबंद पाहता संस्थेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व मा . सहकार आयुक्त यांचे 
गुंतवणीबाबतचे परिपत्रकाचे उल्लंघन करून इतर परत संस्थांमध्ये गुंतवणूक 
केल्याचे निदर्शनास येत आहे . तरी संस्थेस निर्देशित करण्यात येते की , 
संस्थेने केलेल्या बेकायदेशीर गुंतवणुका काढून कायदा व परिपत्रकानुसार 
निधीची गुंतवणूक करावी . याबाबतीत संस्थेचे नुकसान झाल्यास त्यास 
संचालक मंडळ जबाबदार राहील . 


९ . सदर विलीनीकरणाचे आदेशामुळे दोन्ही संस्थांचे ताळेबंद व 
नफा - तोटा पत्रक त्यानुरूप बदलणार असल्याने या आदेशाचे दिनांकापासून 
एक महिन्यामध्ये , विलीनीकरणानंतरचा एकत्रित असा श्री . विश्वास 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोतोली , तालुका पन्हाळा , जिल्हा 
कोल्हापूर या संस्थेचा अद्यावत ताळेबंद व नफा - तोटा पत्रक सहकार 
खात्याच्या पॅनेलवरील मान्यता प्राप्त सनदी लेखापरीक्षक यांचेकडून 
योग्य त्या हिशेबी नियमानुसार प्रमाणित करून घेऊन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांचे कार्यालयामार्फत या 
कार्यालयास माहितीसाठी सादर करावा तसेच संस्थेच्या सूचना फलकावर 
प्रसिद्ध करावा . 


सदरचा आदेश दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे . 

कोल्हापूर , ५ ऑक्टोबर २०२० . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष -२ / नापत / काळभैरव / बालाजी / विलीनीकरण / ५८१० / 
२०२०. - मी , अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १७ ( १ ) ( ए ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम १६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून या आदेशाद्वारे श्री . काळभैरव नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर जिचा 
नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई / आरएसआर / सीआर / ४१४ / सन १ ९८४ 
१ ९ ८५ , असा आहे व नोंदणी दिनांक १६ मे १ ९ ८५ असा आहे . 
या 
संस्थेची संपूर्ण देयता , मालमत्ता व हक्क श्री . बालाजी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 


५५ 


कोल्हापूर जिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई / सीआरओ / १७४८ / 
सन १ ९९ १ - १ ९९ २ , दिनांक १७ फेब्रुवारी १ ९९ २ असा आहे . या नागरी 
सहकारी पतसंस्थेत दोन्ही संस्थेच्या सर्व संबंधितांना खालील अटींस 
अधीन राहून विलीन करून हस्तांतरीत करीत आहे . उक्त अधिनियमाचे 
कलम १७ ( २ ) मधील तरतुदींनुसार अशावेळी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे 
दस्तऐवजाच्या भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ किंवा संपत्ती हस्तांतरण 
अधिनियम , १ ९ ८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे जरूरी ठरणार 
नाहीत . 


सदर आदेशामुळे श्री . काळभैरव नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या 
संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता व देयता श्री . बालाजी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
या संस्थेत हस्तांतरित होऊन रीतसर विलीनीकरण झालेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार श्री . काळभैरव 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेची नोंदणी , या कार्यालयाचे स्वतंत्र आदेशान्वये 
रद्द करण्यात येत आहे . 

अटी व शर्ती : 


१. श्री . काळभैरव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेचे दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे संस्थेची मालमत्ता व दायित्व 
तसेच जप्त करून आणलेल्या वस्तू व इतर येणी / देणी संस्थेचे 
व चालू 
व उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन बाबी आणि नफ्यातोट्याच्या रकमा व 
ताळेबंदात नमूद सर्व बाबी श्री . बालाजी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या 
संस्थेकडे वर्ग करणेत येत आहे . 


२. श्री . काळभैरव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेचे दिनांक 
३० नोव्हेंबर २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे मालमत्ता व दायित्व हस्तांतरण / 
विलीनीकरण / एकत्रीकरण श्री . बालाजी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या 
संस्थेमध्ये झालेनंतर वसुली करून ठेवीदारांच्या ठेवीच्या रकमा श्री . 
बालाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका 
हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर यांनी अदा करावयाच्या आहेत . 


३ . 

शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे सर्व संबंधितांनी 
काटेकोरपणे पालन करणेचे आहे . श्री . काळभैरव नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
या संस्थेने त्यांची दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ चे संपूर्ण ताळेबंदाप्रमाणे 
देयता व मालमत्ता श्री . बालाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेकडे 
त्वरित हस्तांतरीत करावी . 


४. श्री . काळभैरव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेमधील या 
आदेशाचे दिनांकापूर्वीच्या गैरव्यवहाराबाबत ( असल्यास ) सदर संस्थेचे 
तत्कालीन संबंधित पदाधिकारी , संचालक व व्यवस्थापक हे प्रचलित 
कायदा व कानून अन्वये जबाबदार राहतील . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

ते 


५. श्री . काळभैरव नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या 
ठेवीदारांच्या मुदत संपलेल्या ठेवी परतफेडीच्या दृष्टीने श्री . बालाजी 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या व्यवस्थापनाने या आदेशाचे दिनांकापासून 
एक महिन्यामध्ये कृती कार्यक्रम तयार करून त्याचा अहवाल या कार्यालयास 

सादर करावा . 


६. विलीन होणाऱ्या व विलीनीकरण करून घेणाऱ्या दोन्ही संस्थांमध्ये 
विलीनीकरणासाठी ठरलेल्या सर्व अटी व कायद्यानुसार येणाऱ्या सर्व 
जबाबदाऱ्या यासाठी दोन्ही संस्थांचे आजी - माजी संचालक अगर यथास्थिती 
त्यांचे नातेवाईक , सभासद , धनको , ऋणको , कर्मचारी यांचेवर बंधनकारक 
राहतील . 


७. संस्था विलीनीकरणाबाबत श्री . काळभैरव नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
व श्री . बालाजी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , 
तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्था दरम्यान करणेत 
आलेला विलीनीकरण करारनामा व विलीनीकरण पॉलीसी दोन्ही संस्थांवर 
बंधनकारक राहील . 


८. सदर विलीनीकरणाचे आदेशामुळे दोन्ही संस्थांचे ताळेबंद व 
नफा - तोटा पत्रक त्यानुरूप बदलणार असल्याने या आदेशाचे दिनांकापासून 
एक महिन्यामध्ये , विलीनीकरणानंतरचा एकत्रित असा श्री . बालाजी 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेचा अद्यावत ताळेबंद व नफा - तोटा पत्रक 
सहकार खात्याच्या पॅनेलवरील मान्यताप्राप्त सनदी लेखापरीक्षक यांचेकडून 
योग्य त्या हिशेबी नियमानुसार प्रमाणित करून घेऊन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांचे कार्यालयामार्फत या 
कार्यालयास माहितीसाठी सादर करावा तसेच संस्थेच्या सूचना फलकावर 
प्रसिद्ध करावा . 


सदरचा आदेश दिनांक १८ मार्च २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे . 

कोल्हापूर , १८ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -२ / नापत / अहिल्यादेवी पत / आर्य चाणक्य / विलीनीकरण / 
४२४२ / २०२०. - मी , अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १७ ( १ ) ( ए ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ मधील नियम १६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून या आदेशाद्वारे अहिल्यादेवी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , जिल्हा कोल्हापूर जिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / 
केव्हीआर / आरएसआर / सीआर / १६६३ / सन १ ९९६-१९९ ७ , असा आहे 
व नोंदणी दिनांक २५ जुलै १ ९९ ६ असा आहे . या संस्थेची संपूर्ण 
देयता , मालमत्ता व हक्क श्री . आर्य चाणक्य नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 


कोल्हापूर जिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई / आरएसआर / सीआर / 
१८१८ / सन १ ९९४-१९९ ५ , दिनांक ४ ऑगस्ट १ ९९ ४ असा आहे . या 
नागरी सहकारी पतसंस्थेत दोन्ही संस्थेच्या सर्व संबंधितांना खालील 
अटींस अधीन राहून विलीन करून हस्तांतरित करीत आहे . उक्त 
अधिनियमाचे कलम १७ ( २ ) मधील तरतुदींनुसार अशावेळी निरनिराळ्या 
हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाच्या भारतीय नोंदणी अधिनियम , १ ९ ०८ किंवा 
संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम , १ ९ ८२ च्या तरतुदी गैरलागू असल्यामुळे 
जरूरी ठरणार नाही . 


सदर आदेशामुळे अहिल्यादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोल्हापूर या संस्थेची संपूर्ण मालमत्ता व देयता श्री . आर्य चाणक्य 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेत हस्तांतरित होऊन रीतसर विलीनीकरण 
झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार 
अहिल्यादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर या 
संस्थेची नोंदणी , या कार्यालयाचे स्वतंत्र आदेशान्वये रद्द करण्यात येत 
आहे . 

अटी व शर्ती : 

१. अहिल्यादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर 
या संस्थेचे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे संस्थेची 
मालमत्ता व दायित्व तसेच जप्त करून आणलेल्या वस्तू व इतर येणी / 
देणी संस्थेचे चालू व उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन बाबी आणि नफ्यातोट्याच्या 
रकमा व ताळेबंदात नमूद सर्व बाबी श्री . आर्य चाणक्य नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर या संस्थेकडे वर्ग करणेत येत आहेत . 


२. अहिल्यादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर 
या संस्थेचे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ अखेरचे ताळेबंदाप्रमाणे मालमत्ता 
व दायित्व हस्तांतरण / विलीनीकरण / एकत्रीकरण श्री . आर्य चाणक्य 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेमध्ये झालेनंतर वसुली करून ठेवीदारांच्या 
ठेवीच्या रकमा अदा करावयाच्या आहेत . 


३. शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाचे सर्व संबंधितांनी 
काटेकोरपणे पालन करणेचे आहे . अहिल्यादेवी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर या संस्थेने त्यांची दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१ ९ चे संपूर्ण ताळेबंदाप्रमाणे देयता व मालमत्ता श्री . आर्य चाणक्य 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेकडे त्वरित हस्तांतरीत करावी . 


४. अहिल्यादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर 
या संस्थेमधील या आदेशाचे दिनांकापूर्वीच्या गैरव्यवहाराबाबत ( असल्यास ) 
सदर संस्थेचे तत्कालीन संबंधित पदाधिकारी , संचालक व व्यवस्थापक 
हे प्रचलित कायदा व कानून अन्वये जबाबदार राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


५. अहिल्यादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर 
या संस्थेच्या ठेवीदारांच्या मुदत संपलेल्या ठेवी परतफेडीच्या दृष्टीने 
श्री . आर्य चाणक्य नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , 
तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेच्या व्यवस्थापनाने या 
आदेशाचे दिनांकापासून एक महिन्यामध्ये कृती कार्यक्रम तयार करून 
त्याचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . 

६. विलीन होणाऱ्या व विलीनीकरण करून घेणाऱ्या दोन्ही संस्थांमध्ये 
विलीनीकरणासाठी ठरलेल्या सर्व अटी व कायद्यानुसार येणाऱ्या सर्व 
जबाबदाऱ्या यासाठी दोन्ही संस्थांचे आजी - माजी संचालक अगर यथास्थिती 
त्यांचे नातेवाईक , सभासद , धनको , ऋणको , कर्मचारी यांचेवर बंधनकारक 
राहतील . 

७. संस्था विलीनीकरणाबाबत अहिल्यादेवी नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कोल्हापूर व श्री . आर्य चाणक्य नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर या 
संस्था दरम्यान करणेत आलेला विलीनीकरण करारनामा व विलीनीकरण 
पॉलीसी दोन्ही संस्थांवर बंधनकारक राहील . 


८. सदर विलीनीकरणाचे आदेशामुळे दोन्ही संस्थांचे ताळेबंद व 
नफा - तोटा पत्रक त्यानुरूप बदलणार असल्याने या आदेशाचे दिनांकापासून 
एक महिन्यामध्ये , विलीनीकरणानंतरचा एकत्रित असा श्री . आर्य चाणक्य 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर या संस्थेचा अद्यावत ताळेबंद व नफा - तोटा पत्रक 
सहकार खात्याच्या पॅनेलवरील मान्यताप्राप्त सनदी लेखापरीक्षक यांचेकडून 
योग्य त्या हिशेबी नियमानुसार प्रमाणित करून घेऊन जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांचे कार्यालयामार्फत या 
कार्यालयास माहितीसाठी सादर करावा तसेच संस्थेच्या सूचना फलकावर 
प्रसिद्ध करावा . 


सदरचा आदेश दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे . 
कोल्हापूर , १३ जानेवारी २०२० . 


वाचले : - या कार्यालयाचा विलीनीकरणाचा आदेश जा . क्र . कक्ष - २ / 
नापत / अहिल्यादेवी पत / आर्य चाणक्य / विलीनीकरण / सन 
२०२० , दिनांक १३ जानेवारी २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -२ / नापत / अहिल्यादेवी / नोंदणी रद्द / ४२४१ / २०२० . - मी , 
अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार अहिल्यादेवी महिला नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे . संस्थेचे या आदेशाच्या दिनांकापासून विसर्जन झाले असे समजण्यात 
येऊन ही सहकारी संस्था यापुढे निगम निकाय असण्याचे बंद होईल . 
संस्थेच्या मालमत्तेच्या व देयतेबाबत वाचलेमधील आदेशामध्ये नमूद 
केलेप्रमाणे कार्यवाही सर्व संबंधित पक्षांचेकडून करणेत येईल , त्यासाठी 
संबंधित आजी / माजी संस्था व्यवस्थापन यथास्थिती जबाबदार राहील . 
सदरचा आदेश दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे . 
कोल्हापूर , १३ जानेवारी २०२० . 


५७ 


वाचले : - या कार्यालयाचा विलीनीकरणाचा आदेश जा . क्र . कक्ष -२ / 
नापत / काळभैरव / बालाजी / विलीनीकरण / सन २०२० , दिनांक 
१३ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -२ / नापत / काळभैरव / नोंदणी रद्द / ५८० ९ / २०२०. - मी , 
अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार , काळभैरव नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , इचलकरंजी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर संस्थेचे या 
आदेशाच्या दिनांकापासून विसर्जन झाले असे समजण्यात येऊन ही 
सहकारी संस्था यापुढे निगम निकाय असण्याचे बंद होईल . संस्थेच्या 
मालमत्तेच्या व देयतेबाबत वाचलेमधील आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे 
कार्यवाही सर्व संबंधित पक्षांचेकडून करणेत येईल , त्यासाठी संबंधित 
आजी / माजी संस्था व्यवस्थापन यथास्थिती जबाबदार राहील . 


सदरचा आदेश दिनांक १८ मार्च २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे . 

कोल्हापूर , १८ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -२५ / कृउबास / कोल्हापूर / प्रशा . नियुक्ती आदेश / १२३५ / 
२०२०. - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १ ९ ६३ कलम १५ - अ अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर आदेश देतो की , या आदेशाचे तारखेपासून कोल्हापूर शेती 
उत्पन्न बाजार समिती , कोल्हापूरचे समिती सदस्य त्यांची सदस्य म्हणून 
किंवा अन्यथा असलेली पदे धारण करण्याचे बंद होईल व ती पदे 
रिक्त करतील आणि सदर बाजार समितीचे कामकाज पाहणेसाठी 
श्री . प्रदीप मालगावे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अधीन जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांची प्रशासक म्हणून या 
आदेशाचे तारखेपासून सहा महिनेपर्यंत किंवा नवनिर्वाचित समिती सदस्य 
अधिकारावर येईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या तारखेपावेतो 
नियुक्ती करीत आहे . 


प्रस्तुत आदेश माझी सही व कार्यालयीन मुद्रनिशी आज रोजी 
पारीत करीत आहे . 

कोल्हापूर , ५ ऑगस्ट २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -२५ / कृउबास / वडगाव / प्रशा . नियुक्ती आदेश / १७७६ / 
२०२०. - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १ ९ ६३ कलम १५ - अ अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

नोंदणीबाबतची अधिसूचना 

क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / जीएनएल / ओ / २ ९ ६ / २२४२ / २०१ ९ 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नियोजित उन्नती अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , कोल्हापूर ही संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक केपीआर / 
केव्हीआर / जीएनएल / ओ / २ ९ ६ / सन २०१ ९ , दिनांक २० सप्टेंबर २०१ ९ 
/ 
ने उन्नती अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , कोल्हापूर नोंदणी 
करणेत आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे . 


५८ 

कोल्हापूर आदेश देतो की , या आदेशाचे तारखेपासून कोल्हापूर शेती 
उत्पन्न बाजार समिती , कोल्हापूरचे समिती सदस्य त्यांची सदस्य म्हणून 
किंवा अन्यथा असलेली पदे धारण करण्याचे बंद होईल व ती पदे 
रिक्त करतील आणि सदर बाजार समितीचे कामकाज पाहणेसाठी 
श्री . प्रदीप मालगावे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अधीन जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर यांची प्रशासक म्हणून या 
आदेशाचे तारखेपासून सहा महिनेपर्यंत किंवा नवनिर्वाचित समिती सदस्य 
अधिकारावर येईपर्यंत यापैकी जो कालावधी कमी असेल त्या तारखेपावेतो 
नियुक्ती करीत आहे . 


प्रस्तुत आदेश माझी सही व कार्यालयीन मुद्रनिशी आज रोजी 
पारीत करीत आहे . 

कोल्हापूर , ८ सप्टेंबर २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -२ / नापत / दत्त ग्रा . दिंडनेर्ली / नोंदणी रद्द / २१०१ / 
२०२०. - मी , अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
वापर करून या आदेशाद्वारे श्री दत्त ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , दिंडनेर्ली , तालुका करवीर , जिल्हा कोल्हापूर 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . सदर संस्थेचे या आदेश दिनांकापासून 
विसर्जन झाले असे समजण्यात येऊन ही सहकारी संस्था यापुढे निगम 
निकाय असण्याचे बंद होईल . संस्थेच्या मालमत्तेच्या व देयतेबाबत 
वाचलेमधील आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे कार्यवाही सर्व संबंधित पक्षांचेकडून 
करणेत येईल , त्यासाठी संबंधित आजी / माजी संस्था व्यवस्थापन 
यथास्थिती जबाबदार राहील . 


सदरचा आदेश दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला आहे . 
कोल्हापूर , ५ ऑक्टोबर २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -२५ / कृउबास / गडहिंग्लज / प्रशा . नियुक्ती आदेश / १४०७ / 
२०२०. - महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री ( विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १ ९ ६३ कलम १५ - अ अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार मी , अमर शिंदे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
कोल्हापूर आदेश देतो की , या आदेशाचे तारखेपासून गडहिंग्लज कृषि 
उत्पन्न बाजार समिती , गडहिंग्लज , जिल्हा कोल्हापूरचे समिती सदस्य 
त्यांची सदस्य म्हणून किंवा अन्यथा असलेली पदे धारण करण्याचे 
बंद होईल व ती पदे रिक्त करतील आणि सदर बाजार समितीचे 
कामकाज पाहणेसाठी श्री . संभाजी पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , अधीन जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , भुदरगड , जिल्हा 
कोल्हापूर यांची प्रशासक म्हणून या आदेशाचे तारखेपासून सहा महिनेपर्यंत 
किंवा नवनिर्वाचित समिती सदस्य अधिकारावर येईपर्यंत यापैकी जो 
कालावधी कमी असेल त्या तारखेपावेतो नियुक्ती करीत आहे . 


प्रस्तुत आदेश माझी सही व कार्यालयीन मुद्रनिशी आज रोजी 
पारीत करीत आहे . 

कोल्हापूर , १४ ऑगस्ट २०२० . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आलेले आहे . 
सातारा , २० सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबतची अधिसूचना 

क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / आरएसआर / सीआर / २०७ / २१०२ / 
२०१ ९ . – जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नियोजित महाराष्ट्र वीज कामगार 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर ही संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र 
क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / आरएसआर / सीआर / २०७ / सन २०१ ९ , 
दिनांक १२ सप्टेंबर वीज कामगार सहकारी 
२०१ ९ ने महाराष्ट्र 
पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर नोंदणी करणेत आलेचे प्रसिद्ध करीत 
आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण 
कर्ज देणारी साधन संस्था असे करण्यात आलेले आहे . 

कोल्हापूर , १२ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबतची अधिसूचना 

क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / आरएसआर / सीआर / २०५ / ५१६२ / 
२०२० - जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नियोजित श्री सिद्धी विनायक को 
ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . , कोल्हापूर ही संस्था नोंदणी 
प्रमाणपत्र क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / आरएसआर / सीआर / २०५ / सन 
२०२० , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२० ने श्री सिद्धी विनायक को 
ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लि . , कोल्हापूर नोंदणी करणेत आलेचे 
प्रसिद्ध करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंतरिम अवसायक बदल आदेश 

क्रमांक प्रशासन / देखरेख संस्था / अव . बदल / २१ ९ ५ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नागनाथ कंजेरी , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सोलापूर , सोलापूर जिल्हा देखरेख सहकारी संस्था 
मर्यादित , सोलापूर या संस्थेवर श्री . सुरेश काकडे , जिल्हा विशेष 
लेखापरीक्षक ( वर्ग -१ ) , सहकारी संस्था सोलापूर यांचेऐवजी श्री . व्ही . 
व्ही . डोके , विशेष लेखापरीक्षक ( वर्ग -१ ) , सहकारी संस्था , ( पदुम ) 
मुंबई यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

हा आदेश आज दिनांक २ ९ जुलै २०२० रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण 
कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था असे करण्यात आलेले आहे . 

कोल्हापूर , १५ फेब्रुवारी २०२० . 


नोंदणीबाबतची अधिसूचना 

क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / आरएसआर / सीआर / २०८ / ३७०२ / 
२०१ ९ . – जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , कोल्हापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नियोजित कोल्हापूर जिल्हा परिचर्या 
शासकीय / निमशासकीय अधिकारी / कर्मचारी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कोल्हापूर ही संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र क्रमांक केपीआर / 
केव्हीआर / आरएसआर / सीआर / २०८ / सन २०१ ९ , दिनांक २४ डिसेंबर 
२०१ ९ ने कोल्हापूर जिल्हा परिचर्या शासकीय / निमशासकीय 
अधिकारी / कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोल्हापूर 
नोंदणी करणेत आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण 
कर्ज देणारी साधन संस्था असे करण्यात आलेले आहे . 

कोल्हापूर , २४ डिसेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबतची अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष १५ / नियो . KO DIST . MH . CSC CO - OP . 
KOLHAPUR / नों . अधि . / १८४२ / २०२० . - जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , कोल्हापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १ ९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नियोजित 

PROPOSED KOLHAPUR DISTRICT MH . CSC VLE / SHG 

CO - OPERATIVE SOCIETY LTD . , KOLHAPUR ही संस्था नोंदणी 
प्रमाणपत्र क्रमांक केपीआर / केव्हीआर / जीएनएल / ओ / २ ९९ / सन २०२० , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० ने KOLHAPUR DISTRICT MH . CSC 
VLE / SHG CO - OPERATIVE SOCIETY LTD . , कोल्हापूर नोंदणी 
करणेत आलेचे प्रसिद्ध करीत आहे . 


सदर संस्थेचे वर्गीकरण उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम 
१२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
१० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आलेले आहे . 


कोल्हापूर , १५ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अमर शिंदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जिल्हा कोल्हापूर . 


सोलापूर , २ ९ जुलै २०२० . 


५ ९ 


नागनाथ कंजेरी , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जिल्हा सोलापूर . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / प्रशा / नोंदणी रद्द / १३५१ / २०२० - महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी , कुंदन व्ही . भोळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , सोलापूर असा आदेश देत आहे की , मनोरमा संगणकीय 
सेवा / साहित्य उत्पादन पुरवठा स्वयंरोजगार सहकारी संस्था 
मर्यादित , सोलापूर ११ , शिवाजी हाउसिंग सोसायटी , विजापूर रोड , 
सोलापूर तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसआर / जीएनएल / ओ / ३२१ / २००१ , 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०० ९ या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये रद्द करीत आहे व 
या आदेशाच्या दिनांकापासून सदरची संस्था एक व्यक्तीभूत संस्था 
असल्याचे बंद झाले आहे असे जाहीर करीत आहे . 


सदरचा आदेश दिनांक १७ मार्च २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी 
व कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे आहे . 
सोलापूर , १७ मार्च २०२० . 


अवसायक बदल आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / प्रशा / अवसायक बदल / आदेश / १६० ९ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , कुंदन व्ही . भोळे , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सोलापूर असा आदेश देतो की , स . म . शंकरराव 
मोहिते पाटील ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
बारलोणी , तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर या संस्थेचे विसर्जक पदी 
श्री . एस . जी . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , माढा , तालुका 
माढा , जिल्हा सोलापूर यांचेऐवजी श्री . समाधान श्रीधर शेंडगे , ( अवसायक 
नामतालिका क्रमांक पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / १११ / २०१ ९ ) यांची 
अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश दिनांक ३ जून २०२० रोजी माझे स्वाक्षरीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून निर्गमित केला . 

सोलापूर , ३ जून २०२० , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अवसायक बदल आदेश 

अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / प्रशा / अवसायक बदल / आदेश / ३६३१ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , कुंदन व्ही . भोळे , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सोलापूर असा आदेश देतो की , नागनाथ ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बारलोणी , तालुका माढा , 
जिल्हा सोलापूर या संस्थेचे विसर्जक श्री . एस . जे . मुंडासे , लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी , तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर यांचेऐवजी 
श्री . व्ही . आर . चव्हाण , उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी , 
तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 

क्रमांक कक्ष -३ / प्रशा / विसर्जन / अंतिम आदेश / ५६०७ / २०१ ९ . - मी , कुंदन 
व्ही . भोळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , महात्मा फुले 
मागासवर्गीय औद्योगिक उत्पादक सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , मोहोळ , तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर ही संस्था अंतिम 
अवसायनात घेण्यात येऊन कलम १०३ अन्वये विसर्जक श्री . 
म्हणून 
व्ही . एस . जाधव , सहकारी अधिकारी श्रेणी -२ , अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मोहोळ यांची नियुक्ती करीत आहे . 


६० 


सदरचा आदेश दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२० रोजी माझे स्वाक्षरीने 
व कार्यालयीन मोहोर लावून निर्गमित केला . 

सोलापूर , २२ ऑक्टोबर २०२० . 


अवसायक बदल आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / प्रशा / अवसायक बदल / आदेश / ४०८ ९ / २०१ ९ . - मी , 
कुंदन व्ही . भोळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सोलापूर जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण 
बहुउद्देशीय विकास बँक मर्यादित , सोलापूर , जिल्हा सोलापूर या 
बँकेवर श्री . अविनाश एम . देशमुख , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , सोलापूर यांचेऐवजी श्री . कुंदन व्ही . भोळे , जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , सोलापूर यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 
सदरचा आदेश दिनांक ४ जुलै २०१ ९ रोजी माझे स्वाक्षरीने व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 

सोलापूर , ४ जुलै २०१ ९ . 


नोंदणी प्रमाणपत्र 

क्रमांक एसयूआर / आरएसआर / सीआर / २५७ / २०१ ९.- या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करणेत येते की , बहुजन शिक्षक व कर्मचारी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
अधिनियमामधील ( सन १ ९ ६१ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / आरएसआर / सीआर / २५७ / सन 
२०१ ९ , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे मुख्य 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन 
संपत्ती संस्था असा आहे . 

सोलापूर , २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


हा आदेश आज दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 
सोलापूर , २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / प्रशा / विसर्जन / अंतरिम आदेश / ५७८ / २०१ ९ . - मी , कुंदन 
व्ही . भोळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , इंदिरा मागासवर्गीय 
प्युअर वॉटर ड्रिंकिंग उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कुरनूर , 
तालुका अक्कलकोट , जिल्हा सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेण्यात येऊन कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . एस . व्ही . 
कुंभार , सहायक सहकारी अधिकारी अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , अक्कलकोट यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक ३१ जानेवारी २०२० रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 
सोलापूर , ३१ जानेवारी २०२० . 


अंतिम विसर्जन आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / प्रशा / विसर्जन / अंतिम आदेश / ६८०३ / २०१ ९ . - मी , कुंदन 
व्ही . भोळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , सोलापूर डिस्ट्रीक्ट 
क्रेडिट अॅन्ड सॅलरी ओनर्स को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी फेडरेशन , 
सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था अंतिम अवसायनात घेण्यात येऊन 
कलम १०३ अन्वये विसर्जक म्हणून श्री . ए . के . गावित , सहायक 
सहकारी अधिकारी अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , अकलूज , 
तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


हा आदेश आज दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 
सोलापूर , १३ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

- 


अवसायक बदल आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / प्रशा / विसर्जन / बदल आदेश / ६२३० / २०१ ९ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , कुंदन व्ही . 
भोळे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर डॉ . प . गो . 
उर्फ भैय्यासाहेब वळसंगकर ग्रामीण सहकारी रुग्णालय व संशोधन 
केंद्र मर्यादित , कारंबा , तालुका उत्तर सोलापूर , जिल्हा सोलापूर या 
संस्थेवर सौ . बी . आर . शिराळकर , सहायक सहकारी अधिकारी अधीन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उतर सोलापूर यांचेऐवजी श्री 
समाधान श्रीधर शेंडगे , मु . पो . सावळेश्वर , तालुका मोहोळ , जिल्हा 
सोलापूर ( अवसायक नामतालिका क्रमांक पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / 
१११ / २०१ ९ ) यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 
हा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे सहीने 
व कार्यालयीन मोहोर लावून पारित केला असे . 


सोलापूर , २७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


कुंदन व्ही . भोळे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जिल्हा सोलापूर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 
नोंदणी रद्द आदेश 


क्रमांक कक्ष -२ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / प्र . स्व . से . सं . / बनपुरी / 
१८६० / २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , बिपिन दगडू 
मोहिते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , तालुका आटपाडी 
प्रगती स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , बनपुरी , तालुका 
आटपाडी या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे तसेच संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०७ ९ / २०१५ , दिनांक १ ९ 
ऑक्टोबर २०१५ हा ही रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून 
सदरची संस्था विसर्जित झाली आहे असे समजण्यात यावे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारित करण्यात आला आहे . 
आटपाडी , ३० मार्च २०२० . 


नोंदणी रद्द आदेश 

क्रमांक कक्ष -२ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ज . पा . स्वयं / आटपाडी / 
१८५४/२०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ व कलम १० ९ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , 
बिपिन दगडू मोहिते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , 
तालुका आटपाडी जयंत पाटील स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , आटपाडी , तालुका आटपाडी या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / 
१०५८/२००५ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २००५ हा ही रद्द करीत आहे . 
या आदेशाच्या दिनांकापासून सदरची संस्था विसर्जित झाली आहे असे 
समजण्यात यावे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारित करण्यात आला आहे . 
आटपाडी , ३० मार्च २०२० . 


नोंदणी रद्द आदेश 

क्रमांक कक्ष - २ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / रा . आ . दे . ग्रा . स . 
सं . / करगणी / १८६६ / २०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , बिपिन 
दगडू मोहिते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , तालुका 
आटपाडी राजेंद्र आण्णा देशमुख ग्राहक सहकारी संस्था मर्यादित , 
करगणी , तालुका आटपाडी या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . तसेच 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / एडीआय / सीओएन / १०५३ / १ ९९ १ , दिनांक 
१ नोव्हेंबर १ ९९ १ हा ही रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून 
सदरची संस्था विसर्जित झाली आहे असे समजण्यात यावे . 


६१ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारित करण्यात आला आहे . 

आटपाडी , ३० मार्च २०२० . 


नोंदणी रद्द आदेश 

क्रमांक कक्ष - २ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / मा . स्वयं / लेंगरेवाडी / 
१८४८/२०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , बिपिन दगडू 
मोहिते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , तालुका आटपाडी 
माऊली स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , लेंगरेवाडी , 
तालुका आटपाडी या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . तसेच संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०५६ / २००५ , दिनांक 
११ मे २००५ हा ही रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या दिनांकापासून 
सदरची संस्था विसर्जित झाली आहे असे समजण्यात यावे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२० रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारित करण्यात आला आहे . 

आटपाडी , ३० मार्च २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / अंतिम आदेश / ज . पा . स्वयं . आटपाडी / 
६० ९ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बिपिन दगडू 
मोहिते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , तालुका आटपाडी 
या आदेशान्वये जयंत पाटील स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , आटपाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली या संस्थेवर 
दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . सदर संस्थेचा कार्यभाग 
गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये श्री . एस . जे . चंदनशिवे , सहकारी अधिकारी 
श्रेणी -१ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

अवसायक यांनी संबंधितांकडून संस्थेचा दप्तरी मालमत्तेचा ताबा 


घ्यावा . 


आटपाडी , २० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम आदेश 

अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / अंतिम आदेश / सं . नि . स्वयं करगणी / 
६१५ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बिपिन दगडू 
मोहिते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , तालुका आटपाडी 
या आदेशान्वये संत निरंकारी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , करगणी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली या संस्थेवर 
दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . सदर संस्थेचा कार्यभाग 
गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये श्री . एस . जे . चंदनशिवे , सहकारी अधिकारी 
श्रेणी -१ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / अंतिम आदेश / मा . स्वयं लेंगरेवाडी / ६०३ / 
२०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बिपिन दगडू मोहिते , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , तालुका आटपाडी या 
आदेशान्वये माऊली स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 
लेंगरेवाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली या संस्थेवर दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . सदर संस्थेचा कार्यभाग 
गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये श्री . एस . जे . चंदनशिवे , सहकारी अधिकारी 
श्रेणी -१ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

अवसायक यांनी संबंधितांकडून संस्थेचा दप्तरी मालमत्तेचा ताबा 

वसायक यांनी संबंधितांकडून संस्थेचा दप्तरी मालमत्तेचा ताबा 


६२ 


घ्यावा . 

आटपाडी , २० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / अंतिम आदेश / प्र . ग्रा . बि . शे . शेटफळे / 
६४४ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बिपिन दगडू 
मोहिते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , तालुका आटपाडी 
या आदेशान्वये प्रगती ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
शेटफळे , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली या संस्थेवर दिलेला 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . सदर संस्थेचा कार्यभाग 
गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये श्री . एम . बी . कुलकर्णी , सहकारी अधिकारी 
श्रेणी -१ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

अवसायक यांनी संबंधितांकडून संस्थेचा दप्तरी मालमत्तेचा ताबा 


घ्यावा . 

आटपाडी , २८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


. 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / अंतिम आदेश / उ . दे . प . ग्रा . बि . शे . 
करगणी / ६२५ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
बिपिन दगडू मोहिते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , 
तालुका आटपाडी या आदेशान्वये कै . उमादेवी पत्की ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , करगणी , तालुका आटपाडी , 
जिल्हा सांगली या संस्थेवर दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत 
आहे . सदर संस्थेचा कार्यभाग गुंडाळणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . एम . बी . कुलकर्णी , 
सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 
अवसायक यांनी संबंधितांकडून संस्थेचा दप्तरी मालमत्तेचा ताबा 


घ्यावा . 

आटपाडी , २० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


घ्यावा . 

आटपाडी , २० 


नोव्हेंबर 


२०१ ९ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / अंतिम आदेश / प्र . स्वयं बनपुरी / ५ ९ ७ / 
२०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बिपिन दगडू मोहिते , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , तालुका आटपाडी या 
आदेशान्वये प्रगती स्वयंरोजगार सेवा सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
बनपुरी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली या संस्थेवर दिलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करीत आहे . सदर संस्थेचा कार्यभाग गुंडाळणेसाठी 
हाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये 
श्री . एम . बी . कुलकर्णी , सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

अवसायक यांनी संबंधितांकडून संस्थेचा दप्तरी मालमत्तेचा ताबा 


घ्यावा . 

आटपाडी , २० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / अंतिम आदेश / रा . आ . दे . ग्रा . करगणी / 
५ ९ १ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बिपिन दगडू 
मोहिते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आटपाडी , तालुका आटपाडी 
या आदेशान्वये राजेंद्र आण्णा देशमुख ग्राहक सहकारी संस्था 
मर्यादित , करगणी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली या संस्थेवर 
दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . सदर संस्थेचा कार्यभाग 
गुंडाळणेसाठी हाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) अन्वये श्री . एम . बी . कुलकर्णी , सहकारी अधिकारी 
श्रेणी - १ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

अवसायक यांनी संबंधितांकडून संस्थेचा दप्तरी मालमत्तेचा ताबा 


घ्यावा . 

आटपाडी , २० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०६८ / ७६८ / २०१ ९ . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , प्रियदर्शनी अभिनव सहकारी 
संस्था मर्यादित , आटपाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
आटपाडी , ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


क्रमांक एसएएस / एडीआय / जीएनएल / एस / १०८० / २०१ ९- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , करगणी स्वयंरोजगार 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , करगणी , तालुका आटपाडी , 
जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आलेली असून नोंदणी क्रमांक एसएएस / एडीआय / जीएनएल / एस / १०८० / 
सन २०१ ९ , दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
आटपाडी , २२ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०७४ / ४७० / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , शिवन्या अभिनव सहकारी 
संस्था मर्यादित , आटपाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०७४ / सन २०१ ९ , 
दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
आटपाडी , ११ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०६७ / ७७४ / २०१ ९ . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , आर्या अभिनव सहकारी 
संस्था मर्यादित , आटपाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
आटपाडी , ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


६३ 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

क्रमांक एसएएस / एडीआय / जीएनएल / एस / १०६८ / ७६२ / २०१ ९ . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , आर्णव अभिनव सहकारी 
संस्था मर्यादित , पिंपरी खुर्द , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
आटपाडी , ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०७० / ७२४ / २०१ ९ - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , आयुष अभिनव सहकारी 
संस्था मर्यादित , आटपाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
आटपाडी , ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

क्रमांक एसएएस / एडीआय / जीएनएल / एस / १०७१ / ५१६ / २०१ ९ . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , जोतिबा अभिनव सहकारी 
संस्था मर्यादित , पांढरेवाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
आटपाडी , १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०७२ / ५१० / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , जयमल्हार अभिनव सहकारी 
संस्था मर्यादित , पिसेवाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आहे . 
उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
आटपाडी , १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / नोंदणी / नागरी ग्रा . बि . शेती पत / ८०७ / २०२० 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , अस्मिता महिला ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पेठ , तालुका वाळवा , जिल्हा 
सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आलेली असून नोंदणी क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / आरएसआर / सीआर / 
२४३७ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२० आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 

इस्लामपूर , ५ ऑक्टोबर २०२० . 


६४ 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 

क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०७३ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , श्री सिद्धनाथ अभिनव 
सहकारी संस्था मर्यादित , खरसुंडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली 
असून नोंदणी क्रमांक एसएएन / एडीआय / जीएनएल / एस / १०७३ / सन २०१ ९ , 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१ ९ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
बिपिन दगडू मोहिते , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , आटपाडी , जिल्हा सांगली . 

आटपाडी , २३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक सनिवा / कक्ष- ४ / जयंत पा . पा . पु . गाताडवाडी / नोंदणी 
अधिसूचना / ४४ ९ / २०२० - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , जयंत 
पाटील सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , गाताडवाडी 
( लोणारवाडी ) , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एलएफटी / २४१६ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक ३१ 
जुलै २०२० आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उपसा जलसिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण संस्था असे आहे . 

इस्लामपूर , ३१ जुलै २०२० . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक सनिवा / कक्ष - २ / नोंदणी पत / २१३४/२०२० - याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , शुभांगी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , वाळवा , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली 
आलेली असून नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / आरएसआर / सीआर / २४३६ / सन २०२०-२०२१ , 
दिनांक १३ जानेवारी २०२० आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 

इस्लामपूर , १३ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / नोंदणी पत / १४७५ / २०१ ९.- याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , सिद्धनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , कापूसखेड , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / आरएसआर / सीआर / २४३४ / सन 
२०२०-२०२१ , दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 

इस्लामपूर , १३ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

- 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / नोंदणी / औद्योगिक / २२३ ९ / २०२०.- याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , इस्लामपूर , तालुका वाळवा , 
जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ च्या क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आलेली असून नोंदणी क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / पीआरडी / 
आय / २००१ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक २४ जानेवारी २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
औद्योगिक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे आहे . 

इस्लामपूर , २४ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / नोंदणी पत / ११४६ / २०२० - याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , स्टार्स ऑफ स्टार अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , आष्टा , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ च्या क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / जीएनएल / ओ / २६२६ / सन २०१ ९ , दिनांक 
३ सप्टेंबर २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
इस्लामपूर , ३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / नोंदणी पत / ११५१ / २०१ ९ - याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , सुधीर नांगरे अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , 
पडवळवाडी , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ च्या क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / जीएनएल / ओ / २६२७ / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ असा आहे . 

३ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
इस्लामपूर , ३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


६५ 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / नोंदणी पत / ११५२ / २०१ ९ . - याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , गंगामाई महिला अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , पडवळवाडी , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ च्या 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / जीएनएल / ओ / २६२८ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
इस्लामपूर , ३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीची अधिसूचना 

J 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / नोंदणी पत / १०२३ / २०१ ९ . याद्वारे अधिसूचित 
करण्यात येते की , जय शिवराय शेतकरी अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , उरूण - इस्लामपूर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ च्या 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / जीएनएल / ओ / २६२५ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
इस्लामपूर , २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


आदेश 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / अवसायन संस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द / ४२७ / 
२०२०. - मी , रंजना बारहाते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
वाळवा - इस्लामपूर तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , या कार्यालयाचे जा . क्र . एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / 
आरएसआर / सीआर / १२१२ / सन १ ९९०-१९९ १ , दिनांक ११ सप्टेंबर 
१ ९९ ० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व्यंकटेश नागरी ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , किल्लेमच्छिंद्रगड , तालुका 
वाळवा , जिल्हा सांगली या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून 
रद्द करीत आहे आणि या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत 
संस्था म्हणून असणारे अस्तित्व असणेचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जुलै २०२० रोजी माझे सही 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
इस्लामपूर , १३ जुलै २०२० . 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


आदेश 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / अवसायन संस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द / ४३५ / 
२०२०. - मी , रंजना बारहाते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
वाळवा - इस्लामपूर तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , या कार्यालयाचे जा . क्र . एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / 
आरएसआर / सीआर / १२०७ / सन १ ९९०-१९९ १ , दिनांक २२ मे १ ९९ ० 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . दत्त नागरी ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , आष्टा , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून रद्द करीत आहे आणि 
या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत संस्था म्हणून 
असणारे अस्तित्व असणेचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जुलै २०२० रोजी माझे सही 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

इस्लामपूर , १३ जुलै २०२० . 


आदेश 

क्रमांक सनिवा / कक्ष -२ / अवसायन संस्था / कलम २१ / नोंदणी रद्द / ७४५ / 
२०२०. - मी , रंजना बारहाते , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
वाळवा - इस्लामपूर तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , या कार्यालयाचे जा . क्र . एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / 
आरएसआर / सीआर / ११७७ / सन १ ९८८-१९ ८ ९ , दिनांक १७ जानेवारी 
१ ९ ८ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . विश्वास ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , येडेमच्छिंद्र , तालुका वाळवा , जिल्हा 
सांगली या संस्थेची नोंदणी या आदेशाचे तारखेपासून रद्द करीत आहे 
आणि या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्थेचे व्यक्तीभूत संस्था 
म्हणून असणारे अस्तित्व असणेचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १७ सप्टेंबर २०२० रोजी माझे सही 
कार्यालयाचे शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


इस्लामपूर , १७ सप्टेंबर २०२० . 


रंजना बारहाते , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , वाळवा - इस्लामपूर . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ७८५ / २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे मानदेश महिला बंदीस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , तळेवाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एडीआय / एजीआर / ओ / / सन २०२० - २०२१ , दिनांक 
२८ फेब्रुवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २८ फेब्रुवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / मत्स्य संस्था / नोंदणी / ८०४ / २०२०. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे हर्षवर्धन मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित , 
अलकुड ( एस ) , तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / केएमएल / एजीआर / ओ / ६५५ / सन २०२० - २०२१ , दिनांक ३ मार्च 
२०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , ३ मार्च २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ९९ ५ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे रणरागिनी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , तळेवाडी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एडीआय / एजीआर / ओ / ९९ ५ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
३ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , ३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ९९९ / २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे शिवनंदन महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , रेड , तालुका शिराळा , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एमआरजे / एजीआर / ओ / ९९९ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
३ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

- 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , ३ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १०२४ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे प्रगती महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , तुरची , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / टीजीएन / एजीआर / ओ / १०२४ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १०२८ / २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे आवणी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , किर्लोस्करवाडी ( सावंतपूरवसाहत ) , तालुका 
पलूस , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / पीएलएस / एजीआर / ओ / १०२८ / 
सन २०१ ९ - २०२० , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १०३० / २०१ ९. 
-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे लक्ष्मी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन सहकारी 
संस्था मर्यादित , तुंग , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / 
एमआरजे / एजीआर / ओ / १०३० / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक ३ ऑक्टोबर 
२०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


६७ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , ३ ३ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १४५० / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे लक्ष्मी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , वाळवा , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / ओ / १४५० / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १८ डिसेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा - ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १४५२ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे आम्रपाली महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , ढवळी , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एटीडी / एजीआर / ओ / १४५२ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
१८ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १८ डिसेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / २१ / २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे स्वामी समर्थ महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , अंजनी , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / टीजीएन / एजीआर / ओ / १०२४ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
१ जानेवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा - ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / २३ / २०२० . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे श्रमसाफल्य महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , इस्लामपूर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / ओ / २३ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
१ जानेवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / २७ / २०२० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे सिद्धनाथ दूध संस्था मर्यादित , वळसंग , तालुका 
जत , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / जेएटी / एजीआर / ओ / २७ / सन 
२०१ ९ - २०२० , दिनांक १ जानेवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअअसा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / २५ / २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे सत्यम दूध सहकारी संस्था मर्यादित , डोर्ली , 
तालुका जत , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / जेएटी / एजीआर / 
ओ / २५ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक १ जानेवारी २०२० अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ३१ / २०२० . - 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे प्रगती महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , ढालगाव , तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा 
सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएमएल / एजीआर / ओ / ३१ / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक १ जानेवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा - ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ५३ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे श्री गणेश सहकारी दूध उत्पादक संस्था 
मर्यादित , देववाडी , तालुका शिराळा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएलए / 
एजीआर / ओ / ५३ / सन २०१ ९ - २०२० , दिनांक २ जानेवारी २०२० अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ५४ / २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे श्री हनुमान सहकारी दूध उत्पादक संस्था 
मर्यादित , लादेवाडी , तालुका शिराळा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएलए / 
एजीआर / ओ / ५४ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक २ जानेवारी २०२० अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

- 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ७६ / २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे लक्ष्मी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , मालगाव , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एमआरजे / एजीआर / ओ / ७६ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
३ जानेवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , ३ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ७७ / २०२०. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे लक्ष्मी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , मालगाव , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एमआरजे / एजीआर / ओ / ७७ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
३ जानेवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , ३ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ८३१ / २०२०. 

- 

- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे श्री अहिल्यादेवी होळकर महिला बंदिस्त 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , बाज , तालुका जत , जिल्हा 
सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / जेएटी / एजीआर / ओ / ८३१ / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक १३ मार्च २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


६ ९ 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १३ मार्च २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा - ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ६२७ / २०२०. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे श्री सटवाई दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , शेळकेवाडी , तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / केएलएल / एजीआर / ओ / ६२७ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक २१ 
जानेवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २१ जानेवारी २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ९ ०२ / २०१ ९. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे राजमाता अहिल्याबाई होळकर महिला बंदिस्त 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , बाळेवाडी , तालुका 
आटपाडी , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / एडीआय / एजीआर / ओ / ९ ०२ / 
सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक १७ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा - ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ९ ०६ / २०१ ९. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे अहिल्यादेवी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , पेड , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एडीआय / एजीआर / ओ / ९ ०६ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
१७ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ९ ० ९ / २०१ ९. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे सर्वेश महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , वलवण , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एडीआय / एजीआर / ओ / ९ ० ९ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
१७ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १७ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १०२० / २०१ ९. 
• सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे क्रांतीज्योती महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , नवीन वसाहत , ढवळी , तालुका तासगाव , 
जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / एजीआर / ओ / १०२० / सन 
२०१ ९ - २०२० , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १३३१ / २०१ ९. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे कामधेनु महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , कुंडल , तालुका पलुस , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / पीएलएस / एजीआर / ओ / १३३१ / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २ ९ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १३०१ / २०१ ९. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे विनायक महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , ऐतवडे बुद्रुक , तालुका वाळवा , जिल्हा 
सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / ओ / १३०१ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २५ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / मत्स्य संस्था / नोंदणी / १२७५ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे श्री धुळदेव मत्स्य व्यावसायिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , आरेवाडी , तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एलएल / एजीआर / ओ / १२७५ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १२६५ / २०१ ९. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे मोरया महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , उरुणवाडी , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / ओ / १२६५ / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १२६४ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे शक्ती महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , इस्लामपूर , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / ओ / १२६४ / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , १८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा - ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १३०२ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे भवानीमाता महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , डोंगरवाडी , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / ओ / २२४८ / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २१ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअअसा - ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १२ ९ ६ / २०१ ९. 

- 

- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे प्रियदर्शनी महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , कामेरी , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / ओ / २२४६ / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


७१ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २५ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १२ ९ ४ / २०२०. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे स्वामी समर्थ महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , ऐतवडे बुद्रुक , तालुका वाळवा , जिल्हा 
सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / ओ / २२४६ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २५ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा - ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १२ ९ ८ / २०२०. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे . मुख्य प्रवर्तक सह्याद्री महिला बंदिस्त शेळीमेंढी 
पालन सहकारी संस्था मर्यादित , कामेरी , तालुका वाळवा , जिल्हा 
सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / डब्ल्यूव्हीए / एजीआर / ओ / २२४५ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे आहे . 
सांगली - मिरज , २५ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ९ ६४ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे . पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महिला बंदिस्त 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , दिघंची ( पुजारवाडी ) , 
जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / एडीआय / एजीआर / ओ / ९ ६४ / सन 
२०१ ९ - २०२० , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सांगली - मिरज , २४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / ९ ६६ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे . महात्मा फुले महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , घरनिकी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / एडीआय / एजीआर / ओ / ९ ६६ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
१ ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सांगली - मिरज , २४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / दूधसंस्था / नोंदणी / ९ ७४ / २०१ ९.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे . निनाईदेवी महिला सहकारी दूध उत्पादक संस्था 
मर्यादित , रेड , तालुका शिराळा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएलए / 
एजीआर / ओ / ९ ७४ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


सांगली - मिरज , 30 सप्टेंबर २०१ ९ . 
३० 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १०२२ / २०१ ९. 

- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे . प्रगती महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , तुरची , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / टीजीएन / एजीआर / ओ / १०२२ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सांगली - मिरज , ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १०१८ / २०१ ९. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे . जयहनुमान महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , शिरगाव ( कवठे ) , तालुका तासगाव , जिल्हा 
सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / एजीआर / ओ / १०१८ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सांगली - मिरज , ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा - ५ / मत्स्य सं . नोंदणी / ८१ ९ / २०१ ९ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे . अहिल्या महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन सहकारी 
संस्था मर्यादित , बनपुरी , तालुका आटपाडी , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / एडीआय / एजीआर / ओ / ८१ ९ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक ३० 
ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सांगली - मिरज , ३० ऑगस्ट २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा- ५ / बंदिस्त शेळीमेंढी / नोंदणी / १०१६ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे . जयमल्हार महिला बंदिस्त शेळीमेंढी पालन 
सहकारी संस्था मर्यादित , तासगाव , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसएएन / टीजीएन / एजीआर / ओ / १०१६ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक 
११ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सांगली - मिरज , ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / दूधसंस्था / नोंदणी / ९ ७५ / २०१ ९.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे . दुर्गामाता सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , 
चिखली , तालुका शिराळा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएलए / एजीआर / 
ओ / ९ ७५ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सांगली - मिरज , ३० सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / दूधसंस्था / नोंदणी / ९ ७३ / २०१ ९ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे . मंगलनाथ सहकारी दूध उत्पादक संस्था मर्यादित , 
मांगले , तालुका शिराळा , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएलए / एजीआर / 
ओ / ९ ७३ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक ३० सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सांगली - मिरज , ३० सप्टेंबर २०१ ९ . 


ज्ञापनादेश 

क्रमांक जिदुविअ असा -५ / मत्स्य सं . नोंदणी / १२७४ / २०१ ९ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज , यांनी मंजूर केलेल्या 
उपविधीची प्रत आणि नोंदणी प्रमाणपत्र एसएएन / एलएल / एजीआर / ओ / 
/ सन २०१ ९ - २०२० , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१ ९ सोबत श्री . बाळासो 


७३ 

अनिल कोळेकर , रा . आरेवाडी , तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली 
मुख्य प्रवर्तक श्री धुळदेव मत्स्य व्यावसायिक सहकारी संस्था 
मर्यादित , आरेवाडी , तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली सस्नेह 
रवाना या कार्यालयातील एम . डी . कांबळे , प्रभारी सहकारी अधिकारी , 
श्रेणी २ , यांना कळविण्यात येते की , त्यांनी सदर संस्थेच्या पहिल्या 
सर्वसाधारण सभेस सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सांगली 
मिरज यांचे प्रतिनिधी म्हणून हजर राहावे व प्रथम सभेचा वृत्तांत दोन 
प्रतीत अहवालासह या कार्यालयास सादर करावा . 


अरूण स . चौगुले , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , सांगली - मिरज . 


सांगली - मिरज , २० नोव्हेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 


क्रमांक सनिता / कक्ष - ब / नोंदणी अधिसूचना / ६८२ / २०१ ९.- याद्वारे 
अधिसूचित करणेत येते की , लोकमंगल नाविन्यपूर्ण कृषी व पूरक 
उद्योग सहकारी संस्था मर्यादित , पेड , तालुका तासगाव , जिल्हा 
सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अंतर्गत 
नोंदवण्यात येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / जीएनएल / 
ओ / १८१२ / सन २०१ ९ - २०२० , दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
तासगाव , २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिता / कक्ष - ब / नोंदणी अधिसूचना / ६ ९ ६ / २०१ ९ . - याद्वारे 
अधिसूचित करणेत येते की , यशवंतराव बापू शेंडगे नाविन्यपूर्ण उद्योग 
सहकारी संस्था मर्यादित , तासगाव , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अंतर्गत 
नोंदवण्यात येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / जीएनएल / 
ओ / १८१६ / सन २०१ ९ - २०२० , दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
तासगाव , २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक सनिता / कक्ष - ब / नोंदणी अधिसूचना / ७३० / २०१ ९.- याद्वारे 
अधिसूचित करणेत येते की , शाहू सहकारी नाविन्यपूर्ण उद्योग संस्था 
मर्यादित , पेड , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदवण्यात येत असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / जीएनएल / ओ / १८१४ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
तासगाव , २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


क्रमांक सनिता / कक्ष - ब / नोंदणी अधिसूचना / ६८ ९ / २०१ ९.- याद्वारे 
अधिसूचित करणेत येते की , अहिल्यादेवी होळकर महिला सहकारी 
अभिनव उद्योग संस्था मर्यादित , पेड , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अंतर्गत 
नोंदवण्यात येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / जीएनएल / 
ओ / १८१३ / सन २०१ ९ - २०२० , दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
तासगाव , २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिता / कक्ष - ब / नोंदणी अधिसूचना / ७०३ / २०१ ९.- याद्वारे 
अधिसूचित करणेत येते की , ओमगणेश सहकारी नाविन्यपूर्ण उद्योग 
संस्था मर्यादित , विजयनगर , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदवण्यात 
येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / जीएनएल / ओ / १८१५ / 
सन २०१ ९ - २०२० , दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
तासगाव , २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 


क्रमांक सनिता / कक्ष - ब / नोंदणी अधिसूचना / ७० ९ / २०१ ९ . – याद्वारे 
अधिसूचित करणेत येते की , राजे उमाजी नाईक नाविन्यपूर्ण उद्योग 
संस्था मर्यादित , पेड , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदवण्यात 
येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / जीएनएल / ओ / १८० ९ / 
सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
तासगाव , २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिता / कक्ष - ब / नोंदणी अधिसूचना / ६७५ / २०१ ९ . - याद्वारे 
अधिसूचित करणेत येते की , श्री लक्ष्मी सहकारी नाविन्यपूर्ण उद्योग 
संस्था मर्यादित , तासगाव , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अंतर्गत नोंदवण्यात 
येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / जीएनएल / ओ / १८०८ / 
सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक २० ऑगस्ट २०१ ९ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात येऊन तसे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 
तासगाव , २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिता / कक्ष - क / नोंदणी / प्रगती महिला / ग्रा . बि . / ९ ८ / २०२०. 
-मी , युसुफ शेख , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तासगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , प्रगती महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , बिरणवाडी , तालुका तासगाव , जिल्हा सांगली 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन / टीजीएन / 
आरएसआर / सीआर / १७७० / सन २०२० , दिनांक ९ जून २०२० असा 


आहे . 

उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे करण्यात आले आहे . 


तासगाव , ९ जून २०२० . 


युसुफ अमीर शेख , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , तासगाव , जि . सांगली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

क्रमांक सनिक / कक्ष -२ / नापत / एसएएन / केएमएल / आरएसआर / सीआर / 
५८ ९ / ४८१ / २०१ ९ . - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , कृष्णा 
अर्बन क्रेडिट को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि . , कवठेमहांकाळ , तालुका 
कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / केएमएल / आरएसआर / 
सीआर / ५८ ९ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

५ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 

कवठेमहांकाळ , ५ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिक / कक्ष -२ / नापत / एसएएन / केएमएल / आरएसआर / सीआर / 
५ ९ २ / २४७ / २०२० . - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , श्री . 
बाबुराव श्रीपती शिंदे क्रेडिट को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि . , 
कोकळे , तालुका कवठेमहांकाळ , जिल्हा सांगली ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसएएन / 
केएमएल / आरएसआर / सीआर / ५ ९ २ / सन २०२० - २०२१ , दिनांक ३१ जुलै 
२०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 


कवठेमहांकाळ , ३१ जुलै २०२० . 


उर्मिला श्रीधर राजमाने , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कवठेमहांकाळ , 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -१ / नोंदणी अधिसूचना / प्रसिद्धी / २०१ ९ . – या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करणेत येते की , पलूस स्वयंरोजगार बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , पलूस , तालुका पलूस , जिल्हा सांगली ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसएएन / पीएलएस / जीएनएल / ओ / १७४५ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक १५ 
जुलै २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


७५ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 

अमोल डफळे , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पलूस . 


पलूस , १५ जुलै २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६५ / ८३५ / २०२० 
-या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , अलंकापुरी अपार्टमेंट 
( विंग - बी ) सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , सैदापूर , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७६५ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १२ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६१ / २७ ९ / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , राधाकृष्ण कॉम्प्लेक्स 
॥ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गुरुवार पेठ , तालुका - जिल्हा 
सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७६१ / सन २०२० - २०२१ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ११ सप्टेंबर २०२० . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५४ / २२० / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , पुष्पकुंज रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७५४ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २० ऑगस्ट २०२० असा आहे . 


अधिसूचना 

क्रमांक 

२ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५१ / १७४ / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , समृद्धी निवास सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ 
चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र 
संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम , ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५१ / सन २०२० 
२०२१ , दिनांक २ ९ जुलै २०२० असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २ ९ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५२ / २१७ / २०२०. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , गुरुप्रसाद को - ऑपरेटिव्ह 
हाउसिंग सोसायटी लि . , कोंडवे , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ 
चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र 
संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५२ / सन २०२० 
२०२१ , दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकीहक्क गृहनिर्माण संस्था भूखंडधारक 
प्लॉटधारक असे आहे . 

सातारा , १ ९ ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना ७१२ 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५६ / २३६ / २०२०. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , कल्पतरू सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सुमननगरी , संभाजीनगर- कोडोली , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७५६ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २४ ऑगस्ट २०२० . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २० ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५३ / २२२ / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , अजिंक्य रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७५३ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २० ऑगस्ट २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २० ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५ ९ / २६० / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , राज वास्तू को - ऑपरेटिव्ह 
हाउसिंग सोसायटी लि . , कोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ 
चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र 
संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५ ९ / सन २०२० 
२०२१ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

सातारा , ३ 

सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६० / २६२ / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , रिलायबल हाईटस् को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , वनवासवाडी , सातारा , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७६० / सन २०२० - २०२१ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ४ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५८ / २५७ / २०२० 
- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , श्री दत्त प्लाझा को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , करंजे तर्फ सातारा , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७५८ / सन २०२० - २०२१ , दिनांक ३ सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ३ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५५ / २३३ / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , वरद पुष्प सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ 
चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५५ / सन २०२० 
२०२१ , दिनांक २४ ऑगस्ट २०२० असा आहे . 


७७ 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २४ ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५७ / २४० / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , श्रीशैल्य को - ऑपरेटिव्ह 
हाउसिंग सोसायटी लि . , सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ 
चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५७ / सन २०२० 
२०२१ , दिनांक २८ ऑगस्ट २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २८ ऑगस्ट २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७५० / ११८ / २०२०. 
- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , आनंदी वास्तू 
वास्तू को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , करंजे तर्फ सातारा , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७५० / सन २०२० - २०२१ , दिनांक १ जुलै २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १ जुलै २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७४ ९ / ४४ / २०२० . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , आनंद सागर विहार सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , व्यंकटपुरा पेठ , सातारा , तालुका - जिल्हा 
सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७४ ९ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २७ मे २०२० असा आहे . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६८ / ८४२ / २०२० 
- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , सिद्धीविनायक पार्क 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , सिद्धीविनायकनगर , खेड , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७६८ / सन २०२० - २०२१ , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

सातारा , 


२७ 


मे 


२०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६३ / ७०८ / २०२०. - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , कृष्णाकुंज ( विंग - डी ) को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , गोडोली , सातारा , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७६३ / सन २०२० - २०२१ , दिनांक १८ सप्टेंबर २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब - १ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १८ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६७ / ८४० / २०२०. - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , शाहू रेसिडेन्सी फेज -३ 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , गोडोली , सातारा , तालुका - जिल्हा 
सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७६७ / सन २०२० - २०२१ , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० असा 

आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १२ नोव्हेंबर २०२० . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १२ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 


क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६६ / ८३८ / २०२०. 
- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , वरद विनायक रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , गोडोली , सातारा , तालुका -1 - जिल्हा 
सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७६६ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १२ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७७० / ८५६ / २०२० 
-या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , सुलोचना प्राईड सहकारी 
गृहरचना संस्था मर्यादित , खेड , सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७७० / सन २०२०-२०२१ , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२० असा आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब - १ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १८ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६ ९ / ८५४ / २०२० 
- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , श्री साई पुष्प को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , गोडोली , सातारा , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७६ ९ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १८ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६२ / ३०५ / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , साईदर्शन को - ऑपरेटिव्ह 
हाउसिंग सोसायटी लि . , गोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ 
चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र 
संस्था नियम १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७६२ / सन २०२० 
२०२१ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १६ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७४१ / १२८५ / २०१ ९. 
– या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , कोहिनूर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , करंजे तर्फ सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७४१ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक १० डिसेंबर २०१ ९ असा आहे . 


J 


७ ९ 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १० डिसेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७४४ / १४२२ / २०२० 
– या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , गृहप्रस्थ रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , खेड , सातारा , तालुका - जिल्हा 
सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७४४ / सन २०२० - २०२१ , दिनांक १६ जानेवारी २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १६ जानेवारी २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७४५ / १४८५ / २०२० 
– या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , दुर्वांकुर रेसिडेन्सी 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी , पिरवाडी , सातारा , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी , 
टीसी / १७४५ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २४ जानेवारी २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २४ जानेवारी २०२० . 


८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२६ / १६४ ९ / २०२०. - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , श्री वडजाईदेवी महिला 
कृषि उद्योग बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , पाटखळ , 
तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ 
चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ 
( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / 
जीएनएल / ओ / ४२६ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० 
असा आहे . 


क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७४८ / १७१४ / २०२० - 
–या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , साईपुष्प को - ऑपरेटिव्ह 
हाउसिंग सोसायटी लि . , कोडोली , सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७४८ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक ३ मार्च २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ३ मार्च २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७४७ / १६७५ / २०२० 
– या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , श्रीधर को - ऑपरेटिव्ह 
हाउसिंग सोसायटी लि . , करंजे तर्फ सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७४७ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० असा आहे . 
उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २८ फेब्रुवारी २०२० . 


अधिसूचना 


क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७४६ / १६५ ९ / २०२०. 
-या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , अवधुत विहार रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , गोडोली , सातारा , तालुका - जिल्हा 
सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व 
त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७४६ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२० असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २४ फेब्रुवारी २०२० . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 

सातारा , २४ फेब्रुवारी २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३५ / ९ ४२ / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , नियोजित जिजाई रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७३५ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ३० सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३४ / ९ १६ / २०२० 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , नियोजित ओंकार रिजन्सी 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , तालुका - जिल्हा सातारा ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७३४ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २३ सप्टेंबर २०२० असा आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २३ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३३ / ८ ९ ५ / २०१ ९ . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , नियोजित सदगुरू रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , कोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७३३ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक २० सप्टेंबर २०२० असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २० सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३७ / १०१४ / २०१ ९ . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , नियोजित प्रणव रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७३७ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२० असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १८ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३८ / १०७६ / २०१ ९ - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , मनोमय रेसिडेन्सी को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , गोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७३८ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२० असा आहे . 


८१ 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब - १ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ६ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३६ / ९ ८१ / २०१ ९ . या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , सिद्धीविनायक आंगण 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , दौलतनगर , करंजे तर्फ सातारा , 
तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ 
चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ 
( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / 
एचएसजी / टीसी / १७३६ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२० 
असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ११ ऑक्टोबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७४० / १२०१ / २०१ ९. 

- 

- या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , नियोजित चेंबर्स 
मुक्ता 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , भवानी पेठ , सातारा , तालुका - 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७४० / सन २०१ ९ - २०२० , दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१ ९ असा 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ३० नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३ ९ / ११४ ९ / २०१ ९ 
– या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , युनिटी प्राईड को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लि . , करंजे तर्फ सातारा , तालुका 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -२ व महाराष्ट्र संस्था नियम ] १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये 
नोंदणेत आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / 
टीसी / १७३ ९ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०१ ९ असा 
आहे . 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , १ ९ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३१ / ८२५ / २०१ ९ . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , आर्यवर्त सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , वनवासवाडी , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ 
चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३१ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ३ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७३२ / ८४० / २०१ ९ . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , नोबल सागर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , करंजे तर्फ सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७३२ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , ६ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७२८ / ३८७ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , स्नेहदिप रेसिडेन्सी सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन २०१ ९ 
चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ व महाराष्ट्र 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत आली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७२८ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक २५ जून २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २५ जून २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / १७२ ९ / ५ ९९ / २०१ ९ 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , पार्वती निवास सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , करंजे तर्फ सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्या अंतर्गत 
सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब -२ 
व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम ५ ( ३ ) अन्वये नोंदणेत 
आली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / एचएसजी / टीसी / 
१७२ ९ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक २ ९ जुलै २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे कलम 
१५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील 
नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
सातारा , २ ९ जुलै २०१ ९ . 

J 


अधिसूचना 


क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२० / ५५ ९ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , जयमल्हार अनुसूचित जाती 
महिला सहकारी संस्था मर्यादित , माजगाव , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदवण्यात येत असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / जीएनएल / 
ओ / ४२० / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक २३ जुलै २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात 
येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सातारा , २३ जुलै २०१ ९ . 


अधिसूचना 


क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२२ / ८३८ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , भंडारी रिजन्सी सहकारी 
संस्था मर्यादित , कोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात येत असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२२ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सातारा , ६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२१ / ८३३ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , श्री जिव्हेश्वर सहकारी 
संस्था मर्यादित , अतित , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात येत असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२१ / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सप्टेंबर २०१ ९ . 

सातारा , 

५ 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२५ / १ ९ ३० / २०१ ९ . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , मायबोली कृषी पूरक सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात येत 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२५ / सन 
२०१ ९ -२०२० , दिनांक २५ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात येत 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
ऑक्टोबर 
२०१ ९ . 

सातारा , २५ 


८३ 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सातारा , १८ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२३ / १००५ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , सिद्धीविनायक पॅनोरमा 
सहकारी मेंटेनन्स संस्था मर्यादित , सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदवण्यात येत तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / जीएनएल / 
असून 
ओ / ४२३ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक १८ ऑक्टोबर २०१ ९ अन्वये 
नोंदविण्यात येत आहे . 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२७ / १६८३ / २०२० . - या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , रमाई गृहिणी स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात येत 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२७ / सन 
२०२०-२०२१ , दिनांक २ मार्च २०२० अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सातारा , २ मार्च २०२० . 

२ 


अधिसूचना 

क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२८ / ९९ / २०२०.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , जनाई मळाई स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , कोडोली , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात येत 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२८ / सन 
२०१ ९ - २०२० , दिनांक २५ जून २०२० अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
सातारा , २५ जून २०२० . 


अधिसूचना 


क्रमांक २ / एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२४ / १ ९ ३२ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , अटल अभिनव नाविन्यपूर्ण 
सहकारी संस्था मर्यादित , सातारा , तालुका - जिल्हा सातारा ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदवण्यात येत 
असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एसएटी / जीएनएल / ओ / ४२४ / सन 
२०१ ९ - २०२० , दिनांक २५ ऑक्टोबर अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
बाळासाहेब एम . तावरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सातारा , सांगली - मिरज . 


सातारा , २५ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -४ / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६१५ / ८३० / 
२०२०. - मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , 
इंडस हेरिटेज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कोळकी , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / 
पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६१५ / सन २०१ ९- २०२० , दिनांक १२ मार्च 
२०२० अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

फलटण , १२ मार्च २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -४ / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६१६ / ०८ / २०२० 

- 

- मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , यश रॉयल 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , जाधववाडी , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / 
पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६१६ / सन २०१ ९ - २०२० , दिनांक ९ एप्रिल 
२०२० अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

फलटण , ९ एप्रिल २०२० . 


क्रमांक कक्ष -४ / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२० / १७२ / 
२०२०. – मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , 
मथुराई विहार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , जाधववाडी , 
तालुका फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी 
क्रमांक / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२० / सन २०२०-२०२१ , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

फलटण , ११ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -४ / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२३ / १८५ / 
२०२०. – मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , 
निलकमल विहार बी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
जाधववाडी , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२३ / सन २०२० 
२०२१ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

फलटण , १५ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -४ / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२२ / १८३ / 
२०२० - मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , 
निलकमल विहार ए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
जाधववाडी , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२२ / सन २०२० 
२०२१ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८६५ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा श्री संत साधुबुवा 
सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , राजुरी नं . ५ , फलटण , 
तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे 
व या आदेशावरील दिनांक २६ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे 
एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 
फलटण , २६ मार्च २०२० . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

फलटण , १५ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -४ / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२४ / १८१ / 
२०२० - मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , 
रानवारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , जाधववाडी , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / 
पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२४ / सन २०२०- २०२१ , दिनांक १५ सप्टेंबर 
२०२० अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

सातारा , १५ सप्टेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

- 

क्रमांक कक्ष -४ / एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२१ / १७३ / 
२०२०. - मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , 
अष्टलक्ष्मी अॅनेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सुरवडी , 
तालुका फलटण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी 
क्रमांक एसएटी / पीएलएन / एचएसजी / टीसी / ६२१ / सन २०२०-२०२१ , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० अन्वये नोंदविण्यात येत आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

फलटण , ११ सप्टेंबर २०२० . 


८५ 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - 3 / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / २०२० - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा भीमाशंकर नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा 
सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक 
२७ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून 
तिचे अस्तित्व बंद होईल . 

फलटण , २७ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८७५ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा शिवदत्त नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा 
सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक 
२७ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून 
तिचे अस्तित्व बंद होईल . 

फलटण , २७ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८७४ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा बालसिद्धनाथ 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाडेगाव , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या 
आदेशावरील दिनांक २७ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक 
व्यक्तीभूत संस्था म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 
फलटण , २७ मार्च २०२० . 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८६८/२०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा हरिओम एस . टी . 
कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या 
आदेशावरील दिनांक २६ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक 
व्यक्तीभूत संस्था म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 

फलटण , २६ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८७३/२०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा रामपार्वती मजूर 
सहकारी संस्था मर्यादित , वाठार ( निं ) , तालुका फलटण , जिल्हा 
सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक 
२७ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून 
तिचे अस्तित्व बंद होईल . 

फलटण , २७ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८७२/२०२० - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा श्रीसमर्थ 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , अलगुडेवाडी , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या 
आदेशावरील दिनांक २७ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक 
व्यक्तीभूत संस्था म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 

फलटण , २७ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८७०/२०२० - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा श्री मंगलमुर्ती 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , लक्ष्मीनगर , फलटण , तालुका 
फलटण , जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या 
आदेशावरील दिनांक २६ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक 
व्यक्तीभूत संस्था म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 
फलटण , २६ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८६ ९ / २०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा रामटेक सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , लक्ष्मीनगर , फलटण , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील 
दिनांक २६ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था 
म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 

फलटण , २६ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८६६/२०२० - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा चौंडेश्वरी नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा 
सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक 
२६ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून 
तिचे अस्तित्व बंद होईल . 

फलटण , २६ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८६४ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा सम्राट महिला 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील 
दिनांक २६ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था 
म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 

फलटण , २६ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८७ ९ / २०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा अक्षय अपार्टमेंट 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , लक्ष्मीनगर , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील 
दिनांक २७ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था 
म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 

फलटण , २७ मार्च २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम आदेश 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८७७/२०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा माऊली ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , ढवळ , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील 
दिनांक २७ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था 
म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 
फलटण , २७ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८७६ / २०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा श्री सदगुरू ब्रह्मचैतन्य 
गोंदवलेकर महाराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करीत आहे व या आदेशावरील दिनांक २७ मार्च २०२० पासून 
सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 
फलटण , २७ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / नोंदणी रद्द आदेश / ८७१ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा हनुमान मोटार 
वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित , साखरवाडी , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व या आदेशावरील 
दिनांक २६ मार्च २०२० पासून सदर संस्थेचे एक व्यक्तीभूत संस्था 
म्हणून तिचे अस्तित्व बंद होईल . 
फलटण , २६ मार्च २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / ज्ञानेश्वर माऊली सह . पा . पु . संस्था / पुनर्जीवन / 
आदेश / ८८३ / २०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील 
धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा ज्ञानेश्वर माऊली सहकारी पाणीपुरवठा संस्था 
मर्यादित , निंभोरे , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या संस्थेचे पुनर्जीवन 
करीत आहे . 


तसेच संस्थेच्या व्यवस्थापकीय कामकाजाकरिता विशेष सर्वसाधारण 
सभेतील ठराव क्रमांक ६ नुसार निश्चित केलेल्या संचालकांची एका 
वर्षासाठी हंगामी संचालक मंडळ म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० मार्च २०२० रोजी निर्गमित केला 
आहे . 

फलटण , २० मार्च २०२० . 


८७ 


क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / तुळजाभवानी नापत / अंतिम आदेश / ५४ / 
२०२०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण सदर अधिनियमांचे कलम १०२ व १०३ 
अन्वये तुळजाभवानी महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या संस्थेचा जा . क्रमांक 
कक्ष -३ / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०१ ९ , दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०१ ९ चा मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम करीत आहे . तसेच 
अधिनियमाचे कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . एस . व्ही . 
वांगडे , लेखापरीक्षक , श्रेणी - २ , फलटण यांची नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक 
१२ जून २०२० रोजी पारीत केला आहे . 

फलटण , १२ जून २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / यशोदा महिला स्वयंरोजगार संस्था / अंतिम 
आदेश / ५५ / २०२०.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण सदर अधिनियमांचे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये यशोदा महिला स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , शिंदेनगर , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या संस्थेचा 
जा . क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०१ ९ , दिनांक 
१४ ऑक्टोबर २०१ ९ चा मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम करीत 
आहे . तसेच अधिनियमाचे कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून 
श्री . एस . पी . साळुंखे , सहकार अधिकारी , श्रेणी - २ , फलटण यांची 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक 
१२ जून २०२० रोजी पारीत केला आहे . 
फलटण , १२ जून २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / आनंदराव शितोळे ग्राह . भांडार / अंतिम 
आदेश / ५६ / २०२० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , फलटण सदर अधिनियमांचे कलम १०२ 
व १०३ अन्वये श्री . आनंदराव शितोळे विद्यार्थी शिक्षक सहकारी 
ग्राहक भांडार मर्यादित , तिरकवाडी , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 
या संस्थेचा जा . क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / मध्यंतरीय आदेश / सन २०१ ९ , 
दिनांक १४ ऑक्टोबर २०१ ९ चा मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये 
कायम करीत आहे . तसेच अधिनियमाचे कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक 
म्हणून श्री . सी . आर . भुजबळ , सहकार अधिकारी , श्रेणी २ , फलटण 
यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / बदली आदेश / २ ९ ४ / २०१ ९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण श्री मंगलमुर्ती सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 
या सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . डी . ए . जाधव , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , सातारा यांचेऐवजी श्रीमती बी . बी . 
भावेकर , उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , फलटण यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
फलटण , २ ९ जुलै २०१ ९ . 


सदरचा आदेश माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेनिशी आज दिनांक 
१२ जून २०२० रोजी पारीत केला आहे . 

फलटण , १२ जून २०२० . 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / बदली आदेश / २८८ / २०१ ९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण चौंडेश्वरी नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या 
सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . एन . टी . शिंदे , कार्यालय 
अधिक्षक - १ , सातारा यांचेऐवजी श्री . एस . पी . साळुंखे , सहकार 
अधिकारी , श्रेणी - २ , फलटण यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे . 

फलटण , २ ९ जुलै २०१ ९ . 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / बदली आदेश / २८ ९ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण सम्राट महिला नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा 
सातारा या सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून श्रीमती डी . ए . जाधव , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , सातारा यांचेऐवजी श्रीमती एस . पी . 
कुलकर्णी , सहकार अधिकारी , श्रेणी - १ , फलटण यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

फलटण , २ ९ जुलै २०१ ९ . 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष- ३ / अवसायन / बदली आदेश / २ ९ ० / २०१ ९ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण शिवदत्त नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या 
सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . एम . जी . फडतरे , अपर 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , फलटण यांचेऐवजी श्री . आर . 
एन . इनामदार , मुख्य लिपिक फलटण यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 

फलटण , २ ९ जुलै २०१ ९ . 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / बदली आदेश / २ ९ ५ / २०१ ९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण अक्षत सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , लक्ष्मीनगर , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या 
सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . डी . ए . जाधव , उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , सातारा यांचेऐवजी श्री . व्ही . एस . वांगडे , अपर 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , फलटण यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती 
करीत आहे . 
फलटण , २ ९ जुलै २०१ ९ . 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / बदली आदेश / २ ९ ६ / २०१ ९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण ज्ञानेश्वर माऊली सहकारी 
पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , निंभोरे , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 
या सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . डी . ए . जाधव , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , सातारा यांचेऐवजी श्री . व्ही . एस . 
वांगडे , अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , फलटण यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
फलटण , २ ९ जुलै २०१ ९ . 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / बदली आदेश / २ ९ १ / २०१ ९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण भीमाशंकर नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा 
सातारा या सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून श्रीमती एम . जी . फडतरे , 
अपर उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , वडुज यांचेऐवजी श्रीमती एस . 
पी . कुलकर्णी , सहकार अधिकारी , श्रेणी - १ , फलटण यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
फलटण , २ ९ जुलै २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

- 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / बदली आदेश / २ ९ २ / २०१ ९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर 
महाराज ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , फलटण , 
तालुका फलटण , जिल्हा सातारा या सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून 
श्री . डी . ए . जाधव , उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , सातारा यांचेऐवजी 
श्री . एन . एस . पवार , लेखापरीक्षक , श्रेणी - २ , सहकारी संस्था , 
फलटण यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 
फलटण , २ ९ जुलै २०१ ९ . 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / बदली आदेश / २ ९ ३ / २०१ ९.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण हरिओम एस . टी . कर्मचारी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा या सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . के . एच . 
देशमुख , अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , सातारा यांचेऐवजी श्रीमती 
बी . बी . भावेकर , उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , फलटण यांची 
अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

, 

फलटण , २ ९ जुलै २०१ ९ . 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / अवसायन / बदली आदेश / ३१४ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , फलटण , तालुका फलटण श्रीमंत मालोजीराजे 
सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा 
सातारा या सहकारी संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . के . एम . चव्हाण , 
सहकार अधिकारी , श्रेणी - १ , सातारा यांचेऐवजी अवसायन 
कामकाजाकरिता खालीलप्रमाणे अवसायक मंडळाची नियुक्ती करीत 
आहे . 


१. श्री . सी . आर . भुजबळ , सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , फलटण 
तथा अवसायन मंडळ अध्यक्ष . 


२. श्री . एस . पी . साळुंखे , सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , फलटण 
तथा अवसायन मंडळ सदस्य . 


३. श्री . एन . एस . पवार , तालुका लेखापरीक्षक , फलटण तथा 
अवसायन मंडळ सदस्य . 

फलटण , ३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


८ ९ 


अंशत : बदली आदेश 

क्रमांक कक्ष - ३ / श्रीमंत सया . गाय . महा . बडो . मा . व . सह . गृह . 
संस्था / का . क . / पुनर्जीवन / २०२० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १ ९ व नियम , १८ नुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी , सुनील धायगुडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
फलटण , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा असा आदेश देत आहे 
श्रीमंत सयाजीराव गायकवाड महाराज ( बडोदेकर ) मागासवर्गीय 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , जाधववाडी , तालुका फलटण , 
जिल्हा सातारा ही संस्था कलम १ ९ व नियम , १८ नुसार पुनर्जीवन 
करीत आहे . तसेच संस्थेच्या व्यवस्थापकीय कामकाजाकरिता एका 
वर्षासाठी हंगामी संचालक मंडळ अवसायक यांच्या सभेतील ठराव 
क्रमांक ६ नुसार निश्चित केलेल्या संचालकांची नियुक्ती करीत आहे . 
सदरचा आदेश आज दिनांक १३ जानेवारी २०२० रोजी अलाहिदा 
सादर केलेला आहे . 


सुनील धायगुडे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , फलटण , जि . सातारा . 


फलटण , १३ जानेवारी २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक एसएटी / केजीएन / एजीआर / एम / १५५६ / ५३८ / २०२० . - मा . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव यांनी 
छ . राजमाता जीजाऊ कृषीमाल पणन महिला सहकारी संस्था 
मर्यादित , वाघोली , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा या संस्थेची नोंदणी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) प्रमाणे जाहीर केले 
आहे . संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / केजीएन / एजीआर / एम / १५५६ / 
सन २०२० - २०२१ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० हा आहे . 

सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा क्रमांक ९ ( १ ) व त्याबरोबर 
महाराष्ट्र महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ चा क्रमांक १० 
( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण पणन 
संस्था असे आहे . 

कोरेगाव , ९ नोव्हेंबर २०२० . 


अधिसूचना 

क्रमांक एसएटी / केजीएन / एचएसजी / टीओ / १०२३ / २०२०.- मा . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव यांनी 
कुबेर हाईट्स को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी मर्यादित , 
कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याअंतर्गत सन २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश 
क्रमांक ९ चे कलम १५४ ब - २ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
( ३ ) प्रमाणे जाहीर केले आहे . सदर संस्थेची नोंदणी क्रमांक एसएटी / 
केजीएन / एचएसजी / टीसी / १०२३ / सन २०२० - २०२१ , दिनांक १६ मार्च 
२०२० हा आहे . 


९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम आदेश 


सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा अधिनियम क्रमांक १२ 
( १ ) व त्याबरोबर महाराष्ट्र महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा नियम , १ ९ ६१ 
चा क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 
कोरेगाव , १६ मार्च २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / अंतिम आदेश / २४७ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव या आदेशान्वये 
कन्हैया अन्नधान्य व भाजीपाला स्वच्छता व प्रतवारी अभिनव 
सहकारी संस्था मर्यादित , धुमाळवाडी , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा 
या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत अंतिम आदेश देत आहे . महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे 
व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक म्हणून श्री . चंद्रशेखर गो . भोकरे , 
उपलेखापरीक्षक अधीन तालुका लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कोरेगाव 
यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 

अवसायक यांनी संबंधितांकडून संस्थेचा दप्तरी मालमत्तेचा ताबा 


घ्यावा . 
सातारा , २४ जून २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / अंतिम आदेश / ८ ९ ४ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव या आदेशान्वये 
महालक्ष्मी मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , 
जिल्हा सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत अंतिम आदेश 
देत आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक म्हणून श्री . 
एस . आर . साबळे , उपलेखापरीक्षक अधीन तालुका लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कोरेगाव यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 
सातारा , १४ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / अंतिम आदेश / १३४ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव या आदेशान्वये 
श्री शैलम सांस्कृतिक शुभकार्य साहित्य पुरवठा अभिनव सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपोडे बुद्रुक , तालुका कोरेगाव , जिल्हा 
सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत अंतिम आदेश देत आहे . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक म्हणून श्री . चंद्रशेखर भोकरे , 
उपलेखापरीक्षक अधीन तालुका लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कोरेगाव 
यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 
सातारा , २४ फेब्रुवारी २०२० . 


क्रमांक कक्ष -३ / अवसायन / अंतिम आदेश / १३८ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव या आदेशान्वये 
दिनदयाल पर्यावरणपुरक सहकारी संस्था मर्यादित , वाठार स्टेशन , 
तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत 
अंतिम आदेश देत आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक 
म्हणून श्री . संजय साबळे , उपलेखापरीक्षक अधीन तालुका लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कोरेगाव यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 
सातारा , २४ फेब्रुवारी २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -२ / विलीन / नोंदणी रद्द आदेश / ३८४ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कोरेगाव , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये राजर्षी 
शाहू नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , रहिमतपूर , तालुका 
कोरेगाव , जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / केजीएन / 
आरसीआर / सीआर / १०२८ / सन २०००-२००१ , दिनांक ११ एप्रिल २००० 
असा असून या संस्थेचे विश्वास नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
नेरूळ , नवीन मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक टीएनए / टीएनए / आरएसआर / 
सीआर / १२२६ / सन २००० - २००१ , हा असून या संस्थेत विलिनीकरण 
झालेले असलेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये राजर्षी शाहू नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
रहिमतपूर , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा या संस्थेचे कामकाज 
संपले असून उपरोक्त मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 
संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील विलिनीकरण आदेश जा . क्रमांक 
ना . पत / स . आ . - ५ / विश्वास नागरी - राजर्षी सहकारी / विलिनीकरण / 
१२१२/२० चे विलीनीकरण आदेश दिनांक १३ जुलै २०२० पासून 
सदर संस्थेची नोंदणी रद्द केलेली असलेने संस्थेचे नाव " ड " रजिस्टरमधून 
कमी करीत आहे . 


सदरचा आदेश मी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० 
ऑगस्ट २०२० रोजी दिला आहे . 

सातारा , १० ऑगस्ट २०२० . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष -३ / विलिनीकरण / नोंदणी रद्द आदेश / ४३६ / २०२० 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजयकुमार वि . सुद्रिक , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , कोरेगाव , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये 
श्री भैरवनाथ ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

- 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक कक्ष - अ -१ / सनिखं / भैरवनाथ ग्राबिशे / खंडाळा / का . क . १०२ / 
मध्यं . आदेश / २८४ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
मी , नानासाहेब कृ . रूपनवर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खंडाळा , 
तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये भैरवनाथ ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , खंडाळा , तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश 
देत आहे व ही संस्था अवसायनात घेणेचा आदेश देत आहे तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक म्हणून या कार्यालयातील 
श्री . डी . बी . चव्हाण , मुख्य लिपिक , खंडाळा यांची नेमणूक करणेत 
येत आहे . 


केजीएन / आरएसआर / सीआर / १०८८ / सन १ ९९७-१९९ ८ , दिनांक १८ 
नोव्हेंबर १ ९९ ७ असा असून या संस्थेचे सहकार महर्षी मा . जयवंतराव 
भोसले ( आप्पा ) नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कराड , तालुका 
कराड , जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / केआरडी / 
आरएसआर / सीआर / ६२६ / सन २००१-२००२ , दिनांक २५ एप्रिल २००१ 
हा असून या संस्थेत विलिनीकरण झालेले असलेने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये श्री भैरवनाथ ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कोरेगाव , तालुका कोरेगाव , 
जिल्हा सातारा या संस्थेचे कामकाज संपले असून उपरोक्त मा . जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सातारा यांचे जा . क्रमांक कक्ष -५ / पतसंस्था / 
भैरवनाथ ग्राबिशे कोरेगाव " सहकार महर्षी " मा . जयवंतराव भोसले 
( आप्पा ) ना . पत कराड / विलिनीकरण / २० चे विलिनीकरण आदेश दिनांक 
२२ सप्टेंबर २०२० पासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द केलेली असलेने 
संस्थेचे नाव " ड " रजिस्टरमधून कमी करीत आहे . 


सदरचा आदेश मी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ 
ऑक्टोबर २०२० रोजी दिला आहे . 


सातारा , १ ऑक्टोबर २०२० . 


संजयकुमार वि . सुद्रिक , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कोरेगाव , 
तालुका कोरेगाव , जि . सातारा . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष - अ -१ / सनिख / गृहनि / नोंदणी / एसएटी / केएलए / एचएसजी / 
टीसी / १४४८ / २६ ९ / २०१ ९ . - मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
खंडाळा , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा यांचेकडून या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करणेत येते की , स्वरयात्रा बी विंग सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , लोणंद , सि . स . नं . ६२ / १४२२/१३ , लोणंद , तालुका 
खंडाळा , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्या अंतर्गत सन , २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक 
९ 
चे कलम १५४ ब -२ ( १ ) व महाराष्ट्र संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
५ ( ३ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / 
केएलए / एचएसजी / टीसी / १४४८ / सन २०१ ९- २०२० , दिनांक २२ जुलै 
२०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट सन , २०१ ९ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ९ चे 
कलम १५४ ब -१ ( १७ ) ( ब ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे आहे . 

खंडाळा , २२ जुलै २०१ ९ . 


९ १ 


तरी , सदर आदेशाबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे 
असलेस या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही 
करणार यांचेकडे समक्ष किंवा लेखी स्वरूपात सादर करावे . अथवा 
या कार्यालयात स्वत : अगर कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत समक्ष हजर 
राहून दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत खुलासा 
सादर करावा . आपला खुलासा विहित मुदतीत सादर न केल्यास किंवा 
खुलासा अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न वाटल्यास सदर आदेश 
अंतिम केला जाईल याची नोंद घ्यावी . 
खंडाळा , ५ ऑगस्ट २०१ ९ . 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक कक्ष - अ -१ / सनिखं / चैतन्य ग्राबिशे / लोणंद / का . क . १०२ / मध्यं . 
आदेश / २८५ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
मी , नानासाहेब कृ . रूपनवर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खंडाळा , 
तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये चैतन्य ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , लोणंद , तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश 
देत आहे व ही संस्था अवसायनात घेणेचा आदेश देत आहे तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक म्हणून या कार्यालयातील 
श्री . सी . व्ही . पवार , सहकारी अधिकारी श्रेणी - २ , खंडाळा यांची 
नेमणूक करणेत येत आहे . 

तरी , सदर आदेशाबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे 
असलेस या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही 
करणार यांचेकडे समक्ष किंवा लेखी स्वरूपात सादर करावे . अथवा 
या कार्यालयात स्वत : अगर कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत समक्ष हजर 
राहून दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत खुलासा 
सादर करावा . आपला खुलासा विहित मुदतीत सादर न केल्यास किंवा 
खुलासा अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न वाटल्यास सदर आदेश 
अंतिम केला जाईल याची नोंद घ्यावी . 
खंडाळा , ५ ऑगस्ट २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

मध्यंतरीय आदेश 

मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक कक्ष - अ -१ / सनिखं / बा . बागवान गृहनि / लोणंद / का . क . १०२ / 
मध्यं . आदेश / २८६ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
मी , नानासाहेब कृ . रूपनवर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खंडाळा , 
तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये अॅड . बाळासाहेब 
बागवान सोनझरी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , लोणंद , तालुका 
खंडाळा , जिल्हा सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय 
आदेश देत आहे व ही संस्था अवसायनात घेणेचा आदेश देत आहे 
तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक म्हणून या 
कार्यालयातील श्री . ए . आर . क्षीरसागर , सहकारी अधिकारी श्रेणी - १ , 
खंडाळा यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 

क्रमांक कक्ष - अ -१ / सनिखं / भैरवनाथपापु / राजेवाडी / का . क . १०२ / मध्यं . 
आदेश / २८८ / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
मी , नानासाहेब कृ . रूपनवर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खंडाळा , 
तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये भैरवनाथ क्रमांक 
२ उपसा जलसिंचन सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , 
राजेवाडी , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद 
करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे व ही संस्था अवसायनात घेणेचा 
आदेश देत आहे तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक 
म्हणून या कार्यालयातील श्रीमती आर . आर . कुडमुलवार , कनिष्ठ लिपिक , 
खंडाळा यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 

, 

तरी सदर आदेशाबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे 
असलेस या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही 
करणार यांचेकडे समक्ष किंवा लेखी स्वरूपात सादर करावे . अथवा 
या कार्यालयात स्वत : अगर कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत समक्ष हजर 
राहून दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत खुलासा 
सादर करावा . आपला खुलासा विहित मुदतीत सादर न केल्यास किंवा 
खुलासा अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न वाटल्यास सदर आदेश 
अंतिम केला जाईल याची नोंद घ्यावी . 

तरी , सदर आदेशाबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे 
असलेस या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही 
करणार यांचेकडे समक्ष किंवा लेखी स्वरूपात सादर करावे . अथवा 
या कार्यालयात स्वत : अगर कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत समक्ष हजर 
राहून दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत खुलासा 
सादर करावा . आपला खुलासा विहित मुदतीत सादर न केल्यास किंवा 
खुलासा अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न वाटल्यास सदर आदेश 
अंतिम केला जाईल याची नोंद घ्यावी . 
खंडाळा , ५ ऑगस्ट २०१ ९ . 

खंडाळा , ५ ऑगस्ट २०१ ९ . 


९ २ 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक कक्ष - अ -१ / सनिखं / वाघजाईपापु / निंबोडी / का . क . १०२ / मध्यं . 
आदेश / २८७ / २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
मी , नानासाहेब कृ . रूपनवर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खंडाळा , 
तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये वाघजाई सहकारी 
पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , निंबोडी ( दत्तनगर ) , तालुका खंडाळा , 
जिल्हा सातारा या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश 
देत आहे व ही संस्था अवसायनात घेणेचा आदेश देत आहे तसेच 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे 
संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी अवसायक म्हणून या कार्यालयातील 
श्रीमती आर . आर . कुडमुलवार , कनिष्ठ लिपिक , खंडाळा यांची नेमणूक 
करणेत येत आहे . 


तरी , सदर आदेशाबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे 
असलेस या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही 
करणार यांचेकडे समक्ष किंवा लेखी स्वरूपात सादर करावे . अथवा 
या कार्यालयात स्वत : अगर कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत समक्ष हजर 
राहून दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत खुलासा 
सादर करावा . आपला खुलासा विहित मुदतीत सादर न केल्यास किंवा 
खुलासा अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न वाटल्यास सदर आदेश 
अंतिम केला जाईल याची नोंद घ्यावी . 
खंडाळा , ५ ऑगस्ट २०१ ९ . 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक कक्ष - अ -१ / सनिखं / ओममजूर / भादवडे / का . क . १०२ / मध्यं . 
आदेश / २८ ९ / २०१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
मी , नानासाहेब कृ . रूपनवर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खंडाळा , 
तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये ओम मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित , भादवडे , तालुका खंडाळा , जिल्हा सातारा या संस्थेचे 
व्यवहार बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे व ही संस्था 
अवसायनात घेणेचा आदेश देत आहे तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार 
बंद करणेकामी अवसायक म्हणून या कार्यालयातील श्री . डी . बी . चव्हाण , 
मुख्य लिपिक , खंडाळा यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 

तरी , सदर आदेशाबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे 
असलेस या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही 
करणार यांचेकडे समक्ष किंवा लेखी स्वरूपात सादर करावे . अथवा 
या कार्यालयात स्वत : अगर कायदेशीर प्रतिनिधीमार्फत समक्ष हजर 
राहून दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी दुपारी १२.०० वाजेपर्यंत खुलासा 
सादर करावा . आपला खुलासा विहित मुदतीत सादर न केल्यास किंवा 
खुलासा अथवा स्पष्टीकरण समाधानकारक न वाटल्यास सदर आदेश 
अंतिम केला जाईल याची नोंद घ्यावी . 


खंडाळा , ५ ऑगस्ट २०१ ९ . 


नानासाहेब कृ . रूपनवर , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , खंडाळा , 
जि . सातारा . 


- 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -१ / सनिद / संस्था नोंदणी / एसएटी / एमएएन / जनरल / १७२ / 
१२६३ / २०१ ९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दहिवडी , तालुका 
माण याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री . विजय रामदास धुमाळ , 
मुख्यप्रवर्तक बिदाल स्वयंरोजगार बहुउद्देशीय सहकारी सेवा संस्था 
मर्यादित , बिदाल , तालुका माण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) ( अ ) अन्वये नोंदली आहे आणि ; 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात येत आहे . 

दहिवडी , २० ऑगस्ट २०१ ९ . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -१ / सनिद / संस्था नोंदणी / एसएटी / एमएएन / जनरल / १८ ९ / 
१२६५ / २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दहिवडी , तालुका 
माण याद्वारे सूचित करीत आहे की , श्री . प्रसाद मल्हारराव ओंबासे , 
मुख्यप्रवर्तक रामकृष्ण परमहंस सहकारी सेवा संस्था मर्यादित , 
वडगाव , तालुका माण , जिल्हा सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १ ) ( अ ) अन्वये नोंदली आहे आणि 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात येत आहे . 

व्ही . ए . बाबर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दहिवडी , ता . माण . 


दहिवडी , 


३० ऑगस्ट २०१ ९ . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एसएटी / केटीव्ही / एजीआर / ओ / १३ ९ १ / १०१५ / २०१ ९.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सातारा , जिल्हा सातारा याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री जगदंबा महिला बंदिस्त शेळी - मेंढी व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्यादित , निमसोड , तालुका खटाव , जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नियम , १ ९ ६१ 
मधील कलम ४ व कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदलेली आहे आणि 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सातारा , ३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एसएटी / केटीव्ही / एजीआर / ओ / १३ ९ २ / १०२० / २०१ ९.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सातारा , जिल्हा सातारा याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री खंडोबा महिला बंदिस्त शेळी - मेंढी व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्यादित , डांभेवाडी , तालुका खटाव , जिल्हा सातारा 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नियम , १ ९ ६१ 
मधील कलम ४ व कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदलेली आहे आणि 


९ ३ 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सातारा , ३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एसएटी / पीएलएन / एजीआर / ओ / ११७४ / २०१ ९ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) सातारा , जिल्हा सातारा याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , कै . पोपटराव तुळशीराम भोई मच्छी सहकारी 
संस्था मर्यादित , मुळीकवाडी ( रामोशीवस्ती ) , तालुका फलटण , जिल्हा 
सातारा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नियम , 
१ ९ ६१ मधील कलम ४ व कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदलेली आहे आणि 


उपरिनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असनू उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


सातारा , १२ जुलै २०१ ९ . 


विनय पां . शिंदे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) सातारा . 


अंतिम आदेश 


क्रमांक कक्ष -६ / अवसायन / अंतिम आदेश / ६३५ / २०१ ९ . - मी , संजय 
पवार , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाटण , तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निनाईदेवी सुरक्षा 
रक्षक पुरवणारी सहकारी संस्था मर्यादित , नाडे , तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा ही संस्था अवसायनात घेणेचा अंतिम आदेश आज 
रोजी माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . अवसायक 
यांनी सदर संस्थेच्या दप्तरी कामकाजाचा व मालमत्तेचा ताबा सत्वर 
घेऊन अवसायकीय कामकाज पूर्ण करावे व त्याबाबत वेळोवेळी या 
कार्यालयास अवगत करावे . 

सातारा ( पाटण ) , १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंतिम आदेश 

वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१०२ ( २ ) ( १ ) व कलम १०३ ( १ ) . 

क्रमांक कक्ष -६ / अवसायन / अंतिम आदेश / ६२३ / २०१ ९ . - मी , संजय 
पवार , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाटण , तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार शिवसाई ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , तळमावले , तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा ही संस्था अवसायनात घेणेचा अंतिम आदेश आज 
रोजी माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . अवसायक 
यांनी सदर संस्थेच्या दप्तरी कामकाजाचा व मालमत्तेचा ताबा सत्वर 
घेऊन अवसायकीय कामकाज पूर्ण करावे व त्याबाबत वेळोवेळी या 
कार्यालयास अवगत करावे . 

सातारा ( पाटण ) , १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


९ ४ 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -६ / अवसायन / अंतिम आदेश / ६३ ९ / २०१ ९ . - मी , संजय 
पवार , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाटण , तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार सुयश ग्रामीण 
पर्यटन विकास संस्था मर्यादित , पाटण , तालुका पाटण , जिल्हा सातारा 
ही संस्था अवसायनात घेणेचा अंतिम आदेश आज रोजी माझे स्वाक्षरी 
व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . अवसायक यांनी सदर संस्थेच्या 
दप्तरी कामकाजाचा व मालमत्तेचा ताबा सत्वर घेऊन अवसायकीय 
कामकाज पूर्ण करावे व त्याबाबत वेळोवेळी या कार्यालयास अवगत 
करावे . 

सातारा ( पाटण ) , १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -६ / अवसायन / अंतिम आदेश / ६३१ / २०१ ९ . - मी , संजय 
पवार , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाटण , तालुका पाटण , 
जिल्हा सातारा मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार श्रीराम सहकारी 
पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , कोढोली चिरंबे , तालुका पाटण , जिल्हा 
सातारा ही संस्था अवसायनात घेणेचा अंतिम आदेश आज रोजी 
माझे स्वाक्षरी व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . अवसायक यांनी 
सदर संस्थेच्या दप्तरी कामकाजाचा व मालमत्तेचा ताबा सत्वर घेऊन 
अवसायकीय कामकाज पूर्ण करावे व त्याबाबत वेळोवेळी या कार्यालयास 
अवगत करावे . 


सातारा ( पाटण ) , १ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


संजय पवार , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पाटण . 


चे कलम 


२. या कार्यालयाचा जा . क्र . कक्ष - २ / अवसायन / स्फुर्ती मजूर / 
मध्यंतरीय आदेश / २०१ ९ , दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१ ९ चा 
मध्यंतरीय आदेश . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -१ / अवसायक / स्फुर्ती मजूर / अं . आदेश / २५ / २०२०. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
( दोन ) व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , उमेश 
ज . उबरदंड , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , वडूज , तालुका 
खटाव , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये स्मृती गणेश मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित , खातगुण , तालुका खटाव , जिल्हा सातारा या संस्थेस 
दिलेला उपरोक्त वाचले क्रमांक १ अन्वये पारित केलेला मध्यंतरीय 
आदेश कायम करीत आहे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे ऋणपरिशोधक म्हणून 
मुख्यलिपिक अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , वडूज , तालुका 
खटाव , यांची नेमणूक करीत आहे . 
सातारा , २८ जानेवारी २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक कक्ष -२ / अवसायन / स्फुर्ती मजूर / म . आदेश / ५०७ / २०१ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) 
( दोन ) व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , उमेश 
ज . उबरदंड , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , वडूज , तालुका 
खटाव , जिल्हा सातारा या आदेशान्वये स्मृती गणेश मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित , खातगुण , तालुका खटाव , जिल्हा सातारा या संस्थेचे 
व्यवहार बंद करणेबाबत आदेश देत आहे . व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार 
बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून श्री . बी . ए . भोसले , मुख्यलिपिक 
अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , वडूज , तालुका खटाव , 
यांची नेमणूक करीत आहे . 


या आदेशाचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार 
यांचेकडे समक्ष किंवा लेखी स्वरूपात म्हणणे आवश्यक त्या कागदपत्रासह 
सादर करावेत . अथवा या कार्यालयात समक्ष उपस्थित राहून दिनांक 
१६ डिसेंबर २०१ ९ रोजी ठीक १२.३० वाजता सादर करावे . मुदतीत 
सादर न केलेस किंवा केलेला खुलासा अथवा स्पष्टीकरण योग्य न 
वाटलेस मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम आदेश पारित करणेत 
येईल . 


सातारा , १४ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


उमेश ज . उबरदंड , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , वडूज , ता . खटाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अंतरिम आदेश 

क्रमांक सनिमा / कक्ष -२ / अंतरिम आदेश / घाटजाई महिला पत / ११ / 
२०२० - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये , मी , जनार्दन पांडूरंग 
शिंदे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , महाबळेश्वर , श्री घाटजाई 
महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पाचगणी , तालुका 
महाबळेश्वर , जिल्हा सातारा जिचा नोंदणी क्रमांक एसएटी / एमडब्ल्यूआर / 
आरएसआर / सीआर / ६ ९ ८ / सन २००५-२००६ , दिनांक १ फेब्रुवारी २००६ 
असा आहे . ही संस्था या आदेशान्वये अंतरिम अवसायनात घेत आहे . 


त्याचबरोबर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( १ ) नुसार उक्त संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . एन . डी . सावंत , 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , महाबळेश्वर , पाचगणी यांची नियुक्ती 
करीत आहे . 


सदर आदेश माझे सही व कार्यालयीन शिक्क्यासह आज दिनांक 
२१ मे २०२० रोजी दिला असे . 


महाबळेश्वर , २१ मे २०२० . 


जनार्दन पां . शिंदे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाबळेश्वर , 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक केपीआर / एसआरएल / आरएसआर / सीआर / ४६२३ / २११ / 
२०२०. - मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरोळ , तालुका 
शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे . कै . जे . एस . 
पाटील ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शिरदवाड , 
तालुका शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम ९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . तिचा 
नोंदणी क्रमांक केपीआर / एसआरएल / आरएसआर / सीआर / ४६२३ / सन 
२०२० , दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन संस्था असे आहे . 
शिरोळ , १ ऑक्टोबर २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक केपीआर / एसआरएल / आरएसआर / सीआर / ४६२० / १५४१ / 
२०२०. मा . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरोळ , तालुका 
शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे . मजरेवाडी 
महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मजरेवाडी , 
तालुका शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम ९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . तिचा 
नोंदणी क्रमांक केपीआर / एसआरएल / आरएसआर / सीआर / ४६२० / सन 
२०२० , दिनांक २० मार्च २०२० असा आहे . 


- 


९ ५ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज देणारी साधन संस्था असे आहे . 
प्रेमदास राठोड , 


शिरोळ , २० मार्च २०२० . 


सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , शिरोळ , 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / को -४ / दूध संस्था / नोंदणी / श्री गणेश - माले / पन्हाळा / 
१५५५ / २०२०.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर , 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियोजित श्री गणेश सहकारी 
दूध व्यावसायिक संस्था मर्यादित , माले , तालुका पन्हाळा , जिल्हा 
कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
तिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / पीएलए / एजीआर / ओ / डी / ५७८५ / सन 
२०१ ९ - २०२० , दिनांक ४ फेब्रुवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 

कोल्हापूर , ९ मार्च २०२० . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / को -४ / दूध संस्था / नोंदणी / महालक्ष्मी महिला 
शिराळेवारूण / शाहूवाडी / १५६२ / २०२० . - सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियोजित 
श्री महालक्ष्मी महिला सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था मर्यादित , 
शिराळेवारूण , तालुका शाहूवाडी , जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये तिचा नोंदणी क्रमांक 
केपीआर / एसडी / एजीआर / ओ / डी / ५७८ ९ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक ६ 
फेब्रुवारी २०२० अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 

कोल्हापूर , ९ मार्च २०२० . 


९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

नोंदणीबाबत अधिसूचना 

नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / को -४ / संस्था नोंदणी / बाळूमामा - रांगोळी / ४४३२ / 
२०१ ९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियोजित श्री 
बाळूमामा सहकारी दूध 
व्यावसायिक संस्था मर्यादित , रांगोळी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
तिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई / एजीआर / ओ / डी / ५६३ ९ / सन 
२०१ ९ - २०२० , दिनांक 
३१ मे २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / को -४ / संस्था नोंदणी / महादेव - पणंद्रे / शाहूवाडी / ४४२६ / 
२०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियोजित श्री महादेव सहकारी दूध 
व्यावसायिक संस्था मर्यादित , पणुंद्रे पैकी भोसलेवाडी , तालुका 
शाहूवाडी , जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये तिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / एसडी / एजीआर / 
ओ / डी / ५६४४ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक १ जून २०१ ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 

कोल्हापूर , २७ जून २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / को -४ / संस्था नोंदणी / श्रीराम - पन्हाळा / ४४२८ / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , नियोजित श्री राम सहकारी दूध व्यावसायिक संस्था 
मर्यादित , पिंपळे तर्फ ठाणे , तालुका पन्हाळा , जिल्हा कोल्हापूर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये तिचा नोंदणी 
क्रमांक केपीआर / पीएलए / एजीआर / ओ / डी / ५६५१ / सन २०१ ९ -२०२० , 
दिनांक १३ जून २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 

कोल्हापूर , २७ जून २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / को -४ / संस्था नोंदणी / समर्थ - रांगोळी / ४४३० / २०१ ९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , नियोजित श्री समर्थ सहकारी दूध व्यावसायिक 
संस्था मर्यादित , रांगोळी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये तिचा 
नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई / एजीआर / ओ / डी / ५६४० / सन २०१ ९ 
२०२० , दिनांक ३१ मे २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 

कोल्हापूर , २७ जून २०१ ९ . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 
कोल्हापूर , २७ जून २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / को -४ / संस्था नोंदणी / भैरवनाथ - रांगोळी / ४४३४ / 
२०१ ९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियोजित श्री भैरवनाथ सहकारी दूध 
व्यावसायिक संस्था मर्यादित , रांगोळी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
तिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई / एजीआर / ओ / डी / ५६३८ / सन 
२०१ ९ -२०२० , दिनांक ३१ मे २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 

कोल्हापूर , २७ जून २०१ ९ . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / को -४ / संस्था नोंदणी / बसवेश्वर - जंगमवाडी / ४४३८ / 
२०१ ९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियोजित श्री बसवेश्वर सहकारी दूध 
व्यावसायिक संस्था मर्यादित , जंगमवाडी , तालुका हातकणंगले , जिल्हा 
कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
तिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई / एजीआर / ओ / डी / ५६४१ / सन 
२०१ ९ - २०२० , दिनांक १ जून २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
आहे . 

कोल्हापूर , २७ जून २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०-२६ , शके १ ९ ४४ 

नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक जिदुविअ / को -४ / संस्था नोंदणी / लक्ष्मी नृसिंह - जंगमवाडी / ४४३६ / 
२०१ ९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियोजित श्री लक्ष्मी नृसिंह सहकारी 
दूध व्यावसायिक संस्था मर्यादित , जंगमवाडी , तालुका हातकणंगले , 
जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये तिचा नोंदणी क्रमांक केपीआर / एचएलई / एजीआर / ओ / 
डी / ५६४२ / सन २०१ ९ -२०२० , दिनांक १ जून २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण इतर कृषी संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 


कोल्हापूर , २७ जून २०१ ९ . 


दूर्वाचनिय , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , कोल्हापूर . 


नोंदणीबाबत अधिसूचना 

क्रमांक सनिआ / केपीआर / एआरए / एसएचजी / १२१४ / ३२४ / २०२०. - मी , 
एस . व्ही . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आजरा , तालुका 
आजरा जिल्हा कोल्हापूर , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री 
स्वामी समर्थ सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित , आजरा , तालुका 
आजरा , जिल्हा कोल्हापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहतारण असे उपवर्गीकरण इतर गृहनिर्माण संस्था असे 
आहे . 


आजरा , ११ नोव्हेंबर २०२० . 


एस . व्ही . पाटील , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , आजरा . 


विसर्जक बदल आदेश 

क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / वि . ब . आदेश / १५३ / २०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , प्रमोद सी . दुरगुडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मोहोळ , असा आदेश देतो की , यशवंत ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या संस्थेचे विसर्जक पदी श्री . व्ही . टी . चवरे , सहकारी 
अधिकारी श्रेणी - २ , यांचेऐवजी श्री . एस . एस . शेंडगे , ( अवसायक 
नामतालिका क्रमांक पीएनए / एलआयक्यू / एसओएल / १११ / २०१ ९ ) यांची 
अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


९ ७ 


हा आदेश मी आज दिनांक ७ सप्टेंबर २०२० रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


प्रमोद सी . दुरगुडे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , मोहोळ , 
ता . मोहोळ , जिल्हा सोलापूर . 


मोहोळ , ७ सप्टेंबर २०२० . 

वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ . 
२. या कार्यालयाकडील सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं . आदेश / 
८ ९ २ / २०२० , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० चा मध्यंतरीय 
अवसायन आदेश . 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / अंतिम आदेश / ९ ३ ९ / २०२०. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या आदेशान्वये शौर्य बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , वाळूंज , तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर ही संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे . तसेच संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . व्ही . एस . 
जाधव , सहकार अधिकारी श्रेणी - २ अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मोहोळ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक केलेली असून त्यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( २ ) तरतुदीनुसार संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी 
पुढील योग्य ती कारवाई करावी . 
मोहोळ , ३० मार्च २०२० . 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ . 
२. या कार्यालयाकडील सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं . आदेश / 
८ ९ १ / २०२० , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० चा मध्यंतरीय 
अवसायन आदेश . 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / अंतिम आदेश / ९ ४० / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या आदेशान्वये माऊली बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , पोखरापूर , तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर ही संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे . तसेच संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . व्ही . एस . 
जाधव , सहकार अधिकारी श्रेणी - २ अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मोहोळ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक केलेली असून त्यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( २ ) तरतुदीनुसार संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी 
पुढील योग्य ती कारवाई करावी . 
मोहोळ , ३० मार्च २०२० . 


९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ . 
२. या कार्यालयाकडील सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं आदेश / 
७८ ९ / २०२० , दिनांक १८ जानेवारी २०२० चा मध्यंतरीय 
अवसायन आदेश . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / अंतिम आदेश / ९ ४३ / २०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या आदेशान्वये सह्याद्री सर्व सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , मोहोळ , तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर ही संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे . तसेच संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . व्ही . एस . 
जाधव , सहकार अधिकारी श्रेणी - २ अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मोहोळ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक केलेली असून त्यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( २ ) तरतुदीनुसार संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी 
पुढील योग्य ती कारवाई करावी . 

मोहोळ , ३० मार्च २०२० . 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ . 
२. या कार्यालयाकडील सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं , आदेश / 
८ ९ ५ / २०२० , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० चा मध्यंतरीय 
अवसायन आदेश . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / अंतिम आदेश / ९ ३७ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या आदेशान्वये वंदेमातरम बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , नरखेड , तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर ही संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे . तसेच संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . बी . सी . 
शेख , सहायक सहकार अधिकारी अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मोहोळ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक केलेली असून त्यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( २ ) तरतुदीनुसार संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई करावी . 

मोहोळ , ३० मार्च २०२० . 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ . 

२. या कार्यालयाकडील सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं . आदेश / 
८ ९ ६ / २०२० , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० चा मध्यंतरीय 
अवसायन आदेश . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / अंतिम आदेश / ९ ३८ / २०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या आदेशान्वये मकरंद बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , नरखेड , तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर ही संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे . तसेच संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . बी . सी . 
शेख , सहायक सहकार अधिकारी अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मोहोळ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक केलेली असून त्यांनी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व नियम , 
१ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( २ ) तरतुदीनुसार संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई करावी . 

मोहोळ , ३० मार्च 


२०२० . 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ . 
२. या कार्यालयाकडील सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं . आदेश / 
८ ९ ८ / २०२० , दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२० चा मध्यंतरीय 
अवसायन आदेश . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / अंतिम आदेश / ९ ३६ / २०२०.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या आदेशान्वये भैरवनाथ कालवा पाणीवापर 
सहकारी संस्था मर्यादित , शेजबाभूळगाव , तालुका मोहोळ , जिल्हा 
सोलापूर ही संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये 
मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . तसेच संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळणेसाठी श्री . ए . बी . कस्सा , मुख्य लिपिक अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मोहोळ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक केलेली असून 
त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( २ ) तरतुदीनुसार संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई करावी . 

मोहोळ , ३० मार्च २०२० . 


- 

९९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 
वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ . 

मध्यंतरीय आदेश 

२. या कार्यालयाकडील सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं . आदेश / 
५८६/२०२० , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१ ९ चा मध्यंतरीय 
अवसायन आदेश . 

क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं आदेश / ७८२ / २०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर आरव बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , मोहोळ , 
तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर या संस्थेचे व्यवहार बंद करणेबाबत 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद करणेकामी ऋणपरिशोधक 
म्हणून या कार्यालयातील श्री . व्ही . एस . जाधव , सहकार अधिकारी 
श्रेणी - २ अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ यांची 
नेमणूक करणेत येत आहे . 


याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास या 
आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे 
समक्ष किंवा लेखी स्वरूपात सादर करावे . अथवा या कार्यालयात समक्ष 

हजर राहून दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी खुलासा सादर करावा . 
विहित मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा 
स्पष्टीकरण समाधानकारक न वाटल्यास संस्थेवर पुढील कारवाई केली 
जाईल . 

मोहोळ , १८ जानेवारी २०२० . 


मध्यंतरीय आदेश 

क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं आदेश / ७८१ / २०२० . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर अनंत अभिनव बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , मोहोळ , तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर या संस्थेचे व्यवहार 
बंद करणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे . महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) प्रमाणे संस्थेचे व्यवहार बंद 
करणेकामी ऋणपरिशोधक म्हणून या कार्यालयातील श्री . व्ही . एस . 
जाधव , सहकार अधिकारी श्रेणी - २ अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , मोहोळ यांची नेमणूक करणेत येत आहे . 


याबाबत संस्थेस काही स्पष्टीकरण करावयाचे असलेस या आदेशाच्या 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत खाली सही करणार यांचेकडे समक्ष 
किंवा लेखी स्वरूपात सादर करावे . अथवा या कार्यालयात समक्ष हजर 
राहून दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२० रोजी खुलासा सादर करावा . विहित 
मुदतीत खुलासा सादर न केल्यास किंवा केलेला खुलासा अथवा 
स्पष्टीकरण समाधानकारक न वाटल्यास संस्थेवर पुढील कारवाई केली 
जाईल . 

मोहोळ , १८ जानेवारी २०२० . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / अंतिम आदेश / ७६५ / २०२० - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या आदेशान्वये श्री सदगुरु नागनाथ महाराज महिला 
मागासवर्गीय सहकारी संस्था मर्यादित , वडवळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ 
अन्वये मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . तसेच संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळणेसाठी श्री . बी . सी . शेख , सहायक सहकार अधिकारी 
श्रेणी - २ अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ यांची 
अवसायक म्हणून नेमणूक केलेली असून त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम 
८ ९ ( २ ) तरतुदीनुसार संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेकामी पुढील योग्य 
ती कारवाई करावी . 

मोहोळ , १० जानेवारी २०२० . 


वाचले : - १. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ . 
२. या कार्यालयाकडील सनिमो / अ / अवसायन / मध्यं . आदेश / 
५८७ / २०१ ९ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१ ९ चा मध्यंतरीय 
अवसायन आदेश . 


अंतिम आदेश 

क्रमांक सनिमो / अ / अवसायन / अंतिम आदेश / ७६६/२०२० - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) 
व ( चार ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , जिजाबा 
पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या आदेशान्वये समृद्धी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , मोहोळ , तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर ही संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत संदर्भ क्रमांक २ अन्वये मध्यंतरीय आदेश कायम 
करीत आहे . तसेच संस्थेचे कामकाज गुंडाळणेसाठी श्री . बी . सी . 
शेख , सहायक सहकार अधिकारी श्रेणी - २ अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मोहोळ यांची अवसायक म्हणून नेमणूक केलेली असून 
त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
व नियम , १ ९ ६१ मधील नियम ८ ९ ( २ ) तरतुदीनुसार संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळणेकामी पुढील योग्य ती कारवाई करावी . 

मोहोळ , १० जानेवारी २०२० . 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 

अधिसूचना 

क्रमांक 

एसयूआर / पीआरआर / आरएसआर / आर / ६१३ / १ ९ ६ ९ / २०१ ९ 
.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , नियोजित जिजामाता ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , एकलासपूर , तालुका पंढरपूर , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / पीआरआर / आरएसआर / आर / १ ९ ६ ९ / 
सन २०१ ९ , दिनांक २२ जुलै २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


अधिसूचना 

क्रमांक एसयूआर / एमएचएल / एचएसजी / टीओ / ८ ९ २ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , पुष्कराज सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , मोहोळ , तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसयूआर / एमएचएल / एचएसजी / टीओ / ८ ९ २ / २०१ ९ , दिनांक २७ ऑगस्ट 
२०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी हक्क 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 

मोहोळ , २७ ऑगस्ट २०१ ९ . 


नोंदणी प्रमाणपत्र 

क्रमांक एसयूआर / एमएचएल / आरएसआर / आर / १८२५ / २०१ ९.- या 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , कृष्णामाई महिला ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , बेगमपूर , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एमएचएल / आरएसआर / आर / १८२५ / 
२०१ ९ , दिनांक १७ डिसेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 

मोहोळ , १७ डिसेंबर २०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक सनिमो / कक्ष - अ / कलम - ७७ - अ / विठ्ठलपत / ४३८ / २०१ ९ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम - ७७ - अ ( ब -१ ) 
( फ ) ( दोन ) मधील तरतुदींनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , 
मी , जिजाबा पां . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , मोहोळ , 
तालुका मोहोळ , जिल्हा सोलापूर या आदेशान्वये श्री विठ्ठल ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मोहोळ , तालुका मोहोळ , 
जिल्हा सोलापूर या संस्थेचे कामकाज पाहणेसाठी पुढीलप्रमाणे प्रशासक 
मंडळ समिती नियुक्त करीत आहे . 

१. श्री . कौशिक संदीपान गायकवाड 


प्रशासक मंडळ - अध्यक्ष 

२. श्री . राजेश जगन्नाथ खपाले 

३. श्री . राकेश सुरेश देशमाने 

सदस्य 
सदस्य 

सदर आदेश आज दिनांक २१ सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे सहीने व 
कार्यालयीन शिक्क्यानिशी दिला असे . 


मोहोळ , २१ सप्टेंबर २०१ ९ . 


जिजाबा पां . गावडे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , मोहोळ , 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन 
संपत्ती संस्था असे आहे . 

पंढरपूर , २२ जुलै २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक एसयूआर / पीआरआर / आरएसआर / आर / ६३२ / २०१७ / २०२० 
- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , नियोजित युवराज नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पंढरपूर , तालुका पंढरपूर , जिल्हा 
सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसयूआर / पीआरआर / आरएसआर / आर / २०१७ / सन 
२०२० , दिनांक १३ मार्च २०२० अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन 
संपत्ती संस्था असे आहे . 


पंढरपूर , १३ मार्च २०२० . 


सुदाम महादेव तांदळे , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , पंढरपूर , ता . 
पंढरपूर , जि . सोलापूर . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . रावळसिद्धसेस / नोंदणी प्र / ६ ९९ / २०१ ९ . - याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . रावळसिद्ध सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , मद्रे , तालुका दक्षिण सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५५६ / सन २०१ ९ , दिनांक ६ ऑगस्ट 
२०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०- २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक संस्था असे 
आहे . 

सोलापूर , ६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / सोनामातासेससं / नोंदणी प्र / ५६ ९ / २०१ ९ .- याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , सोनामाता सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , मुळेगाव तांडा , तालुका दक्षिण सोलापूर , जिल्हा सोलापूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५६१ / सन २०१ ९ , दिनांक 
२३ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , २३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / छोटीबीप्रएग्राविस्वयंससं / नोंदणी प्र / ७७२ / २०१ ९ . 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , छोटीबी प्रकल्पग्रस्त एकात्मिक 
ग्रामीण विकास स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , आहेरवाडी , 
तालुका दक्षिण सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / 
जीएनएल / सी / ५५ ९ / सन २०१ ९ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
आहे . 

सोलापूर , २३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / जपंमविसेस / नोंदणी प्र / ७८७ / २०१ ९ याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , श्री जगदगुरू पंचाचार्य महिला विविध 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , हत्तूर , तालुका दक्षिण सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५६२ / 
सन २०१ ९ , दिनांक २६ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे . 


१०१ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , २६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . सोमेश्वरविव्यासस / नोंदणी प्र / ८०५ / २०१ ९ 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . सोमेश्वर विविध 
व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित , हत्तूर , तालुका दक्षिण 
सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५६६ / 
सन २०१ ९ , दिनांक २ ९ ऑगस्ट अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे . 


२०१ ९ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष - २ / श्री . विठुमाऊलीविव्यासस / नोंदणी प्र / ८०६ / २०१ ९ .- 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . विठुमाऊली विविध 
व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित , औराद , तालुका दक्षिण 
सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५६३ / 
सन २०१ ९ , दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / संतहरळय्यामविसेपुस / नोंदणी प्र / ७ ९ ८ / २०१ ९ 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , संत हरळय्या महिला विविध 
सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्यादित , मंद्रुप , तालुका दक्षिण 
सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५६४ / 
सन २०१ ९ , दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , २ ९ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष - २ / लोककल्याणविसेपुस / नोंदणी प्र / ८०३ / २०१ ९ . - याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , लोककल्याण विविध सेवा पुरविणारी 
सहकारी संस्था मर्यादित , होटगी स्टेशन , तालुका दक्षिण 
सोलापूरसहकारी संस्था मर्यादित , माळकवठे , तालुका दक्षिण सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५७१ / 
सन २०१ ९ , दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , २ ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / बसवेश्वरमविसेपुस / नोंदणी प्र / ८२० / २०१ ९ . - याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . बसवेश्वर महिला विविध सेवा 
पुरविणारी सहकारी संस्था मर्यादित , बंकलगी , तालुका दक्षिण 
सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५६७ / 
सन २०१ ९ , दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , ३१ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . परमानंदमविसेपुससं / नोंदणी प्र / ८२० / २०१ ९ 
- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . परमानंद महिला विविध 
सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्यादित , सिंदखेड , तालुका दक्षिण 
सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५६ ९ / 
सन २०१ ९ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , ४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . गेनसिद्धमसर्वसास / नोंदणी प्र / ८२ ९ / २०१ ९.- याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . गेणसिद्ध महिला सर्वसाधारण 
सहकारी संस्था मर्यादित , दक्षिण सोलापूर , तालुका दक्षिण सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५६८ / 
सन २०१ ९ , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , ४ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . पंचाक्षरीमविव्यासस / नोंदणी प्र / ८५१ / २०१ ९ . 
- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . पंचाक्षरी महिला विविध 
व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित , माळकवठे , तालुका दक्षिण 
सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५७१ / 
सन २०१ ९ , दिनांक ९ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

९ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , ९ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . रेणुकादेवीमविसेपुससं / नोंदणी प्र / ८७२ / २०१ ९ - 
- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . रेणुकादेवी महिला विविध 
सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्यादित , तेलगाव ( मं . ) , तालुका 
दक्षिण सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / 
सी / ५७२ / सन २०१ ९ , दिनांक १३ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , १३ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . शिलिसिद्धमविव्याससं / नोंदणी प्र / ८८ ९ / २०१ ९ 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . शिलिसिद्ध महिला 
विविध व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित , शिरवळ , तालुका 
दक्षिण सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / 
एसएसआर / जीएनएल / सी / ८८ ९ / सन २०१ ९ , दिनांक १६ सप्टेंबर २०१ ९ 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , १६ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . चौडेश्वरीमातामविसेपुससं / नोंदणी प्र / ८ ९ ६ / २०१ ९ 

- 

- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . चौडेश्वरीमाता महिला 
विविध सेवा पुरविणारी सहकारी संस्था मर्यादित , टाकळी , तालुका 
दक्षिण सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / 
सी / ५७४ / सन २०१ ९ , दिनांक १८ सप्टेंबर २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , १८ सप्टेंबर २०१ ९ . 


१०३ 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , १८ सप्टेंबर २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिउसा / अ / नियो / सं . / नोंदणी / २३० / २०१ ९ . - या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करणेत येते की , विश्वकर्मा महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , कारंबा , तालुका उत्तर सोलापूर , जिल्हा सोलापूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसयूआर / एनएसआर / पीआरडी / आय / १८८६ / सन २०१ ९ , दिनांक 
१८ सप्टेंबर २०१ ९ ने नोंदविण्यात आलेली आहे . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / भारतीमविव्यास / नोंदणी प्र / ६७५ / २०१ ९ . - याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , भारती महिला विविध व्यावसायिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , मंद्रुप , तालुका दक्षिण सोलापूर , जिल्हा 
सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील 
( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५५५ / सन २०१ ९ , 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , १ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . म . स . आ . म . 

ससं / नोंदणी प्र / ६ ९ ८ / २०१ ९ 

- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . महात्मा सत्यव्वाआई 
महिला सहकारी संस्था मर्यादित , यत्नाळ , तालुका दक्षिण सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५५७ / 
सन २०१ ९ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , ६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / श्री . अमोगसिद्धमविसेपुसस / नोंदणी प्र / ७४० / २०१ ९ . - याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , श्री . अमोगसिद्ध महिला विविध सेवा 
पुरविणारी सहकारी संस्था मर्यादित , हत्तूर , तालुका दक्षिण सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५५८ / 
सन २०१ ९ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , १६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष - २ / जयसेवालालमविव्याससं / नोंदणी प्र / ७४१ / २०१ ९ - 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , जय सेवालाल महिला विविध 
व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित , घोडातांडा , तालुका दक्षिण 
सोलापूर , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५५ ९ / 
सन २०१ ९ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , १६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / म . फु . विसेपुस / नोंदणी प्र / ७४२ / २०१ ९ . - याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , महात्मा फुले विविध सेवा पुरविणारी 
सहकारी संस्था मर्यादित , बक्षीहिप्परगे , तालुका दक्षिण सोलापूर , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ 
( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५६० / 
सन २०१ ९ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारविषयक 
संस्था असे आहे . 

सोलापूर , १६ ऑगस्ट २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक कक्ष -२ / तेजस्विनीमविस / नोंदणी प्र / ५८ ९ / २०१ ९ .- याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येते की , तेजस्विनी महिला विकास सहकारी 
संस्था मर्यादित , मंद्रुप , तालुका दक्षिण सोलापूर , जिल्हा सोलापूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एसयूआर / एसएसआर / जीएनएल / सी / ५५७ / सन २०१ ९ , दिनांक 
८ जुलै २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
आहे . 
सोलापूर , ८ जुलै २०१ ९ . 


अंतिम अवसायन आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / सोलापूर / क -१ / अंतिम अवसायन / गजानन कुक्कु . / 
९ ६ ९ / २०१ ९ . - मी , आबासाहेब आत्माराम गावडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जिल्हा सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार आदेश देतो की , गजानन सहकारी कुक्कुटपालन 
संस्था मर्यादित , मंगळवेढा , तालुका मंगलवेढा , जिल्हा सोलापूर नोंदणी 
क्रमांक एसयूआर / एमडीए / एजीआर / ओ / ५४८२ / १ ९ ८७ , दिनांक १८ 
डिसेंबर १ ९ ८७ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या सहकारी संस्थेचा उपरोक्त 
अधिनियमातील कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये अंतरिम 
अवसायनात घेण्याबाबत देण्यात आलेला आदेश कायम करण्यात येत 
असून कलम १०३ ( १ ) अन्वये संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . गोगी 
मलकार्जुन इरप्पा , सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक श्रेणी - १ , सोलापूर यांची 
नेमणूक करीत आहे . 


सदर आदेश आज दिनांक २५ जुलै २०१ ९ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित करण्यात आला आहे . 
सोलापूर , २५ जुलै २०१ ९ . 


अंतिम अवसायन आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / सोलापूर / क -१ / अंतिम अवसायन / पंचरत्न कुक्कुट / 
९ ६८ / २०१ ९ . - मी , आबासाहेब आत्माराम गावडे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जिल्हा सोलापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार आदेश देतो की , पंचरत्न सहकारी कुक्कुटपालन 
संस्था मर्यादित , वाखरी , तालुका पंढरपूर , जिल्हा सोलापूर नोंदणी 
क्रमांक एसयूआर / एमडीए / एजीआर / ओ / ११५४ / १ ९ ८७ , दिनांक २ ९ 
ऑक्टोबर १ ९ ८७ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या सहकारी संस्थेचा उपरोक्त 
अधिनियमातील कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) व ( चार ) अन्वये अंतरिम 
अवसायनात घेण्याबाबत देण्यात आलेला आदेश कायम करण्यात येत 
असून कलम १०३ ( १ ) अन्वये संस्थेचे अवसायक म्हणून श्री . गोगी 
मलकार्जुन इरप्पा , सेवानिवृत्त लेखापरीक्षक श्रेणी - १ , सोलापूर यांची 
नेमणूक करीत आहे . 

सदर आदेश आज दिनांक २५ जुलै २०१ ९ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मोहोर लावून पारित करण्यात आला आहे . 
आबासाहेब आत्माराम गावडे , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , सोलापूर . 


सोलापूर , २५ जुलै २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक-- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २० - २६ , शके १ ९ ४४ 


अधिसूचना 

या 

क्रमांक सनिमा / कक्ष -२ / नियो . सह . सं . नो प्रस्ताव / ५५८ / २०१ ९ . 
प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात येते की , नियोजित आर्यन टॉवर हाउसिंग 
सहकारी संस्था मर्यादित , भोसरे , तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन 
१ ९ ६१ चे दुरुस्त अधिनियम ) क्रमांक २४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आलेली आहे व तिचा नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एमएचए / 
एचएसजी / टीसी / ८३० / सन २०१ ९ , दिनांक २४ जुलै २०१ ९ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 


‒‒‒ 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
आहे . 

सोलापूर , २४ जुलै २०१ ९ . 


अधिसूचना 

क्रमांक सनिमा / कक्ष - २ / नियो सह . सं . नों . प्रस्ताव / ५५ ९ / २०१ ९ --- या 
प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे करण्यात येते की , नियोजित शंभम कृषि सेंद्रिय 
खत निर्मिती सर्वसाधारण सहकारी संस्था मर्यादित , उपळाई बुद्रुक , 
तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चे दुरुस्त अधिनियम ) क्रमांक 
२४ कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली आहे व तिचा 
नोंदणी क्रमांक एसयूआर / एमएचए / जीएनएल / ओ / ८८६ / सन २०१ ९ , 
दिनांक २६ जुलै २०१ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
आहे . 

सोलापूर , २६ जुलै २०१ ९ . 


वाचले : - १. या कार्यालयाकडील सनिमा / कक्ष -२ / अंमि आदेश / १३४८ / 

२०१४ , दिनांक २ ९ मार्च २०१४ रोजीचा आदेश . 

२. मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( लेखापरीक्षण ) , 
पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील जा . क्र . विसनि / लेप / 
आस्था - २ / बदली / संवर्ग -३ / श्रेणी -२ / ७ ९ ० / २०१ ९ , दिनांक 
३१ मे २०१ ९ रोजीचे आदेश . 

विसर्जक बदलण्याचा आदेश 
क्रमांक सनिम / कक्ष -२ / पतसंस्था / अ . ब . / २०१ ९.- ज्यानुसार वाचले 
क्रमांक १ च्या आदेशान्वये मोडनिंब ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , मोडनिंब , तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर ही 
संस्था अवसायनात घेऊन श्री . एस . सी . मुंडासे , लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था , कुर्डुवाडी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करणेत आली होती . 
परंतु वाचले क्रमांक २ अन्वये श्री . एस . सी . मुंडासे , लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची बदली झाल्याने त्यांना कुर्डुवाडी या 
कार्यालयातून कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहेत . 


१०५ 


त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( ४ ) व त्याखालील नियम , ८ ९ ( १३ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी , एस . जी . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , माढा , तालुका माढा , आदेश देतो की , मोडनिंब ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मोडनिंब , तालुका माढा , 
जिल्हा सोलापूर या संस्थेचे मूळचे अवसायक श्री . एस . सी . मुंडासे 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी ऐवजी श्री . व्ही . आर . चव्हाण , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची नेमणूक करीत आहे . 
माढा , २२ जुलै २०१ ९ , 


वाचले : - १. या कार्यालयाकडील सनिमा / कक्ष -२ / अंमि आदेश / १७१४ / 
२०१५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 

२. मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे विभाग , 
पुणे यांचेकडील जा . क्र . विपु / आस्था / १ / विना / ३ / ७ / विनंती 
बदली / ३८२ / सन २०१ ९ , दिनांक ३१ मे २०१ ९ रोजीचे 
आदेशान्वये या कार्यालयाकडील श्री . एस . एस . महाडीक , 
सहायक सहकारी अधिकारी यांची बदली आदेश . 

विसर्जक बदलण्याचा आदेश 


क्रमांक सनिम / कक्ष -२ / पतसंस्था / अ . ब . / ५३८ / २०१ ९.- ज्यानुसार 
वाचले क्रमांक १ च्या आदेशान्वये लेबर कॉन्ट्रॅक्ट को - ऑपरेटिव्ह 
सोसायटी मर्यादित , माढा , तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर ही संस्था 
अवसायनात घेऊन श्री . एस . एस . महाडीक , सहायक सहकारी 
अधिकारी , यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करणेत आली होती . परंतु 
वाचले क्रमांक २ अन्वये श्री . एस . एस . महाडीक , सहायक सहकारी 
अधिकारी , यांची बदली सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , बार्शी , 
तालुका बार्शी या कार्यालयात झाली असल्याने त्यांना या कार्यालयाकडील 
जा . क्र . सनिमा / कक्ष -६ / ६४४ / २०१ ९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ रोजी या 
कार्यालयातून कार्यमुक्त केले आहे . 


त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( ४ ) व त्याखालील नियम , ८ ९ ( १३ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी , एस . जी . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , माढा , तालुका माढा , आदेश देतो की , लेबर कॉन्ट्रॅक्ट को 
ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित , माढा तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर 
या संस्थेचे मूळचे अवसायक श्री . एस . एस . महाडीक , सहायक सहकारी 
अधिकारी , ऐवजी श्री . व्ही . आर . चव्हाण , उपलेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था , कुर्डुवाडी यांची नेमणूक करीत आहे . 
माढा , २२ जुलै २०१ ९ . 

, 


वाचले : - १. या कार्यालयाकडील सनिमा / कक्ष -२ / अंमि आदेश / १२ ९ ५ / 

२०१५ , दिनांक २० नोव्हेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 


२. मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( लेखापरीक्षण ) , 
पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील जा . क्र . विसनि / लेप / 
आस्था - २ / बदली / संवर्ग -३ / श्रेणी -२ / ७ ९ ० / २०१ ९ , दिनांक 
३१ मे २०१ ९ रोजीचे आदेश . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ९ - १५ , २०२३ / माघ २०- २६ , शके १ ९ ४४ 

विसर्जक बदलण्याचा आदेश 

क्रमांक सनिम / कक्ष -२ / पतसंस्था / अ . ब . / ५३८ / २०१ ९- ज्यानुसार 
वाचले क्रमांक १ च्या आदेशान्वये मा . बाबूरावजी सुर्वे ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मोडनिंब , तालुका माढा , 
जिल्हा सोलापूर ही संस्था अवसायनात घेऊन श्री . एस . सी . मुंडासे , 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक 
करणेत आली होती . परंतु वाचले क्रमांक २ अन्वये श्री . एस . सी . 
मुंडासे , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची बदली झाल्याने 
त्यांना कुर्डुवाडी या कार्यालयातून कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहेत . 


१०६ 


त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( ४ ) व त्याखालील नियम , ८ ९ ( १३ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी , एस . जी . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , माढा तालुका माढा , आदेश देतो की , मा . बाबूरावजी सुर्वे 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , मोडनिंब , तालुका 
माढा , जिल्हा सोलापूर या संस्थेचे मूळचे अवसायक श्री . एस . सी . 
मुंडासे लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी ऐवजी श्री . व्ही . आर . 
चव्हाण , उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची नेमणूक 
करीत आहे . 

माढा , २२ जुलै २०१ ९ . 


वाचले : - १. या कार्यालयाकडील सनिमा / कक्ष -२ / अंमि आदेश / १६ ९९ / 
२०१५ , दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 


२. मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( लेखापरीक्षण ) , 
पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील जा . क्र . विसनि / लेप / 
आस्था - २ बदली / संवर्ग -३ / श्रेणी -२ / ७ ९ ० / २०१ ९ , दिनांक 
३१ मे २०१ ९ रोजीचे आदेश . 

विसर्जक बदलण्याचा आदेश 


J 

क्रमांक सनिम / कक्ष -२ / पतसंस्था / अ . ब . / ५४० / २०१ ९ . - ज्यानुसार 
वाचले क्रमांक १ च्या आदेशान्वये श्रीमंतराजे ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माढा तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर 
ही संस्था अवसायनात घेऊन श्री . एस . सी . मुंडासे , लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करणेत 
आली होती . परंतु वाचले क्रमांक २ अन्वये श्री . एस . सी . मुंडासे , 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची बदली झाल्याने त्यांना 
कुर्डुवाडी या कार्यालयातून कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( ४ ) व त्याखालील नियम , ८ ९ ( १३ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी , एस . जी . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , माढा , तालुका माढा , आदेश देतो की , श्रीमंतराजे ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , माढा तालुका माढा , जिल्हा 
सोलापूर या संस्थेचे मूळचे अवसायक श्री . एस . सी . मुंडासे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी ऐवजी श्री . व्ही . आर . चव्हाण , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची नेमणूक करीत आहे . 
माढा , २२ जुलै २०१ ९ , 

J 


वाचले : - १. या कार्यालयाकडील सनिमा / कक्ष -२ / अंमि आदेश / १६८६ / 
२०१५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजीचा आदेश . 

२. मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( लेखापरीक्षण ) , 
पुणे विभाग , पुणे यांचेकडील जा . क्र . विसनि / लेप / 
आस्था - २ बदली / संवर्ग -३ / श्रेणी -२ / ७ ९ ० / २०१ ९ , दिनांक 
३१ मे २०१ ९ रोजीचे आदेश . 

विसर्जक बदलण्याचा आदेश 


क्रमांक सनिम / कक्ष -२ / पतसंस्था / अ . ब . / ५४१ / २०१ ९ . - ज्यानुसार 
वाचले क्रमांक १ च्या आदेशान्वये शिवपार्वती नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कुर्डुवाडी , तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर ही 
संस्था अवसायनात घेऊन श्री . एस . सी . मुंडासे , लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था , कुर्डुवाडी यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करणेत आली होती . 
परंतु वाचले क्रमांक २ अन्वये श्री . एस . सी . मुंडासे , लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची बदली झाल्याने त्यांना कुर्डुवाडी या 
कार्यालयातून कार्यमुक्त करण्यात आलेले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०३ ( ४ ) व त्याखालील नियम , ८ ९ ( १३ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी , एस . जी . गावडे , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , माढा , तालुका माढा , आदेश देतो की , शिवपार्वती नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कुर्डुवाडी , तालुका माढा , जिल्हा 
सोलापूर या संस्थेचे मूळचे अवसायक श्री . एस . सी . मुंडासे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी ऐवजी श्री . व्ही . आर . चव्हाण , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , कुर्डुवाडी यांची नेमणूक करीत आहे . 

एस . जी . गावडे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , माढा , ता . माढा , 
जि . सोलापूर . 


माढा , २२ जुलै २०१ ९ , 


अधिसूचना 

क्रमांक पीएनए / जेएनआर / एचएसजी / टीसी / १४२७० / २०१ ९.- मा . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , जुन्नर तालुका जुन्नर , जिल्हा 
पुणे यांनी आपल्या अधिकारात सनसिटी को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग 
सोसायटी लि . , नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम , १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ कलम ( इ ) ९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
केले आहे . संस्थेचा नोंदणी क्रमांक पीएनए / जेएनआर / एचएसजी / टीसी / 
१४२७० / सन २०१ ९ , दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ असा आहे . 

सदर संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १२ ( १ ) ला धरून संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था अशी वर्गवारी 
केलेली आहे . 


संध्या शैलेश औटी , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , नारायणगाव , 
ता . जुन्नर , जि . पुणे . 


पुणे ( जुन्नर ) , ८ नोव्हेंबर २०१ ९ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


